RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , 


अंक ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १५०, किंमत : रुपये १४.०० 


•• 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
नगररचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
.- महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र . एमसीपी/ १२८३, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ . 
क्रमांक प्रा.वि.यो. (वि.नि.प्रा. कडील ३ क्षेत्रे ) / कलम ३० / मुदतवाढ ।/टिपीव्ही-३/५३९९.- ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रातील, बांद्रा -कुर्ला संकुलाच्या अधिसूचित क्षेत्रातील मिठी नदी आणि लालबहादूर शास्त्री मार्ग यामधील 
क्षेत्र , बांद्रा- कुर्ला संकुलाच्या अधिसूचित क्षेत्रातील ओ ब्लॉकचे क्षेत्र आणि ओशिवरा जिल्हा केंद्राच्या अधिसूचित क्षेत्रातील स्वामी विवेकानंद 
रस्त्याच्या पश्चिमेकडील क्षेत्र ; ही तीन क्षेत्रे (यापुढे “ उक्त क्षेत्रे ” असे संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना अनुक्रमे 
क्र . CMS/ TPB- 4314/ 130/ C.R.No - 42/ 2014/ UD- 11, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४, क्र . TPB- 4314/ 1468/ CR- 30 / 2015 / 
UD - 11 , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ आणि क्रमांक CMS/TPB- 4313/ 658/ CR-116/ 2014/ UD- 11 , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये 
संबंधित अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळून नियोजन प्राधिकरण म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उपरोक्त क्षेत्रांसाठीची विकास योजना ( यापुढे “ उक्त प्रारुप विकास 
योजना ” असे संबोधिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेला ) कलम २६( १ ) 
अन्वये दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० पोट - कलम (१ ) च्या तरतुदीनुसार, उक्त महानगरपालिकेने उक्त प्रारुप विकास योजना , 
उक्त अधिनियमाचे कलम २६ पोट- कलम (१) नुसार सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत किंवा त्यापुढे 
शासनाने वाढवून दिलेल्या मुदतीच्या आत पण कोणत्याही परिस्थितीत अशी वाढीव मुदत २४ महिन्यांपेक्षा जास्त नाही, अशा वाढीव मुदतीच्या आत 
कलम २८ च्या पोट -कलम ( ४) अन्वये, विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्या किंवा बदलांच्या सूचीसह, विकास योजनेचा 
मसुदा राज्य शासनास उक्त अधिनियमातील कलम ३० अन्वये मंजुरीकरिता सादर करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने ठराव क्र . ४३५ , दिनांक १९ जुलै २०१८ अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३० अन्वये सादर करण्यासाठी दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ मागण्याबाबत मंजुरी दिली असून त्यास अनुसरुन महापालिका 
आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी पत्र क्र . १२८३, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने नमूद केलेली कारणमिमांसा विचारात घेऊन त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ 
पर्यंत मंजूर करणे आवश्यक असल्याबाबत संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची खात्री पटली आहे. 

त्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीएस -१८१३ / ३२११ /प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रदत्त 
केलेल्या शक्तीचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट -कलम ( १) नुसार उक्त प्रसिद्ध 
विकास योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिताची मुदत दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ हा दिवस धरुन त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत. 


पुणे , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


नो . र. शेन्डे , 

संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


BY THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


Ref : Municipal Commissioner , Municipal Corporation of Greater Mumbai, 

Letter No. MCP / 1283 , dated 24th August 2018 . 


No. DDP ( 3 Areas of SPA )/Sec. 30 /Extension / TPV - 3 /5399.- Whereas, the Jurisdication of 
Mumbai Metropolitan Region Development Authority as a Special Planning Authority , over the 
3 Areas namely , Area between Mithi river and L. B. S. Marg from the notified area of Bandra 
Kurla Complex , Area of ‘ A ’ Block from the notified area of Bandra -Kurla Complex , and Area on 
the west side of S. V. Road from the notified area of Oshiwara District Centre (hereinafter referred 
as “ the said areas ” ), has been withdrawn from respective notified areas and these areas are 
included in area of jurisdiction of the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter 
referred as “ the said Planning Authority ” ) , vide Government in Urban Development Department s 
notification No. CMS/TPB 4314 / 130 /CR No.42 / 2014 /UD - 11 , dated 30th August 2014 , No. TPB 4314 / 
1468 /CR - 30 / 2015 /UD - 11, dated 18th November 2015 and No. CMS/TPB 4313 /658 /CR - 116 / 2014 / 
UD - 11 , dated 18th November 2015 respectively ; 

And whereas, Municipal Corporation of Greater Mumbai being a Planning Authority has 
published the Draft Development Plan of abovesaid areas (hereinafter referred to as “ the said 
Draft Development Plan ” ) under section 26 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (hereinafter referred to as the said Act ” ) and published a notice to that effect in 
Maharashtra Government Gazette on 18th October 2017 ; 


And whereas, in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of section 30 of the said 
Act, the said Draft Development Plan alongwith the list of modifications or changes made in the 
Draft Development Plan under sub -section (4 ) of section 28 is required to be submitted to the 
State Government for sanction by the said Planning Authority, within a period of six months 
from the date of publication of Notice under section 26 in the Official Gazette or within such 
further period as may be extended by the State Government , but such extended period not to 
exceed more than 24 months in aggregate ; 

And whereas, the Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai vide 
its letter No. 1283 , dated 24th August 2018 , has submitted the proposal to the Director of Town 
Planning to extend the said period upto 30th September 2018 , passed by the Municipal Corporation 
of Greater Mumbai vide resolution No. 435 , dated 19th July 2018 ; 

And whereas , after considering reasoning mentioned by the said Municipal Corporation , the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that it is expedient to 
extend the period for the submission of the said Draft Development Plan under section 30 of the 
said Act, to Government upto and inclusive of dated 30th September 2018 . 

Now , therefore, in exercise of the powers delegated to him under Government Notification 
No. TPS - 1813 /3211 /CR -508 /UD- 13 , dated 1st December 2016 the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune is pleased to extend the period for the submission of the said Draft 
Development Plan to Government under sub -section ( 1) of section 30 of the said Act upto and 
inclusive of dated 30th September 2018 . 


Pune, 
dated 11th September 2018 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


BYTHEPRINCIPALDISTRICTANDSESSIONSJUDGE,SINDHUDURG 


411 Tot ( art.fa.q .) — 837 


Order No.Admn./2475/2018.—ThefollowingJudicialOfficersaregrantedearnedleavefortheperiodmentionedinCol.No.3andchargeoftheir Courts,arekeptasperCol.No.5,mentionedagainsttheirnames 


NameoftheJudicialOfficer 


Periodofleave 


Sr. No. 


Periodofpermissionto 
leaveHeadquarter. 

(4) 


NameoftheOfficertowhom chargeistobekept. 

(5) 


(1) 


(2) 


(3) 


1 


Theundersigned. 


Shri.P.R.Kadam, DistrictJadge-1and 
Addl.SessionsJudge, 
Sindhudurg. 


Dated11thSeptember2018 
A.O.H.toDated18thSeptember 2018B.O.H. 


For2daysondated14thSeptember 2018and15thSeptember2018 withprefixholidayson 12thSeptember2018 
(HartalikaPoojan), 13thSeptember2018 (GaneshChaturthi)andsuffixholidays on16thSeptember2018(Sunday)and 17thSeptember2018(GauriVisarjan) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


2 


Smt.V.A.Patravale, 
ChiefJudicialMagistrate andCivilJudge(S.D.), 
Sindhudurg. 


For2daysondated14thSeptember 2018and15thSeptember2018 withprefixholidayson 12thSeptember2018 
(HartalikaPoojan), 13thSeptember2018 (GaneshChaturthi)andsuffixholidays on16thSeptember2018(Sunday)and 17thSeptember2018(GauriVisarjan) 


Dated11thSeptember2018ThechargeoftheCourtof A.O.H.toDated18thSeptembertheCivilJudge(S.D.) 2018B.O.H. 

SindhudurgandAdministrative ChargeoftheCourtoftheC.J.M., Sindhudurg.shallremainwith 
theundersigned 

and ThechargeoftheCourtof 
theChiefJudicialMagistrate, SindhudurgexceptAdministrative workshallremainwith Shri.S.A.Jamadar, CivilJudge(J.D.)andJudicial Magistrate,FirstClass,Kankavli. 


& 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


3 


Smt.R.R.Kale, CivilJudge(J.D.) andJ.M.F.C.Malvan. 


Dated11thSeptember2018 A.O.H.toDated18thSeptember 2018(B.O.H.) 


For2daysondated14thSeptember 2018and15thSeptember2018 withprefixholidayson 12thSeptember2018 
(HartalikaPoojan), 13thSeptember2018 (GaneshChaturthi)andsuffixholidays on16thSeptember2018(Sunday)and 17thSeptember2018(GauriVisarjan) 


ShriS.A.Jamadar, CivilJudge(J.D.)andJ.M.C.F., Kankavli. (Alongwiththechargeofthe PrincipalMagistrate,Juvenile JusticeBoard,Sindhudurg). 


4. 


Smt.S.H.Panhale Jt.CivilJudge(J.D.) andJ.M.F.C. Sawantwadi. 


Dated11thSeptember2018 A.O.H.toDated24thSeptember 2018B.O.H. 


ShriM.S.Budhwant, 
CivilJudicialCivilJudge(J.D.) andJ.M.C.F.,Sawantwadi. 


For8daysfromdated14thSeptember 2018to21stSeptember2018 withprefixholidayson 12thSeptember2018 
(HartalikaPoojan), 13thSeptember2018 (GaneshChaturthi)andsuffixholidays on22ndSeptember2018(4thSaturday) and23rdSeptember2018(Sunday). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


Nolocumtenensisnecessary. Onreturnfromleave,theabovesaidJudicialOfficersarere-postedonthesamepost. 

Certifiedthat,undernote2belowRule39ofM.C.S.(Pay)Rule1981,theabovesaidJudicialOfficerswouldhavebeencontinuedto officiateonthesamepost,hadtheynotproceededonleave,asabove. 

TheabovesaidJudicialOfficersaredirectedtohandoverthechargeoftheirCourttotheOfficermentionedinCol.No.5andtheyare alsodirectedtosubmittheirjoiningreporttothisoffice,inviewofprovisionscontainedinpara571ofChapterXXXofCivilManual. 


Contentsofthisorderbecommunicatedtotheofficerconcerned. 


S.D.JAGMALANI, 


Sindhudurg, dated5thSeptember2018. 


PrincipalDistrictandSessionsJudge, 

Sindhudurg. 


जिल्हाधिकारी 
रायगड 
यांजकडून क्र.मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ)व(ब)/एन.ए.दर१९९६/न.पा.कर्जत/२०१८:-महाराष्ट्रजमीनमहसूलअधिनियम,१९६६(सन१९६६चामहाराष्ट्रअधिनियमएकेचाळीसावा)यांचेकलम११३ पोटकलम(१)वशासनमहसूलववनविभागाकडीलअधिसूचनाक्रमांकपीडब्ल्युआर१०९९/प्र.क्र.३५(अ)/ल-५,दिनांक१७/४/१९९९(महाराष्ट्रशासनराजपत्रदिनांक२१/४/१९९९)नुसारमला प्रदानकरण्यातआलेल्याअधिकाराचावापरकरुन,मीजिल्हाधिकारी,रायगडयाअधिसूचनेसोबतजोडलेल्याअनूसूचि-अच्यास्तंभक्र.२च्याकर्जतनगरपालिकाहद्दीतीलनागरीक्षेत्रासाठी दिनांक१/८/१९९६ते३१/७/२००१याहमीकालावधीसाठीपूर्वलक्षीप्रभावानेस्तंभक्र.३मध्येविभाग/गटनिहाय(स्तंभ४मध्येनमूदकेलेलेभूमापनक्रमांक/तपशिल,सामाविष्टअसलेल्या) अकृषिकजमिनीसाठीस्तंभक्र.५मध्येनिर्दिष्टकेलेल्या,दरचौरसमिटरलाअकृषिकआकारणीचाप्रमाणदरउक्तम.ज.म.अधिनियम१९६६चेकलम१११ते११३वनियम१६अन्वये आवश्यकताअसल्याप्रमाणेयाद्वारेप्रसिध्दिकरण्यातयेतआहेआणित्याचप्रमाणेअनुसूचीमध्येनमूदकेलेल्यानागरीक्षेत्रातीलनिवासीइमारती,उद्योग,वाणिज्ययाकारणासाठीवइतर कोणत्याहीअकृषिककारणासाठीवापरण्यातयेतअसलेल्याजमिनीच्यासंबंधातीलअकृषिकआकारणीचाजिल्हाधिकारीरागयडयांनीनिश्चितकेलेलादरउक्तअधिनियमाचेकलम११४च्या उपबंधानुसारउक्तअनुसूचीचेस्तंभक्रमांक५,६,७,८,आणि९यामध्येअनुक्रमेदर्शविल्याप्रमाणेराहील. 


अनुसूची-अ तालुका-कर्जत(नगरपरिषदकर्जत) 

विभाग 

विभागाचातपशिल,हद्दीवत्यामध्येयेणारेभूमापनक्रमांक/स.नं./ग.नं./गावठाण/प्रॉपर्टी क्र.क्षेत्राचेनांवक्रमांक 

नं 
. 
/ 
अंतिम 
भूखंड 
क्रमांक 


दरचौरस 


अ. 


निवासीऔद्योगिकवाणिज्य 

इतर 
मिटरला|कारणासाठी(उद्योग) कारणासाठीकोणत्याही अकृषिकवापरण्यात|कारणासाठीवापरण्यात|कारणासाठी आकारणीचाआलेल्या वापरण्यातआलेल्या वापरण्यात 

जमिनी आलेल्याजमिनी आलेल्या संबंधातीलजमिनी संबंधातीलजमिनी अकृषिक संबंधातीलअकृषिक|संबंधातील आकारणीचा|अकृषिक|आकारणीचा|अकृषिक दरआकारणीचा 

आकारणीचा (रु./पंशात) 

(रु./पैशात) 

दर (रु./पैशात) 

(रु./पैशात) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


मौजेकर्जतक्र.मुल्यदरविभाग१स्टेशनरोडतेडॉ.आंबेडकरपुतळयांपर्यंतरस्त्यावरील मिळकती. 


कर्जत 


अ 


०.१८ 


०.१८ 


०.२७ 


०.१८ 


सिटीसर्व्हेनं.१ते२४,२५,२६.२७,३१,३२,३३,३४,३५,३६,६०,६१,७४,७५,७६. ८०/७,८१,८२,८३/१,८६/१,८७,९०,९०,९२,९३,९४,९५.९६ 


५ 


मौजेकर्जतक्र.मुल्यदरविभाग२आमराईतेमारवाडीपेठ,जकातनाकापर्यंतरस्त्यावरील मिळकती. 


कर्जत 


ब 


०.१५ 


०.१५ 


०.२३ 


०.३० 


०.१५ 


सिटीसर्व्हेनं.२८,२९,३०,३७,३८.३९.४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७.४८.४९,५०, ५१.५२,५४,५५,५६,५७,५८,५९.६२,६३,६४,६५,६६,६७,६८.६९,७०,७१,७२,७३, १७४/१६.१७४/१७.१७४/१८,१७४/१९,१७४/२०,१७४/२३,१७४/२४,१७४/२५,१७४/२६+३०, 
१७४/२७ 
, 
१७४ 
/ 
२ 
९ 
, 
१७४/३१ 
, 
१७५ 


मौजेकर्जतक्र.मूल्यदरविभाग३पोस्टऑफीसमयुरहॉटेल,पाटीळआळी,डॉ.आंबेडकर पुतळयापासूनआनंदनगरपर्यंतचेमिळकती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


३ 


कर्जत 


क 


०.१७ 


०.१७ 


०.२६ 


०.३४ 


०.१७ 


सीटीसर्व्हेनं,८८,८९,९७ते१३६,१४५,१५५ते१७३,१७४/३,१७४/४.१७४/५,१७४/६. १७४/१०+११,१७४/१२+१३,१७४/१४+१५,१७४/३३,१७४/३४,१७४/३७,१७४/३८,१७४/३९, १७४/४०वउर्वरित,१७६ते१८४ 


मौजेकर्जतक्र.मूल्यदरविभाग४बौध्दवाडाकर्जतमधीलमिळकती. 


४ 


कर्जत 


०.१४ 


०.१४ 


०.२१ 


०.२८ 


०.१४ 


सीटीसर्वे 
नंबर-१३७ते१४४,१४६ते१५४ 
, 


ते 


मौजेकर्जतक्र.मूल्यदरविभाग६गावठाणातीलमिळकती. 


बुधवार 


कर्जत 


०.११ 


०.११ 


०.१७ 


०.२२ 


०.११ 


सिटीसर्व्हेनं.-५३.७७,७८,७९.८०/१ते६.८३/२,८४,८५,८६/२ते८६/८. 


मौजेकर्जतक्र.मूल्यदरविभागडॉ.साबणेहॉस्पीटलतेकोर्टअभिनवज्ञानमंदीरशाळा,विठ्ठल नगर,कोतवालनगर,जुनेएस.स्टी.स्टॅण्डसरशीचावाडामिळकती. 


६ 


कर्जत 


फ 


०.१० 


०.१० 


०.१५ 


०.२० 


०.१० 


सर्व्हेनंबर-१२ते२९(स्टेशनच्यापश्चिमेकडीलभाग),१ते११ 


ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागशिवाजीचौक,गावठाणमिळकती. 


भिसेगाव 


०.१८ 


०.१८ 


०.२७ 


०.३६ 


०.१८ 


सिटी 
सर्व्हे 
नंबर 
- 
१ 
ते 
२१ 
९ 
, 
२५२ 
ते 
३२२ 


मौजेभिसेगावक्रं,मुल्यदरविभागमुळगावठाणरा.जि.पमराठीशाळापर्यंतमिळकती. 


८ 


भिसेगाव 


ब 


०.१५ 


०.१५ 


०.२३ 


०.३० 


०.१५ 


सिटीसर्व्हेनंबर-२२०ते२५१,३२३ते४३८,४४१,४४२ 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागछत्रपतीशिवाजीमहाराजपुतळातेकचेरीरोडमिळकती. 


९ 


भिरोगाव 


क 


सिटीसर्व्हेनंबर-४३९,४४०,४४९,५४५,५५६ते१७३,६४३ते७०४ 


०.१७ 


०.१७ 


०.२६ 


०.३४ 


०.१७ 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागरेल्वेस्टेशन,छत्रपतीशिवाजीमहाराजपुतळापरिसर मिळकती. 


१० 


भिसेगाव 


ty 


०.१५ 


०.२३ 


०.३० 


०.१५ 


सिटी 
सर्व्हे 
नंबर 
-५७४ 
ते 
६४२ 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागयुकोबँकपरिसरवदत्तमंदीरपरिसरमिळकती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


११ 


भिसेगाव 


ई 


०.१२ 


०.१८ 


०.२४ 


०.१२ 


सिटी 
सर्व्हे 
नंबर 
-५५५ 
, 
७०५ 
ते 
७५८ 
, 
८५१ 
, 
८६ 
९ 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागस्टेशनपरिसरतेफातिमाचर्च,बॉम्बेकॉलनी. 


१२ 


भिसेगाव 


०.१२ 


०.१२ 


०.१८ 


०.२४ 


०.१२ 


सिटीसर्व्हेनंबर-४४३ते४४८,४५०ते५४४,५४६ते५५४,७५९ते७९६,७९८ते८५०,८५२ ते८६८,८७०,८७२ते८७३,८७७ते८८१,८८८ते८९०, सव्हेंनंबर-१,२,३,४,५,६,७,८,९,५२,५३,५५,५६,५७, 


ते 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागएस.टी.स्टैंडपरिसर,स्वस्तिकफोटोस्टुडीओपरिसर 


बुधवार 


१३ 


भिसेगाव 


ग 


०.१२ 


०.१२ 


०.१८ 


०.२४ 


०.१२ 


सिटीसर्व्हेनंबर-७९७,८७१,८७४ते८७६,८८२ते८८७, सर्वेनं.१०ते१२,१५ते४२,४४ते५१,५९,६०वउर्वरीत 


मौजेभिसेगावक्रं.मुल्यदरविभागडेक्कनजीमखानापरिसरमिळकती 


१४ 


भिसेगाव 


०.१२ 


०.१२ 


०.१८ 


०.२४ 


०.१२ 


सर्व्हेनंबर-१३,१४,४३,५४NDZ५८ 


ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


मौजमुद्रेबुद्रुकमुल्यदरविभागकर्जतमुरबाडहायवेपलीकडीलभाग 


१५ 
| 
मुद्रे 
बुद्रुक 


०.१३ 


०.१३ 


०.२० 


०.२६ 


०.१३ 


सर्व्हेनंबर.१ते२६ 


मौजेमुद्रेखुर्दमुल्यदरविभागकृषिसंशोधनकेंद्र,कर्जतमुरबाडहायवेलगतचाभाग 


१६ 


मुन्द्रेखुर्द 


अ 


०.११ 


०.११ 


०.१७ 


०.२२ 


०.११ 


सर्व्हेनंबर-१ते२३ 


७ 


८ 


मौजे 
गुंडगे 
क्रं 
.४ 
मुल्यदर विभागमुळगावठाण 


१७ 


गुंडगे 


०.१० 


०.१० 


०.१५ 


०.२० 


०.१० 


सिटीसर्व्हेनंबर-१ते३०७,३२६ते४००,४५०ते४८३, 


मौजेगुंडगेकं.४मुल्यदरविभागरेल्वेवसाहतपरिसरतेटाटापॉवरमिळकती 


१८ 


गुंडगे 


ब 


०.०८ 


०.०८ 


०.१२ 


०.१६ 


0.00 


सिटीसर्व्हेनंबर-४०१ते४११,४३१ते४४९, सहेंनंबर-१ते१८.२०ते३५,४७ते५३,६२ते७० 


मौजेगुंडगेकं.४मुल्यदरविभागपंचशीलनगरपरिसर 


१९ 


गुंडगे 


०.०७ 


०.०७ 


०,११ 


०.१४ 


0,019 


सिटीसर्व्हेनंबर-४८४ते६१३सहेंनंबर४१ते४६ 


मौजेगुंडगेक्र.४मुल्यदरविभागरा.जि.प.शाळाकडीलपरिसरमिळकती 


२० 


गुंडगे 


०.०५ 


०.०५ 


०.०८ 


०.१० 


०.०५ 


सिटीसर्व्हेनंबर-३०८ते३२५,४१२ते४३०, 


मौजेगुंडगेक्रं.४मुल्यदरविभागपंचशीलनगरपासूनफॉरेस्टऑफीसकडीलमिळकती 


२१ 


गुंडगे 


ई 


०.०५ 


०.०५ 


०.०८ 


०.१० 


०.०५ 


सिटीसहेंनंबर-६१४ते६५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


मौजेगुंडगेक्र.४मुल्यदरमिळकती 


२२ 


गुंडगे 


०.०५ 


०.०५ 


०.०८ 


०.१० 


०.०५ 


सर्वेनंबर-३६ते४०,५४ते६१,NDZ१९, 


मौजेआकुलेक्रं.७मुल्यदरविभागगांवठाणाच्यादक्षिणवपश्चिमपरिसर 


२३ 


आकुर्ल 


अ 


०.१० 


०.१० 


०.१५ 


०.२० 


०.१० 


गटनंबर-१ते२४ 


मौजेआकुर्लेकं.७मुल्यदरविभागउल्हासनदीलगतमिळकती 


२४ 


आकुर्ले 


०.०८ 


०.०८ 


०.१२ 


०.१६ 


०.०८ 


गटनंबर-२५ते४५ मौजेआकुलेमुल्यदरविभागबामचामळा 


आकुर्ले 


क 


०.०७ 


०.०७ 


०.११ 


०.१४ 


०.०७ 


गटनंबर-४६ते६६ 
मौजे 
आकुर्ले 
मुल्यदर 
विभाग 
वामचा 
मळा 
पूर्व 
बाजू 


२६ 


आकुर्ले 


०.०६ 


०.०६ 


०.०९ 


०.१२ 


०.०६ 


गटनंबर-६७ते८७ 


मौजेआकुर्लेमुल्यदरविभागकर्जतकोंदीवडेरस्त्याकडीलपरिसर 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


आकुर्ले 


tur 


०.०५ 


०.०५ 


०.०८ 


०.१० 


०.०५ 


गटनंबर.८८ते१०२ 


मौलेदहिवलीक्र.मूल्यदरविभागमुळगावठाणविठठलमंदीरपरीसर 


दहिवलीतर्फे 


२८ 


अ. 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


०.१६ 


सिटीसव्र्हेनं.-१ते१८९,३२६ते३५२.३८०ते३८७,४२१ते५३८,११५३.११५४ 


मौलेदहिवलीक्र.मूल्यदरविभागसमर्थनगरपरिसर 


२९ 


दहिवलीतर्फे 

नीड 


ब 


०.१५ 


०.१५ 


०.२३ 


०.३० 


0.१५ 


सिटीसर्व्हेनं.-६४७ते७०३,७३७ते८८६,९४२ते१११५,११३२ते११३७,११५०ते११५२, ११५५ते११५९ 


मौजेदहिवलीक्र.मूल्यदरविभागदहिवलीनीडग्रामपंचायत,उल्हासनदीपरिसर 


दहिवलीतर्फे 

नीड 


ते११४९. 


३० 


सिटीसर्व्हेनं.-१९०ते३२५,३५३ते३७९,३८८ते४०८,११२९,११३०,११४५ गटनंबर.१ते१७८ 


०.१३ 


०.१३ 


०.२० 


०.१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


मौजेदहिवलीक्र.मल्यदरविभागदहिवलीनीडकृषिउत्पनबाजारसमितीसुधारगृह,खरेदी विक्रीसंघ 


३१ 


दहिवलीतर्फे 

नीड 


०.११ 


०.११ 


०.१७ 


०.२२ 


०.११ 


सिटीसर्व्हेनं.-४०९ते४२०,५३९ते६४६,११२६,११२७ 


मौजेदहिवलीक्र.मल्यदरविभागदहिवलीनीडडोंबेशाळा,पाटीलआळी 


३२ 


दहिवलीतर्फे 

नीड 


०.१० 


०.१० 


०.१५ 


०.२० 


०.१० 


सिटी 
सर्व्हे 
नं 
.- 
१७०४ 
ते 
७३६ 
, 
८८७ 
ते९ 
३५ 


मौजेदहिवलीक्र.मल्यदरविभागदहिवलीनीड 


दहिवलीतर्फे 

नीड 


०.०८ 


०.०८ 


०.१२ 


०.१६ 


०.०८ 


सिटीसर्व्हेनं.-९३६ते९४१,१११६ते११२५,११२८,११३१,११३८ते११४४ 


टिप:-शासनमहसूलववनविभागाकडीलपरिपत्रकक्रमांक:-एनएपी-२०१५/प्र.क्र.४७/टी-१,दिनांक५/२/२०१८अन्वयेदिलेल्यानिर्देशानुसारउक्तअकृषिकआकारणीचादरहाकर्जत नगरपरिषदेच्याहद्दीतीलनागरीक्षेत्रासाठीदिनांक१/८/१९९६ते३१/७/२००१याहमीकालावधीसाठीचपुर्वलक्षीप्रभावानेअंमलातराहतील. 


अलिबाग, 
दिनांक१०सप्टेंबर२०१८. 


डॉ 
. 
विजय 
सूर्यवंशी 
, 
जिल्हाधिकारी 
, 
रायगड 
. 


१० 


जिल्हाधिकारी 
रायगड 
यांजकडून क्र.मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ)व(ब)/एन.ए.दर२००१/न.पा.कर्जत/२०१८.-महाराष्ट्रजमीनमहसूलअधिनियम१९६६(सन१९६६चामहाराष्ट्रअधिनियमएकेचाळीसावा)यांचेकलम११३ पोटकलम(१)वशासनमहसूलववनविभागाकडीलअधिसूचनाक्रमांकपीडब्ल्युआर१०९९/प्र.क्र.३५(अ)/ल-५,दिनांक१७/४/१९९९(महाराष्ट्रशासनराजपत्रदिनांक२१/४/१९९९)नुसारमला प्रदानकरण्यातआलेल्याअधिकाराचावापरकरुन,मीजिल्हाधिकारी,रायगडयाअधिसूचनेसोबतजोडलेल्याअनूसूचि-बच्यास्तंभक्र.२च्याकर्जतनगरपालिकाहद्दीतीलनागरीक्षेत्रासाठी दिनांक१/८/२००१ते३१/७/२००६याहमीकालावधीसाठीवपुढीलहमीकालावधीच्यादिनांक१/८/२००६ते३१/७/२०११मुदतवाढीसाठीपूर्वलक्षीप्रभावानेस्तंभक्र.३मध्येविभाग/गटनिहाय (स्तंभ४मध्येनमूदकेलेलेभूमापनक्रमांक/तपशिल,सामाविष्टअसलेल्या)अकृषिकजमिनीसाठीस्तंभक्र.५मध्येनिर्दिष्टकेलेल्या,दरचौरसमिटरलाअकृषिकआकारणीचाप्रमाणदरउक्त म.ज.म.अधिनियम१९६६चेकलम१११ते११३वनियम१६अन्वयेआवश्यकताअसल्याप्रमाणेयाद्वारेप्रसिध्दिकरण्यातयेतआहेआणित्याचप्रमाणेअनुसूचीमध्येनमूदकेलेल्यानागरीक्षेत्रातील निवासीइमारती,उद्योग,वाणिज्ययाकारणासाठीवइतरकोणत्याहीअकृषिककारणासाठीवापरण्यातयेतअसलेल्याजमिनीच्यासंबंधातीलअकृषिकआकारणीचाजिल्हाधिकारीरागयडयांनी निश्चितकेलेलादरउक्तअधिनियमाचेकलम११४च्याउपबंधानुसारउक्तअनुसूचीचेस्तंभक्रमांक५,६,७,८,आणि९यामध्येअनुक्रमेदर्शविल्याप्रमाणेराहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


अनुसूची-ब तालुका-कर्जत(नगरपरिषदकर्जत) नागरीविभाग 

विभागाचातपशिल,हद्दीवत्यामध्येयेणारेभूमापनक्रमांक/स.नं./ग.नं./गावठाण/प्रॉपर्टी क्र.क्षेत्राचेनांवक्रमांक 

नं 
. 
/ 
अंतिम 
भूखंड 
क्रमांक 


दरचीरस 


ते 


निवासीऔद्योगिकवाणिज्य 

इतर मिटरला कारणासाठी(उद्योग)|कारणासाठीकोणत्याही अकृषिक वापरण्यात|कारणासाठीवापरण्यातकारणासाठी आकारणीचाआलेल्या यापरण्यातआलेल्यावापरण्यात 

जमिनी आलेल्याजमिनीआलेल्या संबंधातीलजमिनीसंबंधातीलजमिनी अकृषिक संबंधातीलअकृषिक|संबंधातील आकारणीचा|अकृषिक|आकारणीचाअकृषिक आकारणीचा 

आकारणीचा (रु./पैशात) 

(रु./पैशात) 
(रु./पैशात) 

(रु./पैशात) 


बुधवार 


(१),(२) 


(५) 


(६) 


(७) 


ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


मौजे 
कर्जत 
क्र 
. 
मुल्यदर 
विभाग 
१ 


१ 


कर्जत 


१ 


सिटीसर्व्हेनं.१ते२४,२५,२६,२७,३१,३२,३३,३४,३५,३६,६०,६१,७४,७५,७६, ८०/७,८१,८२,८३/१,८६/१,८७,९०,९१,९२,९३,९४,९५,९६ 


०.४६ 


०.४६ 


०.६९ 


०.४६ 


मौजे 
कर्जत 
क्र 
. 
मुल्यदर 
विभाग 
२ 


भाग एक ( को.वि.पु .) – २ अ 


२ 


कर्जत 


०.३२ 


०.३२ 


०.४८ 


०.६४ 


०.३२ 


सिटीसर्व्हेनं.२८,२९,३०,३७.३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९, ५०,५१,५२,५४,५५,५६,५७,५८,५९,६२,६३,६४,६५,६६,६७,६८,६९,७०,७१,७२, (७३,१७४/१६,१७४/१७.१७४/१८.१७४/१९,१७४/२०,१७४/२३,१७४/२४,१७४/२५, १७४/२६+३०,१७४/२७,१७४/२९,१७४/३१,१७५, 


मौले 
कर्जत 
क्र 
. 
मूल्यदर 
विभाग 
३ 


कर्जत 


३ 


०.२७ 


०.२७ 


०.४१ 


०.५४ 


०.२७ 


सीटीसर्व्हेनं.८८,८९,९७ते१३६,१४५,१५५ते१७३.१७४/३,१७४/४,१७४/५,१७४/६, १७४/१०+११,१७४/१२+१३.१७४/१४+१५,१७४/३३,१७४/३४,१७४/३७,१७४/३८.१७४/३९, १७४/४०वउर्वरित,१७६ते१८४ 


मौजेकर्जतक्र.मूल्यदरविभाग४ 


8 


कर्जत 


०.१४ 


०.१४ 


०.२१ 


०.२८ 


०.१४ 


सीटीसर्व्हेनंबर१३७ते१४४,१४६ते१५४, 


मौजे 
कर्जत 
क्र 
. 
मूल्यदर 
विभाग 
६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


५ 


कर्जत 


६ 


०.२४ 


०.२४ 


०.३६ 


०.४८ 


820 


सिटीसर्व्हेनं.५३,७७,७८.७९,८०/१ते६,८३/२,८४,८५,८६/२ते८६// 
सव्र्हेनंबर१ते२९ 


मौले 
दहिवली 
क्र 
. 
मूल्यदर 
विभाग 
५ 


६ 


दहिवलीत. 

नीड 


५ 


सिटीसर्व्हेनं. १०६८,१०६९.१०७०,१०७१,१०७२.१०७३.१०७४,१०७५,१०७६, १०७७,१०७८,१०७९,१०८०,१०८१,१०८२,१०८३,१०८४,१०८५,१०८६,१०८७, १०८८,१०८९,१०९०,१०९१,१०९२,१०९३,१०९४,१०९५,१०९६,१०९७,१०९८. १०९९,११००,११०१,११०२,११०३,११०४,११०५,११०६,११०७,११०८,११०९,१११०, |११११,१११२,१११३,१११४,१११५, 


०.१५ 


०.१५ 


०.२३ 


०.३० 


०.१५ 


मौले 
दहिवली 
क्र 
. 
मूल्यदर 
विभाग 
७ 


७ 


दहिवलीत. 

नीड 


७ 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


०.१६ 


सिटीसर्व्हेनं.१ते१८९,२२२ते२२५,२३८,२३९,२४२,२४३,२४७,२४९,३२५ते३५२, ३८०ते३८६,४२१ते५३८,६५१ते६६५,६७६ते६९२,७३३,७३७ते८८६,९४२ते१०१७, ११३२ते११३५,११४५ते११५९ 


मौजे 
दहिवली 
क्र 
. 
मल्यदर 
विभाग 
८ 


दहिवलीत. 


८ 


सिटीएस 
नंबर१९०ते२२१ 
,२२६ 
ते२३७ 
,२४० 
,२४१ 
,२४४ 
,२४५ 
,२४६,२४८,२५०ते३२४ 
, ३५३ते३७९,३८७,३८८ते४१९,४२०,५३९ते६५०,६६६ते६७५,६९३ते७३२,७३४, ७३५,७३६,८८७ते९४१,१०१८ते१०६७,१११६ते११३१,११३६ते११४४, 
गटनंबर१ते१७८ 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


०.१६ 


मौजे 
भिसेगाव 
क्रं 
. 
मुल्यदर 
विभाग 
७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


९ 


भिसेगाव 


सहें 
नंबर 
-१० 
,११ 
,१२,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८. २९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६.३७,३८,३९,४०,४१,४२,४४.४५,४६,४७,४८,४९, ५०,५१,५६.५७.५९,६०,६१, 
गावठाणसिटीसर्व्हे 
नंबर 
१ते२१९,२५२ते३२२ 
, 


७ 


०.१८ 


०.१८ 


०.२७ 


०.१८ 


मौजे 
भिसेगाव 
क्रं 
. 
मुल्यदर 
विभाग 
८ 


१० 


भिसेगाव 


८ 


०.१७ 


०.१७ 


०.२६ 


०.१७ 


सर्व्हेनंबर-१ते९,१३ 
,१४,४३ 
,५२,५३,५४,NDZ.५५.५८ 
सिटी 
सर्व्हे 
नंबर 
२२० 
ते 
२५१ 
, 
३२३ 
ते 
८ 
९ 
१ 
, 


ते 


मौजे 
गुंडगे 
क्रं 
.४ 
मुल्यदर 
विभाग 
७ 


बुधवार 


११ 


गुंडगे 


७ 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


०.१६ 


सर्व्हेनंबर१ते४० 
,४७ते७० 
, 
सटी 
सर्व्हे 
नंबर 
- 
१ 
ते 
३०५ 
, 
४०१ 
ते 
४१०. 
४८५ 
ते 
६१३ 
, 


मौजे 
गुंडगे 
क्रं 
.४ 
मुल्यदर 
विभाग 
८ 


१२ 


गुंडगे 


८ 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


०.१६ 


सहेंनंबर४१ते४६ 
सिटीसर्व्हेनंबर-३०६ते४००,४११ते४८४,६१४ते६५३, 


ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


मौजे 
मुद्रे 
खुर्द 
क्रं 
. 
५ 
मुल्यदर 
विभाग 
७ 


१३ 


मुद्रे 
खुर्द 


७ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


सर्वेनंबर१ते२३ 


०.१६ 


मौजे 
मुद्रे 
बुद्रुक 
क्रं 
. 
६ 
मुल्यदर 
विभाग 
७ 


१४ 


मुद्रे 
बुद्रुक 


७ 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


सर्वे 
नंबर 
१ 
ते 
२६ 


०.३२ 


मौजेआकुर्लेकं.७मुल्यदरविभाग७ 


१५ 


आकुर्ले 


७ 


०.१६ 


०.१६ 


०.२४ 


०.३२ 


०.१६ 


गटनंबर१ते१०२ 


टीप: 


(१)शासनमहसूलववनविभागाकडीलपरिपत्रकक्रमांकएनएपी-२०१५/प्र.क्र.४७/टी-१,दिनांक५फेब्रुवारी२०१८अन्वयेदिलेल्यानिर्देशानुसारउक्तअकृषिकआकारणीचादरहाखोपोली नगरपरिषदेच्याहद्दीतीलनागरीक्षेत्रासाठीदिनांक१ऑगस्ट२००१ते३१जुलै२००६याहमीकालावधीसाठीपुर्वलक्षीप्रभावानेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 

(२)तदनंतरउक्तअकृषिकआकराणीच्यादरासपुढीलहमीकालावधीसाठीम्हणजेचदिनांक१ऑगस्ट२००६ते३१जुलै२०११याकालावधीसाठीमुदतवाढपुर्वलक्षीप्रभावानेदेणेतयेतआहे. म्हणजेचवरीलअकृषिकआकारणीचेप्रमाणदरहेदिनांक१ऑगस्ट२००१ते३१जुलै२०११याकालावधीसाठीपुर्वलक्षीप्रभावानेअंमलातराहतील. 


अलिबाग, 
दिनांक१०सप्टेंबर२०१८. 


डॉ 
. 
विजय 
सूर्यवंशी 
, 
जिल्हाधिकारी 
, 
रायगड 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


२४ 


जिल्हाधिकारी 
रायगड 
यांजकडून क्र.मशा/एल.एन.ए./अ-१(अ)व(ब)/एन.ए.दर२०११/न.पा.कर्जत/२०१८.-महाराष्ट्रजमीनमहसूलअधिनियम१९६६(सन१९६६चामहाराष्ट्रअधिनियमएकेचाळीसावा)यांचेकलम११३ पोटकलम(१)वशासनमहसूलववनविभागाकडीलअधिसूचनाक्रमांकपीडब्ल्युआर१०९९/प्र.क्र.३५(अ)/ल-५,दिनांक१७/४/१९९९(महाराष्ट्रशासनराजपत्रदिनांक२१/४/१९९९)नुसारमला प्रदानकरण्यातआलेल्याअधिकाराचावापरकरुन,मीजिल्हाधिकारी,रायगडयाअधिसूचनेसोबतजोडलेल्याअनूसूचि-कच्यास्तंभक्र.२च्याकर्जतनगरपालिकाहद्दीतीलनागरीक्षेत्रासाठी दिनांक१/८/२०११ते३१/७/२०१६याहमीकालावधीसाठीवपुढीलहमीकालावधीच्यादिनांक१/८/२०१६ते३१/७/२०२१मुदतवाढीसाठीस्तंभक्र.३मध्येविभाग/गटनिहाय(स्तंभ४मध्ये नमूद केलेलेभूमापनक्रमांकातपशिल,सामाविष्टअसलेल्या)अकृषिकजमिनीसाठीस्तंभक्र.५मध्येनिर्दिष्टकेलेल्या,दरचौरसमिटरलाअकृषिकआकारणीचाप्रमाणदरउक्तम.ज.म.अधिनियम १९६६चेकलम१११ते११३वनियम१६अन्वयेआवश्यकताअसल्याप्रमाणेयाद्वारेप्रसिध्दिकरण्यातयेतआहेआणित्याचप्रमाणेअनुसूचीमध्येनमूदकेलेल्यानागरीक्षेत्रातीलनिवासीइमारती, उद्योग,वाणिज्ययाकारणासाठीवइतरकोणत्याहीअकृषिककारणासाठीवापरण्यातयेतअसलेल्याजमिनीच्यासंबंधातीलअकृषिकआकारणीचाजिल्हाधिकारीरागयडयांनीनिश्चितकेलेला दरउक्तअधिनियमाचेकलम११४च्याउपबंधानुसारउक्तअनुसूचीचेस्तंभक्रमांक५,६,७,८,आणि९यामध्येअनुक्रमेदर्शविल्याप्रमाणेराहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


अनुसूची तालुका-कर्जत(नगरपरिषदकर्जत) नागरी विभागविभागाचातपशिल,हद्दीवत्यामध्येयेणारेभूमापनक्रमांक/स.नं./ग.नं./गावठाण/प्रॉपर्टी 

नं./ 
अंतिमभूखंड 
क्रमांक 


दरचौरस मिटरला अकृषिक आकारणीचा 


(उद्योग) 


ते 


निवासी आद्योगिकवाणिज्य इतर कारणासाठी 

कारणासाठीकोणत्याही वापरण्यात|कारणासाठीवापरण्यात|कारणासाठी आलेल्या वापरण्यातआलेल्यावापरण्यात जमिनी आलेल्याजमिनीआलेल्या 
संबंधातीलजमिनीसंबंधातीलजमिनी अकृषिकसंबंधातील अकृषिकसंबंधातील आकारणीचाअकृषिकआकारणीचा|अकृषिक आकारणीचा 

आकारणीचा (रु./पैशात) 

(रु./पैशात) (रु./पैशात) 

(रु./पेशात) 


बुधवार 


(२) 


(३) 


(४) 


(७) 


(८) 


(९) 


ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १९ ४० 


मौजेकर्जतक्र.मुल्यदरविभाग१स्टेशनरोडतेआंबेडकरपुतळयापर्यंतरस्त्यावरीलमिळकती. 


१ 


कर्जत 


१/१ 


सिटी.एसनंबर-१ते२४,२५,२६,२७,३१,३२,३३,३४,३५,३६,६०,६१,७४,७५,७६, ८०/७,८१,८२,८३/१,८६/१,८७,९०,९१,९२,९३,९४,९५,९६ 


१.८४ 


१.८४ 


२.७६ 


३.६८ 


१.८४ 


मौजेकर्जतक्र.मुल्यदरविभाग२आमराईतेमारवाडीपेठजकातनाक्यापर्यंतरस्त्यावारील मिळकती 


२ 


कर्जत 


१.२८ 


१.२८ 


१.९२ 


२.५६ 


१.२८ 


सिटी.एसनंबर-२८,२९,३०,३७,३८,३९,४०,४२,४१,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९, १/२ 

५०,५१,५२,५४,५५,५६,५७,५८,५९,६२,६३,६४,६५,६६,६७,६८,६९,७०,७१,७२. |७३,१७४/१६,१७४/१७,१७४/१८,१७४/१९,१७४/२०,१७४/२३,१७४/२४,१७४/२५, १७४/२६+३०,१७४/२७,१७४/२९,१७४/३१,१७५, 


मौजेकर्जतक्र.मुल्यदरविभाग३पोस्टऑफिस,मयुरहॉटेलतेपाटीलआळीपर्यंतच्याआणि परिसरातीलमिळकतीवडॉआंबेडकरपुतळयापासूनवआनंदनगरमधीलमिळकती. 


३ 


कर्जत 


१/३ 


१.०८ 


सिटी.एसनंबर-८८,८९,९७ते१३६,१४५,१५५ते१७३,१७४/३,१७४/४,१७४/५.१७४/६. १७४/१०+११,१७४/१२+१३,१७४/१४+१५,१७४/३३,१७४/३४,१७४/३७,१७४/३८.१७४/३९, १७४/४०वउर्वरित,१७६ते१८४ 


१.०८ 


१.६२ 


२.१६ 


१.०८ 


मौजेकर्जतक्र.मुल्यदरविभाग४बौध्दवाडाकर्जतगावातीलमिळकती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


कर्जत 


8/b 


०.५६ 


०.५६ 


०.८४ 


१.१२ 


०.५६ 


सिटी.एसनंबर-१३७ते१४४,१४६ते१५४, मौजेकर्जतक्र.मूल्यदरविभाग६कर्जतगावठाणातीलउर्वरितक्षेत्र(मिळकती). 


។ 


कर्जत 


०.९६ 


०.९६ 


१.४४ 


१.९२ 


०.९६ 


१/५सिटी.एस.नंबर-५३,७७,७८.७९,८०/१ते६,८३/२,८४,८५,८६/२ते८६/८. 

सर्व्हे 
नंबर 
-१ 
ते 
२ 
९ 


मौजेदहिवलीक्र.मूल्यदरविभाग५दहिवलीआकुले,गुंडगे,यागावातीलबौध्दवाडे 


दहिवली 


६ 


२/६ 


सीटी.एस.नंबर-१०६८,१०६९,१०७०,१०७१,१०७२,१०७३,१०७४,१०७५,१०७६,१०७७, १०७८,१०७९,१०८०,१०८१,१०८२,१०८३,१०८४,१०८५,१०८६,१०८७,१०८८,१०८९ १०९०,१०९१,१०९२,१०९३,१०९४,१०९५,१०९६,१०९७,१०९८,१०९९,११००,११०१, ११०२,११०३,११०४,११०५,११०६,११०७,११०८,११०९,१११०,११११,१११२,१११३, 
१११४.१११५ 


०.६० 


०.६० 


०.९० 


१.२० 


०.६० 


१५ 


O 


मौजेदहिवलीक्र.मल्यदरविभाग७गुंडगे,भिसेगाव,आकुर्ले,दहिवलीतनीड,मूद्रेबुद्रुक,मूद्र खूर्दइत्यादीगावठाणातीलमिळकती 


७ 


दहिवली नीड 


०.६४ 


०.६४ 


०.९६ 


१.२८ 


०.६४ 


२/७सिटीसर्व्हेनं.-१ते१८९,२२२ते२२५,२३८.२३९.२४२,२४३,२४७.२४९,३२५ते३५२, 

३८०ते३८६,४२१ते५३८.६५१ते६६५,६७६ते६९२,७३३,७३७ते८८६,९४२ते१०१७, ११३२ते११३५,११४५ते११५९ 


मौजेदहिवलीक्र.मुल्यदरविभाग८ 


८ 


दहिवली नीड 


०.६४ 


०.६४ 


१.२८ 


०.९६ 


सिटीएसनंबर-१९०ते२२१,२२६ते२३७,२४०,२४१,२४४,२४५,२४६.२४८,२५०ते २/८३२४,३५३ते३७९,३८७,३८८ते४१९,४२०.५३९ते६५०.६६६ते६७५,६९३ते७३२, 

७३४,७३५,७३६,८८७ते९४१,१०१८ते१०६७,१११६ते११३१,११३६ते११४४, गटनंबर१ते१७८ 


०.६४ 


मौजेभिसेगावक्र.मूल्यदरविभाग७ 


भिसेगाव 


०.७२ 


०.७२ 


१.०८ 


१.४४ 


०.७२ 


सर्व्हेनंबर-१०,११,१२,१५,१६,१७,१८.१९.२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८, ३/९/२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८.३९,४०,४१,४२,४४,४५,४६,४७,४८,४९, 

५०,५१,५६,५७,५९,६०,६१, गावठाणसिटीसर्व्हेनंबर-१ते२१९,२५२ते३२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


मौजेभिसेगावक्र.मूल्यदरविभाग 


१० 


भिसेगाव 


०.६८ 


०.६८ 


१.०२ 


१.३६ 


०.६८ 


३/१०सव्र्हेनंबर-१ते९,१३,१४,४३,५२,५३,५४,NDZ,५५,५८ 

सिटीसर्व्हेनंबर२२०ते२५१,३२३ते८९१, 


मौजेगूडगेक्र.४मूल्यदरविभाग७ 


११ 


गुंडगे 


०.६४ 


०.६४ 


०.९६ 


१.२८ 


०.६४ 


४/१२सर्वेनंबर१ते४० 
,४७ते७०, 

सिटीसर्व्हेनंबर-१ते३०५,४०१ते४१०,४८५ते६१३, 


मौजेगुंडगेक्र.४मुल्याकदरविभाग८ 


१२ 


गुंडगे 


०.६४ 


०.६४ 


०.९६ 


१.२८ 


०.६४ 


४/१३सर्व्हेनंबर-४१ते४६, 

सिटीसर्व्हेनंबर-३०६ते४००,४११ते४८४,६१४ते६५३ 


द 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ 


मौजेमुद्रेखुर्दक्र.५मुल्यांदरविभाग७ मुद्रेखुर्द|५/१५ 

सर्वे 
नंबर 
- 
१ 
ते 
२३ 


१३ 


०.६४ 


०.६४ 


०.९६ 


१.२८ 


०.६४ 


मौजे 
मुद्रे 
बुद्रुक 
क्र 
.६ १४|मुद्रेबुद्रुक|६/१६ 

सर्व्हे 
नंबर 
- 
१ 
ते 
२६ 


०.६४ 


०.६४ 


०.९६ 


१.२८ 


0.६४ 


मौजेआकुलेक्र.७मूल्यदरविभाग७ १५|आकुर्ले७/१७ 

गट 
नंबर 
- 
१ 
ते 
१०३ 
. 


०.६४ 


०.६४ 


०.९६ 


१.२८ 


०.६४ 


टीप : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


(१)शासनमहसूलववनविभागाकडीलपरिपत्रकक्रमांकएनएपी-२०१५/प्र.क्र.४७/टी-१,दिनांक५फेब्रुवारी२०१८अन्वयेदिलेल्यानिर्देशानुसारउक्तअकृषिकआकारणीचादरहाखोपोली नगरपरिषदेच्याहद्दीतीलनागरीक्षेत्रासाठीदिनांक१ऑगस्ट२०११ते३१जुलै२०१६याहमीकालावधीसाठीपुर्वलक्षीप्रभावानेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 

(२)तद्नंतरउक्तअकृषिकआकराणीच्यादरासपुढीलहमीकालावधीसाठीम्हणजेचदिनांक१ऑगस्ट२०१६ते३१जुलै२०२१याकालावधीसाठीमुदतवाढपुर्वलक्षीप्रभावानेदेणेतयेतआहे. म्हणजेचवरीलअकृषिकआकारणीचेप्रमाणदरहेदिनांक१ऑगस्ट२०११ते३१जुलै२०२१याकालावधीसाठीपुर्वलक्षीप्रभावानेअंमलातराहतील. 


अलिबाग, 
दिनांक१०सप्टेंबर२०१८. 


डॉ 
. 
विजय 
सूर्यवंशी 
, 
जिल्हाधिकारी 
, 
रायगड 
. 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ 

शुद्धिपत्र 
वाचा.- (१) शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१४ / अनौसं -५४ /प्र.क्र . १७/ १५ / नवि -१२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५. 
शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१४ / अनौसं -५४ /प्र.क्र . १७ / १५ / नवि -१२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ निर्गमित 
केली असून, त्याद्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ४० अन्वये वसई-विरार उप प्रदेशाच्या विकास योजना 
क्षेत्रामधील महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित २१ गावांसाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती 
केली आहे 

शासनाच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये त्या प्रस्तावाच्या मंजुरीनुसार अधिसूचनेमध्ये काही दुरुस्ती करणे आवश्यक 
आहे. सदरची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासन खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्र निर्गमित करीत आहे : 

शुद्धिपत्र 
अनुक्रमांक परिच्छेद शासनाने दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ 

असे वाचावे 
क्रमांक 

अन्वये मंजूर केलेल्या अधिसूचनेतील 

खालील मंजकुरा ऐवजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमांतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार गठीत अधिनियमांतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार गठीत 
महानगरपालिका या उक्त अधिनियमाच्या महानगरपालिका या उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४० चे उपकलम (१ )( बी ) च्या अंतर्गत कलम ४० चे उपकलम (१ बी ) च्या अंतर्गत 
विचारार्थ कक्षा आणि व्याप्तीमध्ये येते . विचारार्थ कक्षा आणि व्याप्तीमध्ये येते . 


१ 


५ 


२ 


६ 


आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४० चे पोटकलम ( १)( बी ) मधील 
तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या 
सर्व शक्तीस अनुसरून शासन याद्वारे 


आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४० चे पोटकलम ( १ बी ) मधील 
तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या 
सर्व शक्तीस अनुसरून शासन याद्वारे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


१ ९ 


URBAN DEVELOPENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd October 2018 


CORRIGENDUM 


Read . — Government Notification No. TPS . 1214 /UOR -54/CR - 17 / 15 /UD - 12 , 

dated 21st February 2015 . 


The Government in the Urban Development Department, has issued Notification TPS - 1214 / 
UOR - 54 /CR - 17 / 15 /UD - 12 , dated 21st February 2015 under section 40 of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 for appointing Vasai- Virar City Municipal Corporation as Special 
Planning Authority for 21 villages outside Corporation limit in the sanctioned Development 
Plan of Vasai- Virar sub -region . 

In the said Notification dated 21st February 2015 some corrections are necessary to be made 
as per the sanction given to that proposal. In the Light of this, the following Corrigendum is 
hereby issued by the Government : 

CORRIGENDUM 


Sr.No. 


Para No. 


In place of matter in the 


Read as 


sanctioned notification 


dated 21st February 2015 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 


5 


And whereas, the Municipal 
Corporation which is formed 
under the powers bestowed 
under the Municipal Corporation 
Act , comes under the ambit and 
scope as comtemplated under 40( 1 ) 
(b ) of the said Act . 


And whereas, the Municipal 
Corporation which is formed 
under the powers bestowed 
under the Municipal Corporation 
Act , comes under the ambit and 
scope as comtemplated under 40 ( 1B ) 
of the said Act . 


2 


6 


Now therefore , in exercise of the Now therefore , in exercise of the 
powers conferred under clause (b ) 

powers conferred under clause ( 1B ) 
of sub - section ( 1 ) of section 40 of the of section 40 of the said Act and all 
said Act and all other powers enabling other powers enabling it this behalf , 
it this behalf, the Government of the Government of Maharashtra 
Maharashtra hereby 

hereby 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


ATT Let (w.fa.q.) — 337 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


उक्त 


" 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस . १२१६ / २७१० / प्र.क्र .११७/१८ / नवि-१२. - ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेची ( यापुढे जिचा उल्लेख 
महानगरपालिका असा करण्यात आला आहे.) विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नियमावली " असा करण्यात आला 
आहे .) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३१ (१ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२ ९ ६/ ८४७ / प्र.क्र .१६२/ ९ ६ / नवि -१२, दिनांक १४ मे १ ९९ ७ 
अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ जुलै १ ९९ ७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त नियमावलीचा वगळलेला भाग शासन नगर विकास 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९ ८ / ९ ४१ /प्र.क्र .८९ / ९ ८ / नवि -१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाला असून तो दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला आहे. (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , नगरविकास विभागाने आदेश क्रमांक टीपीएस . २४१३ / नाशिका-१ ९/ प्र.क्र .२४५ / २०१३ / नवि - ९, दिनांक १५ जानेवारी २०१६ 
अन्वये राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नागपूर महानगरपालिका वगळून उर्वरित महानगरपालिकांना त्यांच्या विकास नियंत्रणनियमावलीमध्ये 
सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापरासंबंधीची तरतूद समाविष्ट करण्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) सह कलम १५४ चे निदेश दिले 
आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त निदेश ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त निदेशास अनुसरून उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमातील कलम ३७( १) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करून उक्त नियमावलीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापराबाबतची तरतूद समाविष्ट करण्याचा फेरबदल शासनाच्या मान्यतेकरिता दिनांक 
२२ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन 
उक्त नियमावलीमधील उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त नियमावली मंजुरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या 
अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 

नोंद 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सांडपाणी प्रक्रीया व पुनर्वापराबाबतची तरतूद या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद केल्यानुसार समाविष्ट करण्यात येत आहे. " 

२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

३. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरीता उपलब्ध राहील : 

( १) आयुक्त, मिरा - भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर. 
( २ ) सह संचालक , नगररचना , कोकण विभाग, कोकणभवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 
४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


२१ 


( शासन अधिसुचना क्रमांक टीपीएस -१२१६ / २७१० / प्र.क्र . ११७/ १८ / नवि -१२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ सोबतचे जोडपत्र ) 

अनुसूची - अ 
Regulations for Waste Water Treatment & Recycling : 


A. TYPES OF WASTE WATER 


( 1 ) Black water : It means waste water from W.C. urinals and M.S.W 


( 2 ) Grey water : It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas. 


( 3 ) Apart from residential waste water , Waste water generated from industrial, medical, 
commercial usage shall also be treated as per guidelines given by the Pollution Control Board . 


B. APPLICABILITY 


These regulations shall be applicable to all developments / redevelopments, part developments 
on plots having an area of 4,000 sq.m. or more as well those mentioned under (C - 2) to (C -6 ) shall 
have the provision for treatment, recycling and reuse of waste water. The applicant shall along 
with his application for obtaining necessary layout approval building permission shall submit a 
plan showing the location of waste water treatment plant, furnishing details of calculations , 
references, implementation , etc. This plan shall accompany with the applicant s commitment to 
monitor the system periodically from the date of occupation of the respective building. 


C. REGULATIONS 


( C - 1 ) For layout approval /building permission 


I. In case of residential layouts , area admeasuring 4000 sq.m ( 1 acre ) or more , in addition to the 

open space prescribed in the bye -laws, a separate space for waste water treatment & recycling 

plant should be earmarked in the layout . 
II . The recycled water shall be used for gardening , car washing , toilet flushing, irrigation , etc. 

and in no case for drinking , bathing washing utensils , clothes , etc. 
III. On the layout plan , all chambers, plumbing lines which are a part of waste water treatment 

should be marked an different colour while submitting the layout for approval to the concerned 

Municipal Corporation / Council/ Approving authority. 
IV . Only provision for basic civil work and required machinery will be proposed by the concerned 

Municipal Corporation / Council . Other than this provision for additional machinery , pipes, 

tanks , landscape should be provided by owner /developer at his own cost . 
V. A clause must be included by the owner/developer in the purchase agreement that the 

purchaser, owner of the premises/organization or society of the purchasers shall ensure that. 
a . The recycled water is tested every six months either in Municipal Laboratory or in the 

laboratory approved by Municipal Corporation or by State Government and the result of 
which shall be made accessible to the competent Authority /EHO of the respective Ward 
Office . 


b . Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective measures that, 

are needed to be adopted shall be compiled , Copy of any such recommendation and 
necessary action taken shall also be sent by the testing laboratories to the Component 
Authority /EHO of respective wards . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


(C - 2 ) Group Housing /Apartment Building 
i . In case of group housing if the built -up area 2000 sq.m. or above or if consumption ofwater 

is 20,000 lit/per day or more , or if a multi- storied building which has 50 tenements or more , 
then waste water treatment and recycling plant as mentioned in ( C - 1 ) should be constructed . 


(C - 3 ) Educational, Industrial, Commercial, Government, Semi- government organization , 
hotels , lodging , etc. 


i. For all buildings in this category having a built -up area of 1500 sq.m. or more and if water 

consumption is 20,000 lit/day or more , then provision for waste water treatment and recycling 

plant as mentioned in ( C - 1) is mandatory . 
(C -4 ) Hospitals 


i. All hospitals having 40 or more beds, must provide a waste water treatment and recycling 
plant as mentioned in (C - 1 ). 


( C - 5 ) Vehicle Servicing Garages 


i . 


All vehicle servicing garages shall ensure that the waste water generated through washing 
of vehicles is treated and recycled back for the same use as mentioned in (C - 1) 


( C -6 ) Other hazardous uses 


i 


All other establishments /buildings where chances of waste water generated containing 
harmful chemicals , toxins are likely and where such water cannot be directly led into 
municipal sewers , the concerned competent authority may direct the owners , users of such 
establishments, buildings to treat their waste water as per the directions laid in (C - 1) 


D. PENALTY 


i . 


Any owner/developer /organization /society violating the provisions of these bye -laws, he shall 
be fined Rs. 2500 /-on the day of detection and if the violation continues , than shall be fined 
Rs.100 /- for every day as concrete action after written notice from the concerned competent 
authority . 
If the results of test as mentioned in (C - 1 v.a.b.) are not safisfactory , then the concerned 
owner /developer/organization / society shall be charged a penalty of Rs. 300 /-per day till 
the necessary preventive action is taken and disconnection of water connection also . 


ii . 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


२३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor, Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th October 2018 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS. 1216 /2710 / C.R.117/ 18 /UD - 12. — Whereas , Development Control Regulations 
( hereinafter referred to as “ the said Regulations ") for Mira - Bhayander Municipal Corporation 
(hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation ”) have been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department, under section 31( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No.TPS.1296 /847 /CR - 162/ 96 /UD - 12 , dated the 14th May 1997 and have come into force with effect 
from 15th July 1997 and the Excluded Portion of the said Regulations have been sanctioned by 
the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS - 1298 /941/C.R.89 / 
98 /UD - 12 , dated the 25th August 2000 (hereinafter collectively referred to as “ the said 
Notifications” ) and has come into force with effect from 15th October 2000 ; 

And whereas, in exercise of the powers contained under section 37 ( 1) of the said Act , read 
with the provisions contained in section 154 of the said Act, the Government has issued directives 
to all the Municipal Corporations excluding Municipal Corporation of Greater Mumbai and Nagpur 
Municipal Corporation vide Order No. TPS - 2413 /Nashika - 19 /C.R.245 / 2013 /UD -9 , dated 15th 
January 2016 ( hereinafter referred to as “ the said Directives " ) to initiate modification in their 
respective Development Control Regulations to add a new Regulation regarding Regulations for 
Waste Water Treatment and Recycling ; 

And whereas , as per the said Directives , the said Municipal Corporation after following the 
legal procedure under sub -section ( 1) of section 37 of the said Act , has submitted a proposal of 
modification in the said Regulations so as to incorporate the regulation regarding Regulations 
for Waste Water Treatment and Recycling, to the Government for sanction vide letter dated 
22nd September 2016 (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub -section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby sanctions the Proposed Modificaton as described 
below : 

In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry, 
the following new entry shall be inserted viz . : 

Entry 
A new provision regarding Regulations for Waste Water Treatment and Recycling is added 
in the sanctioned Development Control Regulations of the Mira - Bhayander Municipal Corporation 
as described in Annexure - A appended with this notification .” 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as date of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The said sanctioned modifications shall be made available for inspection by the general 
public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month : 

(i) The Commissioner, Mira - Bhayander Municipal Corporation , Bhayander . 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


CG 


4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


Section Officer. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION 


No. TPS . 1216 /2710 / C.R.117/ 18 /UD - 12 , dated 6th October 2018 ) 


Annexure - A 


Regulations for Waste Water Treatment and Recycling : 


D. TYPES OF WASTE WATER 


( 1 ) Black water : It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 


( 2 ) Grey water : It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas . 


( 3 ) Apart from residential waste water , waste water generated from industrial, medical, 
commercial usage shall also be treated as per guidelines given by the Pollution Control Board . 


B. APPLICABILITY 


These regulations shall be applicable to all developments/redevelopments, part developments 
on plots having an area of 4,000 sq.m. or more as well those mentioned under (C - 2) to (C -6 ) shall 
have the provision for treatment, recycling and reuse of waste water. The applicant shall along 
with his application for obtaining necessary layout approval/building permission shall submit a 
plan showing the location of waste water treatment plant, furnishing details of calculations, 
references , implementation , etc. This plan shall accompany with the applicant s commitment to 
monitor the system periodically from the date of occupation of the respective building . 


C. REGULATIONS 


( C - 1) For layout approval /building permission 
I. In case of residential layouts , area admeasuring 4000 sq.m. ( 1 acre ) or more , in addition to 

the open space prescribed in the bye-laws, a separate space for waste water treatment and 

recycling plant should be earmarked in the layout. 
II . The recycled water shall be used for gardening , car washing , toilet flushing, irrigation , etc. 

and in no case for drinking, bathing, washing utensils , clothes , etc. 
III. On the layout plan , all chambers , plumbing lines which are a part of waste water treatment 

should be marked an different colour while submitting the layout for approval to the 

concerned Municipal Corporation /Council/ Approving authority . 
IV . Only provision for basic civil work and required machinery will be proposed by the 

concerned Municipal Corporation / Council . Other than this provision for additional 

machinery , pipes, tanks, landscape should be provided by owner/developer at his own cost. 
V. A clause must be included by the owner /developer in the purchase agreement that the 

purchaser, owner of the premises/organization or society of the purchasers shall ensure 
that 


a . 


The recycled water is tested every six months either in Municipal Laboratory or in the 
laboratory approved by Municipal Corporation or by State Government and the result of 
which shall be made accessible to the Competent Authority /EHO of the respective Ward 
Office . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


२५ 


b . Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective measures that are 

needed to be adopted shall be compiled , Copy of any such recommendation and necessary 
action taken shall also be sent by the testing laboratories to the Component Authority/EHO 
of respective wards. 


( C - 2 ) Group Housing Apartment Building 


i. In case of group housing if the built - up area 2000 sq.m. or above or if consumption of water is 

20,000 lit/per day or more , or if a multi- storied building which has 50 tenements or more , then 
waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C - 1 ) should be constructed . 


(C - 3 ) Educational, Industrial, Commercial,Government, Semi- Government Organization , 
Hotels , Lodging, etc. 


i 


For all buildings in this category having a built-up area of 1500 sq.m. or more and if water 
consumption is 20,000 lit/day or more, then provision for waste water treatment and recycling 
plant as mentioned in ( C - 1 ) is mandatory . 


( C - 4 ) Hospitals 


All hospitals having 40 or more beds, must provide a waste water treatment and recycling 
plant as mentioned in (C - 1). 


( C -5 ) Vehicle Servicing Garages 


All vehicle servicing garages shall ensure that the waste water generated through washing of 
vehicles is treated and recycled back for the same use as mentioned in (C - 1 ). 


(C -6 ) Other hazardous uses 


All other establishments /buildings where chances of waste water generated containing 
harmful chemicals , toxins are likely and where such water cannot be directly led into municipal 
sewers, the concerned competent authority may direct the owners, users of such 
establishments , buildings to treat their waste water as per the directions laid in (C - 1). 


D. 


PENALTY 


i. Any owner/developer/organization /society violating the provisions of these bye - laws, he shall 

be fined Rs. 2500 on the day of detection and if the violation continues , than shall be fined 
Rs.100 for every day as concrete action after written notice from the concerned competent 
authority . 


ii . If the results of test as mentioned in (C - 1 v.a.b.) are not safisfactory , then the 

concerned owner /developer /organization /society shall be charged a penalty of 
Rs. 300 per day till the necessary preventive action is taken and disconnection of water 
connection also . 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


Section Officer, 


ATT VC ( fa.g.) - > 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


" 


उक्त जमीन 


असा 


नगर विकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६. 

क्रमांक टीपीएस. १२१६/ १८ ९८ / प्र.क्र .२८ / १८/ नवि - १२. - ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ (१ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२९ ७ / १३१९ / प्र.क्र .१४८ / 
९ ७ / नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२०१/ २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९/ 
नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ . नौपाडा येथील टिका नं . १५ , सिसनं .४० , क्षेत्र ४८८.३९ चौ . मी . ही जमीन 
आ.क्र .४० -प्राथमिक शाळा या आरक्षणात समाविष्ट आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 

असा करण्यात आला आहे .) ; 
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन उक्त जमीन आ.क्र .१० -प्राथमिक शाळा या आरक्षणामधून वगळण्याचा फेरबदल 
प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १७ जून २०१६ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल 
करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे , आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

नोंद 
मौजे नौपाडा येथील टिका नं .१५, सिसनं .४० , क्षेत्र ४८८.३९ चौ . मी . क्षेत्राची जमीन आ.क्र .१०-प्राथमिक शाळा या आरक्षणामधून 
वगळून भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . " 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
३ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 
( २ ) सह संचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , 

कोकण भवन, नवी मुंबई. 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा, जि . ठाणे. 
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


- 


२ . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


२७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th October 2018 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS. 1216 /1898 / C.R.28 / 18 /UD - 12. — Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297/ 1319 /CR - 148 / 97 /UD - 12 , dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201/ 274 /CR - 28 /2009/ 
UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ; 

And whereas, in the said Development Plan , an area admeasuring 488.39 sq.mt. of Land 
bearing CTS No.40 , Tika No.15 of Village Naupada is included in Site No.10 - Primary School 
(hereinafter referred to as “ the said land " ) ; 

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ”), after following the legal procedure under sub - section ( 1) of section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the 
said land from the reservation of Site No.10 - Primary School vide letter dated 17th June 2016 
(hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ”) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification as described below : 

In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 


An area admeasuring 488.39 sq.mt. from Tika No.15 , CTS No.40 of Village Naupada is deleted 
from the reservation of Site No.10 -Primary School and included in Residential Zone.” 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall bemade available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation , Thane . 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
(iii ) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


HTT (col.fa.g.) — 834 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


२८ 


" 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि / एलएक्यु / एसआर-७/ २०१७. - ज्याअर्थी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ के पूर्व ” विभागाची सुधारित विकास योजना 
(यापुढे उक्त “ के/ पूर्व ” विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीबी.४३९ २/ 
४७१६ / सीआर -१८१ / ९२ / यूडी -११/ ( आरडीपी), दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या कलम 
३१ पोट - कलम ( १) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १९९ २ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ४४००.०० चौ. 
मी . स्मशानभूमीकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६( १), 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१), 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट- कलम (१ ) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस . २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१), ( २) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला ) मधील कलमे ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे : 

अनुसूची 

गाव मजास , तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक 

नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


• 
. 


७. 


लागू ठरणार नाही 


.. 


१ 


४४००.०० 


२२७ पै. 
२३० पै. 


२ 


३ 


२३१ 


४ 


२३२ पै 
२३३ पै 


५ 


“ 


सार्वजनिक प्रयोजन. 


स्मशानभूमी ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन. 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


२ ९ 


92 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS/LAQ /SR - 7 /2017. — Whereas , the Government in Urban Development Department 
under, Notification No. T.P.B. 4392/4716 /CR - 181/ 92/UD - 11 (RDP ) dated 26th November 1992 issued 
under sub - section ( 1) of section 31 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan for K /East 
Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the said Revised 
Development Plan for ‘ K /East ward ) to come into force with effect from 29th December 1992 ; 

Whereas the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
" Said Lands ") are affected by the site reserved for the purpose of “ 4400.00 sq.mt. for Cemetery 
(hereinafter referred to as the said “ Public Purpose ” in the said Revised Development plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section ( 1) 
of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS . 2175-5106 UD - 7 dated 3rd March 1979 issued under sub section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1), ( 2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector . 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) Ordinance , 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 " ) shall not be applicable in respect 
of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town 
Planning Scheme for public purpose ; 

And whereas , the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose . 

Therefore, in exercise of the delagated powers under sub -section (4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub - section ( 1) of section 19 of the said land Acquisition Act , 
2013 the Collector , Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the 
Collector being the appropriate Government is pleased to designate Shri Babasaheb Pardhe , 
Sub Divisional Officer ,Mumbai Western Suburban , 9th Floor, Administrative Bldg ., Government 
Colony , Bandra ( East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said 


Act : 


SCHEDULE 


Village Majas , Taluka Andheri, Dist. Mumbai Suburban District. 
Sr. No. City Survey No. 

Approximate Area of 

land to be acquired in Sq.mt. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


227 Pt. 


4400.00 


2 


230 Pt . 
231 


3 


4 


232 Pt. 
233 Pt. 


5 


Public Purpose . — Acquisition for the purpose of “ Cemetery 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


३० 


“ 


" 


% B 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि/ एलएक्यू /१७/ २०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ आर/ उत्तर ” विभागाची सुधारीत विकास योजना 
( यापुढे उक्त आर / उत्तर विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी . ४३९ २ / ६२७९ / ९३ / यूडी -११/ आरडीपी, दिनांक ४ मे १ ९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम 
३१ पोट-नियम (१) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १९९ २ पासून अंमलात 
आलेली आहे 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ३८७६.६८ चौ.मी. 
सार्वजनिक गृहनिर्माण व खेळाचे मैदान या प्रयोजनाकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . ( यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव 
म्हणून संबोधिलेला ) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६(१), अन्वये “ उक्त जमीन ” उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१ ) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस.२१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१), ( २) व ( ४) खालील भूमीसंपादनाबाबात 
वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम २०१३ म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त जमीन ” सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली 
आहे ; 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
गाव दहिसर , तालुका 

बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक 

नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


. 


" 


. 


.. 


उपनगर , 


१ 


३/१, प्लॉट क्र . A 


३८७६.६८ 


व 


३/२, प्लॉट क्र . B 


" 


सार्वजनिक प्रयोजन.- " सार्वजनिक गृहनिर्माण व खेळाचे मैदान 


या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


३१ 


C6 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS/LAQ /SR - 17 / 2017. — Whereas , the Government in Urban Development 
Department under, Notification No. T.P.B. 4392/6279/ 93 /UD - 11/RDP dated 4th May 1993 issued 
under sub - section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act " ) sanctioned Revised Development Plan 
for R /North Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the 
said Revised Development Plan ” for R /North ward ) to come into force with effect from 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
“ Said Lands ” ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 3876.68 Sq . Mtr. Public 
Housing and Play Ground ” (hereinafter referred to as the said “ Public Purpose ” ) in the said 
Revised Development Plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body " ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS . 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1) ( 2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for Public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment ) Ordinance , 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21th August 2015 mentioned that the procedure specified in section 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 ( hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 ”) shall not be applicable in respect 
of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town 
Planning Scheme for Public purpose ; 

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose . 

Therefore, in exercise of the delagated powers under sub -section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub -section (1 ) of section 19 of the said land Acquisition Act , 
2013 the Collector, Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for 
the said Public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the 
Collector being the appropriate Government is pleased to designate Shri Babasaheb Pardhe, 
Sub Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor, Administrative Bldg ., Government 
Colony , Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said 
Act . 


SCHEDULE 
Village Dahisar, Taluka Borivali, Dist . Mumbai Suburban District 
Sr. No. City Survey No. 

Approximate Area of 

land to be acquired in Sq.mt. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


3/1 , Plot A and 3/2 , Plot B 


3876.68 


Public Purpose.— “ Acquisition for the Purpose of Public Housing and Play Ground ” . 


Mumbai , 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


" 


एच / पूर्व 


.. 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि / एलएक्यू/१३ /२०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ एच/ पूर्व ” विभागाची सुधारीत विकास योजना 
(यापुढे उक्त 

विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी.४३९ २/ ३१६८ / सीआर-९२ / यूडी -११ / आरडीपी , दिनांक २४ एप्रिल १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 
च्या कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १९९ २ 
पासून अंमलात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ४९ ६.३० चौ.मी. 
खेळाचे मैदान या प्रयोजनाकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६ (१ ), अन्वये “ उक्त जमीन ” उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम (१ ) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस . २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१ ) ( २) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा , विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील 

नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त जमिनी ” उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे ; 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी , मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
गाव कोलेकल्याण, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१ 


४८ ९ ७ 


४ ९ ६.३० 


सार्वजनिक प्रयोजन.- “ खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी भूसंपादन ” 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


३३ 


66 the 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS/LAQ /SR - 13 / 2017. - Whereas , the Government in Urban Development 
Department under , Notification No. T.P.B. 4392 / 3168 /CR -92/UD - 11/(RDP ), dated 24th April 1992 
issued under sub- section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act " ) sanctioned Revised Development Plan 
for ‘H /Easť Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Revised Development Plan for ‘ H /Eastward ) to come into force with effect from 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
“ Said Lands " ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 496.30 Sq.Mtr . Play Ground " 
(hereinafter referred to as the said “ Public Purpose ” ) in the said Revised Development Plan ; 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS . 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub- section 
of (1 ), (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment ) Ordinance , 2015 , published in Government Gazette , 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in section 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act , 2013 " ) shall not be applicable in 
respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or 
Town Planning Scheme for Public purpose ; 

And whereas , the Collector , Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose . 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub - section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub section (1) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 
the Collector , Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for the 
said public purpose and under clause ( g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013, the Collector 
being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, Sub Divisional 
Officer, Mumbai Western Suburban , 9th Floor, Administrative Bldg., Government Colony , 
Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act. 

SCHEDULE 
Village Kolekalyan , Taluka Andheri, Dist. Mumbai Suburban District. 
Sr. No. City Survey No. 

Approximate Area of 

land to be acquired in Sq.mt. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


4897 


496.30 


Public Purpose . - Acquisition for the puropose of “ Play Ground ” 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


AT 10 ( 261. fq.q.) — 4 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि / एलएक्यु/ १४ / २०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ एच / पश्चिम ” विभागाची सुधारित विकास योजना 
( यापुढे उक्त 

विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी. ४३ ९ २ / ३२३२ / यूडी-११ / आरडीपी, दिनांक ७ मे १ ९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ३१ 
पोट- कलम ( १) अन्वये (यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १९९ २ पासून अंमलात आलेली 


" 


एच / पश्चिम 


. 


आहे ; 


. 


ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ९.१५ मीटर 
विकास नियोजन रस्ता या प्रयोजनाकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६( १), अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट -कलम ( १) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट -कलम (१), (२ ) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिका-यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा , विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला ) मधील कलमे ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपध्दती लागू ठरणार नाही 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( ४) सह उक्त संपादन 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे 

अनुसूची 
गाव बांद्रा-ड, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


: 


१ 


९ ३६ 


४०.०० 


" 


सार्वजनिक प्रयोजन. 


९ .१५ मीटर विकास नियोजन रस्ता 


या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


३५ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 


No. SDO /WS/LAQ /SR - 14 / 2017. – Whereas , the Government in Urban Development 
Department under, Notification No. T.P.B. 4392/3232/UD - 11 (RDP), dated 7th May 1992 issued 
under sub -section ( 1 ) of section 31 of Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan 
for ‘ H /West Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Revised Development Plan ” for H /West ward ) to come into force with effect from 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto ( hereinafter referred to as 
“ Said Lands " ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 9.15 Mtr. D.P.Road ” (hereinafter 
referred to as the said “ Public Purpose ” ) in the said Revised Development Plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas , under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS . 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1), ( 2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) ordinance , 2015 , published in Government Gazette , 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 ”) shall not be applicable in respect 
of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town 
Planning Scheme for public purpose ; 

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose ; 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub - section (4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub - section (1) of section 19 of the said land Acquisition Act , 
2013 the Collector , Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the 
Collector being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe , 
Sub Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor, Administrative Bldg ., Government 
Colony, Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said 
Act :--- 


SCHEDULE 
Village Bandra- D , Taluka Andheri, Dist. Mumbai Suburban District. 
Sr. No. City Survey No. 

Approximate Area of 

land to be acquired in Sq.mt. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


936 


40.00 


Public Purpose.— Acquisition for the purpose of “ 9.15 Mtr. D.P.Road 


Mumbai , 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


HMT Tato (aol.fa.y .) — 437 


३६ 


“ 


" 


• 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ / कावि/ एलएक्यु/ ७२५ / २०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ आर/ उत्तर ” विभागाची सुधारित विकास योजना 
( यापुढे उक्त आर / उत्तर विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी. ४३९ २ / ६२७ ९ /९ ३/ यूडी -११ / आरडीपी, दिनांक ४ मे १९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम 
३१ पोट-नियम (१) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक २ ९ डिसेंबर १९९ २ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ९ १०.०० चौ . मी . 
बगीचा, खेळाचे मैदान १८.३० मी . रुंद विकास नियोजन रस्ता, १३.४० मी . रुंद विकास नियोजन रस्ता व त्यांचे जंक्शन ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी 
बाधित होत आहेत. ( यापुढे सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१), 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम ( १) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस. २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२ ) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतचीजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे ; 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबसाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची 
गांव दहिसर , 

तालुका 

बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


~ 


१ 


२७७२ / अ( पै .) 


९ १०.०० 


सार्वजनिक प्रयोजन.- " बगीचा, खेळाचे मैदान, १८.३० मी . रुंद विकास नियोजन रस्ता, १३.४० मी . रुंद विकास नियोजन रस्ता व त्यांचे 
जंक्शन " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


३७ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS /LAQ /SR -725 / 2017. — Whereas , the Government in Urban Development 
Department under , Notification No. T.P.B. 4392/6279 /93 /UD - 11/RDP , dated 4th May 1993 issued 
under sub section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan for 
R /North Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Revised Development Plan for R /North ’ ward ) to come into force with effect from 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
Said Lands ") are affected by the site reserved for the purpose of “ 910.00 Sq.mt. Garden , Play 
Ground, 18.30 mt.wide D. P. Road , 13.40 mt. wide D.P.Road and their junction ” (hereinafter 
referred to as the said “ Public Purpose ” in the said Revised Development Plan ; 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Acquiring Body ") has made an application to the Appropriate Government under sub section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS . 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1) (2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector : 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment) Ordinance , 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in section 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 ” ) shall not be applicable in respect 
of any land required , reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town 
Planning Scheme for public purpose ; 

And whereas , the Collector, Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose ; 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub section ( 4 ) of section 126 of the said 
Maharashtra Act read , with sub -section ( 1 ) of section 19 of the said land Acquisition Act , 2013 the 
Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said 
public purpose and under clause ( g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the Collector 
being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe , Sub Divisional 
Officer, Mumbai Western Suburban , 9th Floor, Administrative Bldg., Government Colony , Bandra 
(East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act . 


SCHEDULE 
Village Dahisar , Taluka Borivali, Dist. Mumbai Suburban District. 


Sr. No. 


City Survey No. 


Approximate Area of 
land to be acquired in Sq.mt. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 2772 / A ( Pt.) 

910.00 
Public Purpose.- Acquisition for the purpose of “ Garden , Play Ground , 18.30 mt. wide 
D. P. Road , 13.40 mt. wide D. P. Road and their junction ” . 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


" 


. 


•. 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि / एलएक्यु / २० / २०१८. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची आर/ मध्य ” विभागाची सुधारित विकास योजना 
( यापुढे उक्त आर/ मध्य ” विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी. 
४३९ २/ ६२७९/ ९ ३/ यूडी -११ / आरडीपी , दिनांक ४ मे १९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ३१ 
पोट -नियम ( १ ) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक १३ जुलै १९९ ३ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ७४४४.३२ चौ. 
मी . उद्यानकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६( १), अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट -कलम ( १) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस . २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१), ( २) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट- कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी ,मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समूचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी , मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
गाव बोरीवली , तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


. 


उक्त 


जमीन उक्त 


१ 


७४४४.३२ 


४५५ पै., ४५६, ४५७, 
४५७ ( १ ते ३ ), ४५८ व 

४५८ (१ ते १० ) 


“ 


" 


सार्वजनिक प्रयोजन. 


उद्यान 


या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


३ ९ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS /LAQ /SR - 20 /2018. — Whereas , the Government in Urban Development 
Department under, Notification No. T.P.B. 4392 /6279 /93 /UD - 11/RDP , dated 4th May 1993 issued 
under sub - section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan 
for R /Central Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 

the said Revised Development Plan ” for ‘ R /Central Ward ) to come into force with effect from 
13th July 1993 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
" the said Lands ” ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 7444.32 Sq.mt. land for 
Garden ” ( hereinafter referred to as the “ the said Public Purpose ” , in the said Revised 
Development plan ; 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body " ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS . 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1), (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector ; 

Whereas , the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act , 2013 " ) shall not be applicable in 
respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or 
Town Planning Scheme for public purpose ; 

And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose . 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub - section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub - section ( 1) of section 19 of the said land Acquisition Act, 
2013 the Collector , Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the 
Collector being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, 
Sub Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor , Administrative Bldg ., Government 
Colony, Bandra ( East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said 
Act . 

SCHEDULE 
Village Borivali , Taluka Borivali, Dist . Mumbai Suburban District . 


Sr. No. 


City Survey No. 


Approximate Area of 
land to be acquired in Sq.mt. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


7444.32 


455 pt ., 456 , 457 , 
457 ( 1 to 3 ), 458 , 

458 ( 1 to 10 ) 


Public Purpose.- Acquisition for the purpose of “ Garden ” . 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


% ; 


" 


3; 


.. 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि / एलएक्यू / एसआर -३ / २०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची “ पी / उत्तर 

बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची “ पी / उत्तर ” विभागाची सुधारीत विकास 
योजना (यापुढे उक्त “ पी / उत्तर ” विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीबी . ४३१० / २३४९ / प्र.क्र . २६२ / २०१० / नवि -११, दिनांक ३० जानेवारी २०१२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या 
कलम ३१ पोट -नियम ( १) अन्वये (यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक १ जून १ ९९ ३ पासून अंमलात 
आलेली आहे 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ८०००.०० चौ . मी . 
ख्रिश्चन स्मशानभूमी व हिंदू स्मशानभूमीचा विस्तार ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव 
संबोधिलेला ) 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१), 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट- कलम ( १) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस. २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम ( १), ( २) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( यापुढे उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ म्हणून संबोधिलेला ) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबसाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी , मुंबई पश्चिम 
उपनगर , इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
गाव मालाड पूर्व, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( २ ) 

( ३ ) 


. 


“ 


" 


प्रशासकीय इमारत , 


१ 


१५ अ 


८०००.०० 


सार्वजनिक प्रयोजन.- “ ख्रिश्चन स्मशानभूमी व हिंदू स्मशानभूमीचा विस्तार ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 


6 


No. SDO /WS/LAQ /SR - 3/2017. — Whereas , the Government in Urban Development Department 
under , Notification No. T.P.B. 4310 /2349/C.R.- 262/2010 /UD - 11 , dated 30th January 2012 issued 
under sub -section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan 
for P /North Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 

the said Revised Development Plan for P /North ’ Ward ) to come into force with effect from 
1st June 1993 ; 

Whereas , the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
the said Lands ” ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 8000.00 Sq.mt. land for 
Christian Cemetary and Extension of Hindu Cemetary ” (hereinafter referred to as the “ the said 
Public Purpose ” in the said Revised Development Plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS . 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1), (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for Public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment) Ordinance , 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21th August 2015 mentioned that the procedure specified in section 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 ” ) shall not be applicable in respect 
of any land required , reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town 
Planning Scheme for Public purpose ; 

And whereas , the Collector , Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose . 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub section ( 4 ) of section 126 of the said 
Maharashtra Act read , with sub -section ( I) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 the 
Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said 
Public purpose and under clause ( g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the Collector 
being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, Sub Divisional 
Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor, Administrative Bldg ., Government Colony, 
Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act . 

SCHEDULE 
Village Malad ( E ), Taluka Borivali , Dist . Mumbai Suburban District. 


Sr. No. 


City Survey No. 


Approximate Area of 
land to be acquired in Sq.mt. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


15A 

8000.00 
Public Purpose.- Acquisition for the purpose of “ Christian Cemetary and Extension of 
Hindu Cemetary ” . 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 
ATT SE ( fa.g.) 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


. 


•. 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ/ कावि/ एलएक्यू / एसआर-४ / २०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ के / पूर्व ” विभागाची सुधारीत विकास योजना 
( यापुढे उक्त के / पूर्व ” विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीबी . ४३९ २/ ४७१६ /सीआर -१८१/९ २/ यूडी -११ ( आरडीपी), दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ च्या कलम ३१ पोटनियम (१ ) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर 
१९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ४०३.७० चौ . मी . 
उद्यान व तलावाकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत ( यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून 

संबोधिलेला) ; 
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६ (१ ), अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट -कलम ( १) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस. २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१), ( २) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे ; 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट- कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी ,मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबसाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पू), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 

गाव मजास , तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक 

नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


" 


उक्त 


जमीन उक्त 


१ 


२२७ पै. 


४०३.७० 


" 


सार्वजनिक प्रयोजन.- " उद्यान व तलाव 


या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९ -२५, शके १९ ४० 


४३ 


66 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT. 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS/LAQ /SR -4 /2017. — Whereas , the Government in Urban Development Department 
under , Notification No. T.P.B. 4392 / 4716 /C.R. - 181/ 92 /UD - 11/( RDP ) , dated 26th November 1992 
issued under sub- section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act " ) sanctioned Revised Development Plan 
for K /East Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 
“ Said Revised Development Plan " for K /East Ward ) to come into force with effect from 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto ( hereinafter referred to as 
Said Lands " ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 403.70 Sq.mt. land for Garden 
and Tank ” (hereinafter referred to as the said “ Public Purpose ” in the said Revised Development 
Plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS , 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1 ), (2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector : 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) ordinance , 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in section 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act, 2013 ”) shall not be applicable in 
respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or 
Town Planning Scheme for public purpose. 

And whereas , the Collector , Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose ; 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub - section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub- section ( 1) of section 19 of the said land Acquisition Act , 
2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the 
Collector being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, 
Sub -Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor , Administrative Bldg ., Government 
Colony, Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act. 

SCHEDULE 
Village Majas, Taluka Andheri, Dist. Mumbai Suburban District. 


Sr. No. 


City Survey No. 


Approximate Area of 
land to be acquired in Sq.mt. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


227Pt. 


403.70 


Public Purpose.— Acquisition for the purpose of “ Garden and Tank 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


. 


•. 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ / कावि / एलएक्यु / एसआर-५ / २०१७. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ एच / पूर्व 

एच/ पूर्व ” विभागाची सुधारीत विकास 
योजना ( यापुढे उक्त एच / पूर्व ” विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी. ४३९ २ / ३१६८ / सीआर - ९२ / यूडी -११( आरडीपी), दिनांक २४ एप्रिल १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ च्या कलम ३१ पोट -नियम ( १) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर 
१ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ७१९ .०० चौ. मी . 
खेळाचे मैदान करिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेली) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१), 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट -कलम ( १) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस. २१७५ / ५१०६ / यूडी-७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१), ( २) व ( ४ ) खालील 
भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे ; 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट- कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) अन्वयेजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबसाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा (पू.), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
गाव कोलेकल्याण, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१ 


७१ ९ .०० 


६४५५, 
६४५५/१ ते ३ 


“ 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


खेळाचे मैदान ” या प्रयोजनासाठी संपादन . 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


४५ 


> 


66 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT. 

NOTIFICATION 
No. SDO /WS/LAQ /SR -5 /2017. — Whereas , the Government in Urban Development Department 
under, Notification No. T.P.B. 4392 /3168/C.R. - 92 /UD - 11/(RDP ), dated 24th April 1992 issued under 
sub - section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Maharashtra Act " ) sanctioned Revised Development Plan for H /East 
Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 

the said Revised Development Plan for “ H / East Ward ) to come into force with effect from 
29th December 1992 ; 

Whereas , the land specified in the schedule appended hereto ( hereinafter referred to as 
the said Lands ”) are affected by the site reserved for the purpose of “ 719.00 Sq.mt. land for 

Play Ground (hereinafter referred to as the said “ Public Purpose” in the said Revised 
Development Plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS , 2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - section 
of ( 1 ), (2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land 
for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector : 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment) Ordinance , 2015 , published in Government Gazette, 
dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in section 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 
2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act , 2013 " ) shall not be applicable in 
respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or 
Town Planning Scheme for Public purpose ; 

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose ; 

Therefore , in exercise of the delagated powers under sub - section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read , with sub- section ( 1) of section 19 of the said land Acquisition Act , 
2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the 
Collector being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, 
Sub Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor , Administrative Bldg., Government 
Colony, Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said 
Act . 

SCHEDULE 
Village Kolekalyan , Taluka Andheri, Dist. Mumbai Suburban District. 
Sr. No. City Survey No. 

Approximate Area of 

land to be acquired in Sq.mt. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


719.00 


6455 , 
6455/1 to 3 


CG 


Public Purpose.- Acquisition for the purpose of Land for 


Play Ground ” . 


Mumbai, 
dated 5th October 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


४६ 


~ 


" 


, 


१ 


२०३ पै 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) इमारत व दळणवळण प्रकल्प , 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , 
सिंधुदुर्ग यांजकडून 

जिल्हाधिकारी " भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
अधिसूचना 

२०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार 
क्रमांक नोव-१५ / १२ आशिये. -ज्याअर्थी, “ भूमी संपादन पुनर्वसन 

असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 

आहे. 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ” ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ) अन्वये , 
( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी इमारत व दळणवळण प्रकल्प, सिंधुदुर्ग यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 

अनुसूची - एक 
कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 

जमिनीचे वर्णन 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 

गाव आशिये, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 

अ . क्र . 

स.नं. किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
असल्याचे मानण्यात येईल 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

( हेक्टरमध्ये ) 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

०.०१.०० 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 

एकूण 

क्षेत्र ०.०१.०० 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजना 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 

अनुसूची - दोन 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये 

प्रकल्पाचे नाव . - ग्रामपंचायत आशिये स्वामी समर्थ नगर अंतर्गत 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की , उक्त जमिनीची उक्त 

जोडरस्ता. 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

प्रयोजन . - ग्रामपंचायत आशिये स्वामी समर्थ नगर ( नवीन वसाहत ) 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे येथील अंतर्गत जोडरस्ता तयार करणे. 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 

प्रकल्पकार्याचे वर्ष. - २०१८ . 
कारणे नमूद करावीत ) 

समाजाला मिळणारे लाभ . - अंतर्गत जोडरस्ता . 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारंश यासोबत 

अनुसूची - तीन 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन अ. क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( हेक्टरमध्ये ) 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद 

निरंक 
करावा ) ; 
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्याने याबाबतचा तपशील निरंक 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 

आहे. 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 

अनुसूची - चार 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना लागू होत नाही. 
परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भाराच्या मालकाने अर्ज 

अनुसूची -पाच 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

प्रशासकाची नियुक्ती करणेची आवश्यकता नाही. 

टीप . - उक्त जमिनीचे आराखडे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 

इमारत व दळणवळण प्रकल्प, सिंधुदुर्ग यांचेकार्यालयामध्ये कार्यालयीन 

वेळेत निरीक्षण करता येतील. 
बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

डॉ . दीपा भोसले , 
सिंधुदुर्गनगरी, 

उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८. इमारत व दळणवळण प्रकल्प, सिंधुदुर्ग . 


येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


४७ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2018-19.— Whereas, I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police , Railways, Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 
(Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway 
Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 11th October 2018 to 24-00 hours 
of 25th October 2018 . 


1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears , bludgeons , unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

(b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 
or means of casting or impelling missiles. 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music. 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons 
in a public place , without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc., employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 6th October 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


~ 


श्रीमती एस . व्ही . घारगे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . 
पाच्छे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


~ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८८१/ २०१८.- श्री . आर . आर. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर महाड यांची दिनांक ९ जुलै २०१८ ते ११ जुलै 
२०१८ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ जुलै २०१८ रोजीच्या 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर. आर . पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . वि . रा . 
डोईफोडे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३८७७ / २०१८.- श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर कर्जत यांची दिनांक ५ जुलै २०१८ ते ६ जुलै 
२०१८ अशी दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . एम . 

व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एम. व्ही . तोकले, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. एम . व्ही . तोकले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . 
डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ७ जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ९ जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८६ ९ / २०१८.- श्रीमती एस . व्ही . घारगे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर अलिबाग यांची दिनांक २९ जून २०१८ व 
३० जून २०१८ अशी दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस. व्ही . घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . व्ही . घारगे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० ४९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२/ ४०७७ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


: 


अ.क्र . 


२ 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . सा . शा . जाधव , १ ९ दिनांक २३ ऑगस्ट दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ , 

श्री . उ . सा . जाधव, 
३ रे सह दिवाणी दिवस २०१८ ते २४ ऑगस्ट २५ ऑगस्ट २०१८ व 

४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) अर्जित २०१८ पर्यंतची २ २६ ऑगस्ट २०१८ च्या 

न्यायाधीश ( क . स्तर) 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा. दिवस अर्जित रजा . सुट्ट्या. 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१ , रत्नागिरी . 

दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ वर्ग १, रत्नागिरी . 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 

( दुसरे सह दिवाणी 
ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी यांचे 

न्यायालयाचे ( पदभारासह ) . 
श्रीमती व्ही . डी . साळवे, २५ दिनांक २७ ऑगस्ट दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ , दिनांक २४ ऑगस्ट 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते १ सप्टेंबर दिनांक २६ ऑगस्ट 

२०१८ चे कार्या. वेळेनंतर 
( क . स्तर ) व अर्जित 

२०१८ , २ सप्टेंबर २०१८ व 

पासून ते दिनांक २७ 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , रजा . दिवस अर्जित रजा. ३ सप्टेंबर २०१८ 

ऑगस्ट २०१८ चे 
च्या सुट्ट्या. 

कार्या. वेळेपूर्वी पर्यंतचा 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ 

सौ . वै. वि . पाटील, 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिवाणी न्यायाधीश 
ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ 

( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 

चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत. वर्ग-१ , दापोली यांचेकडे. 
[ दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचे न्यायालयाच्या पदभारासह ] व दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती ज्यो . ना. यादव, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , खेड यांचेकडे रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. 
वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


२०१८ , 

पर्यंत सहा 


खेड . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ४० ९० / २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्जमंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . सं . ना . सरडे, 


सह दिवाणी 


१ ९ २ 
दिवस 
अर्जित 


श्री . गॅ . जो . श्रीसुंदर, 
दिवाणी न्यायाधीश 

रत्नागिरी . 


न्यायाधीश व. स्तर 


व स्तर , 


व अति . 


रजा . 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ 
ते २८ ऑगस्ट २०१८ व २६ ऑगस्ट २०१८ 
दोन दिवस 

च्या सुट्ट्या. 
अर्जित रजा . 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ 
चे कार्या. वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ 
कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 


मुख्यन्यायदंडाधिकारी, 
रत्नागिरी. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० ५१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी-२/ ३९ ८२ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्रीमती श. अ .विरानी, दिनांक २३ ऑगस्ट दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ , 

श्री . उ. सा . जाधव, 
सह दिवाणी दिवस २०१८ ते २४ ऑगस्ट २५ ऑगस्ट २०१८ व 

४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) अर्जित २०१८ पर्यंतची २ 

२६ ऑगस्ट २०१८ च्या न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी रजा . दिवस अर्जित रजा . सुट्ट्या. 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी. 

दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ वर्ग १, रत्नागिरी . 
चे कार्या. वेळेनंतरपासून 

( दुसरे सह दिवाणी 
ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी यांचे 

न्यायालयाचे पदभारासह) . 
२ सबनीस , २६ दिनांक २७ ऑगस्ट दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ 

श्री . उ. सा . जाधव, 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते २९ ऑगस्ट व दिनांक २६ ऑगस्ट 

४ थे सह दिवाणी 
( क . स्तर ) व 

अर्जित 

२०१८ , पर्यंत २०१८ च्या सुट्ट्या. 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा तीन दिवस 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ व न्यायदंडाधिकारी 
देवरुख. 

चे कार्यालयीन 

वर्ग १, रत्नागिरी . 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३० ऑगस्ट २०१८ 

चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती प्रा . रा . 


अर्जित रजा . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी-२/ ४१२८ / सन २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


ज . माने , 


सह दिवाणी 


२ 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . प्र. ना . रोकडे, 
४७ दिनांक २९ ऑगस्ट दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ 

सौ . ज्यो . 
दिवस २०१८ ते ३१ ऑगस्ट 

चे कार्या. वेळेनंतरपासून दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 

अर्जित २०१८ पर्यंतची 

ते दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ ( क . स्तर ) व 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा . 

३ दिवस अर्जित रजा. चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण . 

वर्ग १, चिपळूण . 
( श्री . प्र. ना . रोकडे यांचेकडे असलेला दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली, खेड व सह दिवाणी 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड यांचे न्यायालयांचे पदभारासह ). 
२ श्रीमती मा . र. पाटकर , 

३७ दिनांक ३० ऑगस्ट दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ श्री . अ. अ. कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

२०१८ ते १ सप्टेंबर 

व दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ 
( क . स्तर ) व अर्जित 

च्या सुट्ट्या. 

न्यायाधीश ( क . स्तर) 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा 

तीन दिवस 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ व न्यायदंडाधिकारी 
राजापूर . 

अर्जित रजा. चे कार्यालयीन 

वर्ग १, राजापूर . 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१८ 

चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


सह दिवाणी 


२०१८ , पर्यंत 


रत्नागिरी, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2018-18.- Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I, Niket 
Kaushik , Commissioner of Police Railways , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under 
sub - sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) 
do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the 
period from 00-01 hours of 26th September 2018 to 24-00 hours on 10th October 2018 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears, bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence ). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 

( c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles ; 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
(e ) The public utterance of cries, singing of song, playing of music ; 

(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures , symbols , playcards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over -throw the State. 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in a public 
place ,without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet . 

5. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned : 
(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 21st September 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways Mumbai. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP/XI (6 )/A.P./701 ( 17)/2018.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore , I, Manjunath Singe , Dy . Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub- section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit, 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons, and 
(iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 


for the period commencing from 00-01 hours on 29th September 2018 and ending at 24-00 hours 
on 13th October 2018 throughout the City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall not apply to : 

( a ) Marriage/thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
( e) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities. 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings. 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed, as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 24th September 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक पोआ/ नमुं / वि.शा./ म.आ / २८२७/ २०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी पर्युषण पर्वारंभ ( जैन धर्मिय ), दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी बैलपोळा, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी 
मोहरम मासारंभ, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी हरितालिका, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी गणेश चतुर्थी, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी ऋषी 
पंचमी/दिड दिवसाचे गणपती विसर्जन , दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी अडीच दिवसाचेगणपती विसर्जन व गौरी आवाहन ,दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१८ रोजी गौरी पुजन , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाच दिवसांचे गणपती व गौरी विसर्जन तसेच दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सहा 
दिवसांचे गणपती विसर्जन असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७( १) व (३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३ . त्याअर्थी, मी, राजेश बनसोडे, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय , अति . कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे००-०१ वा . पासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ 
रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 

करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ . 


राजेश बनसोडे , 
पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय अति . कार्य. 

विशेष शाखा नवी मुंबई . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ४००७ / सन २०१८.- वर नमूद संदर्भीय आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करणेत येत आहे : 

वर नमूद संदर्भीय आदेशाने श्रीमती पू. आ . आपटे , दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, गुहागर यांचे न्यायालयाचा दिनांक 
१८ ऑगस्ट २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते २३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार सौ . ज्यो . ज . माने, दिवाणी 
न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण यांचेकडे ठेवणेत आला होता : 

परंतु , सौ . ज्यो . ज . माने , दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण या किरकोळ रजा व सुट्टीवर असलेने वरीलपैकी 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते २० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, गुहागर यांचे न्यायालयाचा पदभार, श्री . प्र. ना . रोकडे, सहदिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ . 


वा . वि . 

न्हावकर , 
प्रभारी प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५४४२/ २०१८.- श्री. एस . व्ही . स्वामी , सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल, यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ ते २१ 
सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मागिल दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ व १७ सप्टेंबर २०१८ तसेच पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर 
२०१८ व २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ 
रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस. व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एस. व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. बी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल , यांचकडे राहील. 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . सी . पी . काशिद , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

५७ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./५४४१ / २०१८.- श्रीमती एम. ए. आदुके , दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड, यांची दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ ते १२ सप्टेंबर 
२०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागिल दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८ व पुढील दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक 
८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या लोकअदालतीचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एम. ए. आदुके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मुरुड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आदुके, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एम. ए. आदुके , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या लोकअदालतीचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर 
पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . व्ही . घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग, यांचकडे राहील . 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . एल. जी. पाच्छे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५४४० / २०१८.- श्री . आर . एस . भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल , यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ते ७ 
सप्टेंबर २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा मागिल दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ व ९ 
सप्टेंबर २०१८ सुट्टीस जोडून दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. आर . एस . भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


. 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. आर. एस. भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ५४३९ / २०१८.- श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, माणगांव , यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ 
ते १ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ व ३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . एन. सावळेश्वरकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, माणगांव येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एन. सावळेश्वरकर, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एस. एन . सावळेश्वरकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . एस . हांगे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , माणगांव यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५४३८ / २०१८.- श्री . सी . पी . काशिद, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, यांची दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १२ 
सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . सी . पी. काशिद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . सी. पी. काशिद, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. सी . पी . काशिद , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . के. के. घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल , यांचकडे राहील. 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपासून ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . के. के . घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांचकेड राहील. 


~ 


अलिबाग , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


५ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५४३७/ २०१८.- श्री . यु. एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर पनवेल , यांची दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ ते 
१ ९ सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . यु. एल. पाठक, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. यु. एल . पाठक , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . यु. एल. पाठक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. यु . बहिर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


मु . 


गो . सेवलीकर , 


अलिबाग , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५४४६ / २०१८.- श्री. सी . पी. काशीद , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर पनवेल , यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ते 
६ सप्टेंबर २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वी पासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीनवेळेपूर्वी पर्यंत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. सी. पी . काशीद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथेपुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. सी. पी . काशीद, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. सी . पी . काशीद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . 

गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५४३६/ २०१८.- श्री. आर . जी . मलशेट्टी, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ ते २७ 
सप्टेंबर २०१८ अशी चार दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ व २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर 

पासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . आर . जी . मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर. जी . मलशेट्टी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर. जी. मलशेट्टी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५४४३/ २०१८.- श्री . पी . एस . शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग, यांची दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ ते 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ ते अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा मागिल दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ तसेच पुढील दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या 
सुट्टीला जोडून दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . पी. एस . शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. पी . एस . शिंदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . पी . एस. शिंदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वी पर्यंत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एच . ए . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अलिबाग , यांचकडे राहील . 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एच. ए. पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , अलिबाग यांचकेड राहील . 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचकडे राहील . 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एच. ए. पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


३ 


रे 


अलिबाग , 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ . 


६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक १५३/ अपोआ/ वाहतूक / कायमस्वरूपी/ २०१८. – मुंबई शहरात वाहतूक शाखेची अधिसूचना क्र . ११ / अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरुपी / 
२०१८ ,दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये अवजड वाहनांवर घालण्यात आलेल्या निबंधामध्ये विशेषतः दक्षिण मुंबई मधील मस्जीद बंदर भागातील 
व्यापारी केंद्राच्या ठिकाणी 

वाहतूक करण्यासाठी 

बदल करण्यात येत आहे . 


. 


मी , एस . वीरेश प्रभू, (भा.पो.से. ) अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ), बृहन्मुंबई, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ ( १९ ८८ चा 
अधिनियम ५९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एम. व्ही . ए. ०५८९ / सी.आर.-१०६१/टीआरए २, दिनांक १९ मे १ ९९ ० एम . जी . जी . ४- ओ , 
दिनांक २० सप्टेंबर १९९० पी. ६६८ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ११ / अपोआ / वाहतूक / 
कायमस्वरुपी / २०१८ , दिनांक २३ जानेवारी २०१८ मध्ये अंशतः बदल करून अवजड वाहनांवर रस्त्यावर धावण्यास मायलेट बंदर जंक्शनऐवजी 
खालील नमूद प्रमाणे वाहतुकीसाठी कायमस्वरुपी परवानगी देण्यात येत आहे ; 
दक्षिण मुंबई कार्यक्षेत्राकरिता खालील नमूद रस्त्यांवर दुपारी ११.०० ते १६.०० वाजेपर्यंत फक्त नमूद केलेल्या ठिकाणांपर्यंत प्रवेश राहील. 


पी . डी मेलो रोड दक्षिण वाहिनीवरून वाडीबंदर जंक्शनवर उजवीकडे वळण घेवून सरदार वल्लभभाई पटेल रोड ( एसव्हीपी रोड ) मार्गे नंदलाल 
जानी रोड जंक्शन-डावे वळण घेवून नंदलाल जानी रोड-युसूफ मेहेर अली रोड जंक्शन-डावे वळण घेवून पी. डी मेलो रोड उत्तर वाहीनी / 
कुंदनलाल वजन काट्यापर्यंत . 


सदरचे आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


एस . वीरेश 

प्रभू, ( भा.पो.से.) 
अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ), 

मुंबई. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ), MUMBAI 


Order 


No. 153/Addl.C.P./ Traffic /Permanent/ 2018.— In continuation of Notification No. 11 /AddiCP/ Traffic / 
Permanent/2018 , dated 23rd January 2018 Masjid Bander area of South Mumbai imposed restrictions 
on plying of heavy vehicles is changed . 


Therefore , I, S. Veeresh Prabhu, IPS , Additional Commissioner of Police , ( Traffic ), in exercise of 
the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988 ) , 
read with Government Notification No. MVA 0589 /C.R./ 1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990 M.G.G. 
IV - A , dated 20th September 1990 p.668, do hereby order modification in Notification 11/AddICP / 
Traffic /Permanent/2018 , dated 23rd January 2018 thereby plying of heavy vehicles is permitted upto 
the below mention places ; 


For the jurisdiction of South Mumbai : The vehicles proceeding towards South Mumbai are 
permitted upto the below specified points on given roads only between 11.00 Hrs. to 16.00 Hrs. 

Up to Wadi Bunder junction of P. D Mello Road -Right Turn to SVP Road till its junction with 
Nandlal Jani Road -Left Turn on Nandlal Jani Road till its junction with Yusuf Meher Ali Road and 
Turn Left on Yusuf Meher Ali Road till its junction with P. D Mello Road - Turn Left North Bound/till 
Kundanlal Weight Bridge . 


Issued under my seal and signature of the 28th day of September 2018 . 


S. VEERESH PRABHU , IPS , 
Addl. Commissioner of Police ( Traffic ), 

Mumbai. 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो -२ / अकृ . आका / २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ची कलमे १११ , ११२, ११३ व ११४ 
अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ , दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०११ , दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे अकृषिक 
प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ११३ पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करून खाली नमूद केलेल्या 
अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारीत करणेत येत आहे . 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी . २०१५ / प्र.क्र . ४७/ टी -१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारीत दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत . खेड तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू 
करणेत आलेले अकृषिक दर रद्द करून दिनांक १० नोव्हेंबर २००१ रोजी दिनांक १६ ऑक्टोबर २००१ रोजीची शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत 
आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे . मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे बाजारमुल्य निर्धारीत करणे) नियम १९९ ५ नुसार येणारे प्रति चौ . मी . 
बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्ण खेड नागरी क्षेत्रातील सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत आलेले आहेत 

अनुसूची-१ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई सन २००१ मधील प्रति चौ . मी . 

२००१ पासून मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे निश्चित करावायाचा अकृषिक 
अस्तित्वात बाजारमूल्य 

निर्धारीत प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 
असलेले करणे) नियम १ ९९ ५ 

अकृषिक जमिनीचे 
अकृषिक नुसार महसूल 

बाजारमुल्यावर येणारी 
प्रमाणदर 

अधिकाऱ्यानेनिर्धारीत ०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
केलेले अकृषिक ( कॉलम ४४०.०५ / १०० ) 
जमिनीचेनिश्चित 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००१ ते दिनांक ३१ 
जुलै २००६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


होणारे बाजारमूल्य 


प्रति चौ . मी . 

( ४ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


०.४३.२ 


३५५ 


०.१८ 


०.४३.२ 


खेड 
नागरी क्षेत्र. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

अनुसूची-२ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २००१ 

ते दिनांक १ ऑगस्ट 

२००६ या हमी 
कालावधीसाठी निश्चित 

करणेत आलेला 
अकृषिक प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०११ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १) 


( २) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.४३.२ 


०.८६.४ 


०.८६.४ 


अनुसूची -३ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


बाजारमूल्य निर्धारीत 


नागरी क्षेत्राचे नांव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२०११ पूर्वी मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 
असलेले करणे) नियम १ ९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्याने निर्धारीत 

केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे 

बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २) ( ३ ) ( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४४०.०५ / १०० ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०११ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


खेड संपूर्ण 


०.८६.४ 


७५० 


०.३८ 


०.८६.४ 


नागरी क्षेत्र . 


६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

अनुसूची-४ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 


प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.८६.४ 


१.७२.८ 


१.७२.८ 


१ 


टिप : 
( १ ) अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून अंमलात आलेले सुधारीत अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 
करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे वसूलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल. 
( २) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहातील. 
( ३ ) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमूल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचे रकमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ या हमी कालावधीचे व अनुसूची क्रमांक ४ मधील 

दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर हे अस्तित्वात असलेले 
दराचे दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११३ ( २) नुसार अस्तित्वात असलेले 

अकृषिक आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
( ५ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधिन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक आकारणी 

प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील 
( अ) निवासायोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या दुप्पट 


इतका असेल . 


- 


( ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदे विचारात घेण्यात 
येतील . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो -२/ अकृ . आका/ २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १११, ११२, ११३ व ११४ अन्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६, दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०११, दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे अकृषिक 
प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ कलम ११३ पोट-कलम १ द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करून खाली नमूद केलेल्या 
अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारीत करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी -२०१५/ प्र.क्र . ४७ / टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारीत दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत. चिपळूण तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून 
लागू करणेत आलेले अकृषिक दर रद्द करून दिनांक १० नोव्हेंबर २००१ रोजी दिनांक १६ ऑक्टोबर २००१ रोजीची शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे . मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तचे खरे बाजारमुल्य निर्धारीत करणे) नियम १९९ ५ नुसार येणारे प्रति चौ . 
मी . बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्णचिपळूण नागरी क्षेत्रातील सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत आलेले आहेत. 

अनुसूची-१ 
महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


बाजारमुल्य निर्धारीत 


नागरी क्षेत्राचेनाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई सन २००१ मधील प्रति चौ . मी . 
२००१ पासून मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे 

निश्चित करावायाचा अकृषिक 
अस्तित्वात 

प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 
असलेले करणे ) नियम १९९ ५ 

अकृषिक जमिनीचे 
अकृषिक नुसार महसूल 

बाजारमुल्यावर येणारी 
प्रमाणदर 

अधिकाऱ्यानेनिर्धारीत ०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
केलेले अकृषित 

( कॉलम ४ X ०.०५ / १०० ) 
जमिनीचेनिश्चित 
होणारे बाजारमुल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०११ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


०.४४ 


६४० 


०.३२ 


०.४४ 


चिपळूण 
नागरी क्षेत्र . 


६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

अनुसूची -२ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचेनाव दिनांक १ ऑगस्ट २००१ 

ते दिनांक १ ऑगस्ट 


२००६ या 
कालावधीसाठी निश्चित 

करणेत आलेला 
अकृषिक प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०११ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.४४ 


०.८८ 


०.८८ 


अनुसूची-३ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


बाजारमुल्य निर्धारीत 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२०११ पूर्वी मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 
असलेले करणे ) नियम १ ९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्याने निर्धारीत 

केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे 

बाजारमुल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४४०.०५ / १०० ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०११ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


०.८८ 


१.०० 


१.०० 


चिपळूण संपूर्ण 
नागरी क्षेत्र . 


खरेदी विक्री व्यवहारानुसार 
येणारे बाजारमुल्य रु . २००७ / 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

अनुसूची-४ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचेनाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


दुप्पट ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


१.०० 


२.०० 


२.०० 


टिपा 
( १) अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून अंमलात आलेले सुधारीत अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 

करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे वसूली बाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल. 
( २) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै , २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहतील . 
( ३ ) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमुल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचेरक्कमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ या हमी कालावधीचे व अनुसूची क्रमांक ४ मधील दिनांक 

१ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर हे अस्तित्वात असलेले दराचे 
दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११३ (२ ) नुसार अस्तित्वात असलेले अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
(५ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधिन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील 
( अ) निवासयोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल . 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल. 
ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल , मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदेविचारात घेण्यात 


येतील . 


रत्नागिरी, 


बाबासाहेब जा . बेलदार, 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


६ ९ 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो -२/ अकृ . आका / २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १११, ११२, ११३ व ११४ अन्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ , दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०११, दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे अकृषिक 
प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ११३ पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करून खाली नमूद केलेल्या 
अनुसूची ( १) ते ( ४ ) मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारित करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५ / प्र.क्र . ४७/ टी-१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारित दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत . रत्नागिरी तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून 
लागू करणेत आलेले अकृषिक दर रद्द करून दिनांक १० नोव्हेंबर २००१ रोजी दिनांक १६ ऑक्टोबर २००१ रोजीची शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे. मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तचे खरे बाजारमूल्य निर्धारीत करणे ) नियम , १९९ ५ नुसार 

येणारे 
प्रति चौ . मी . बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्ण रत्नागिरी नागरी क्षेत्रातील सुधारित अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र जमीन 


अनुसूची-१ 
अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


महसूल 


तालुका 


दिनांक १ ऑगस्ट 


सन २००१ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावयाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमूल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 


२००१ ते दिनांक ३१ 
जुलै २००६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
अंमलात येणारा 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२००१ पासून मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 

बाजारमूल्य 

निर्धारीत 
असलेले 

करणे नियम , १९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर 

अधिकाऱ्यानेनिर्धारीत 
केलेले अकृषित 
जमिनीचेनिश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २ ) ( ३) 

( ४ ) 


अकृषिक प्रमाणदर 


( कॉलम ४ - ०.०५ / १०० ) 


( १ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


००.५२ 


१६३० 


०.८१ 


०.८१ 


रत्नागिरी संपूर्ण 
नागरी क्षेत्र . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

अनुसूची-२ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ 

अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नांव दिनांक १ ऑगस्ट २००१ 

ते दिनांक १ ऑगस्ट 

२००६ या हमी 
कालावधीसाठी निश्चित 

करणेत आलेला 
अकृषिक प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०११ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.८१ 


१.६२ 


१.६२ 


महाराष्ट्र 

जमीन 


महसूल 


अनुसूची -३ 
अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


बाजारमूल्य निर्धारीत 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२०११ पूर्वी मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 
आलेले करणे नियम , १ ९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्याने निर्धारीत 

केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २) ( ३ ) ( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमूल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४ - ०.०५ / १०० ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०११ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


१.६२ 


२८५० 


१.४२ 


१.६२ 


रत्नागिरी संपूर्ण 
नागरी क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० ७१ 

अनुसूची -४ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ 

अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव 


दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 


प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


१.६२ 


३.२४ 


३.२४ 


- 


( ५ ) महाराष्ट्र 


टीपा 
( १ ) अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून अंमलात आलेले सुधारित अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 

करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे वसुलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै , २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधीपर्यंत अंमलात राहातील . 
( ३ ) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमूल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमूल्याचेरकमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ या हमी कालावधीचे व अनुसूची क्रमांक ४ मधील दिनांक 

१ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर हे अस्तित्वात असलेले दराचे 
दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११३ ( २) नुसार अस्तित्वात असलेले अकृषिक 
आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
जमीन 

महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधिन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 
आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) निवासयोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल. 
( ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदेविचारात घेण्यात 
येतील . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


बाबासाहेब जा . बेलदार, 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो-२/ अकृ. आका/ २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम १११, ११२, ११३ व ११४ अन्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६, दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०११ , दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे अकृषिक 
प्रमाणदर महाराष्ट्र 

जमीन महसूल 

संहिता , १९ ६६ कलम ११३ पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करुन खाली नमूद केलेल्या 
अनुसूची (१) ते ( ४ ) मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारित करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी -२०१५/ प्र.क्र . ४७ / टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करुन सुधारित दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत. राजापूर तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून 
लागू करणेत आलेले अकृषिक दर रद्द करुन दिनांक १० नोव्हेंबर २००१ रोजी दिनांक १६ ऑक्टोबर २००१ रोजीची शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे. मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे बाजारमुल्य निर्धारित करणे) नियम, १९९ ५ नुसार येणारे प्रति चौ . 
मी . बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्ण राजापूर नागरी क्षेत्रातील सुधारित अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत आलेले आहेत 

अनुसूची-१ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


बाजारमुल्य निर्धारित 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२००१ पासून मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 
असलेले करणे नियम , १ ९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्याने निर्धारित 

केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे बाजारमुल्य ) 

प्रति चौ . मी . 
( २ ) ( ३) 

( ४ ) 


सन २००१ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावयाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००१ ते दिनांक ३१ 
जुलै २००६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( कॉलम ४ ४ ०.०५ / १०० ) 


( १) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


००.२१.२ 


७२० 


०.३६ 


०.३६ 


राजापूर 
नागरी क्षेत्र 


७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

अनुसूची -२ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचेनाव दिनांक १ ऑगस्ट २००१ 

ते दिनांक १ ऑगस्ट 

२००६ या हमी 
कालावधीसाठी निश्चित 

करणेत आलेला 
अकृषिक प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०११ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.३६ 


०.७२ 


०.७२ 


अनुसूची -३ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२०११ पासून 

मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 

बाजारमुल्य निर्धारित 
आलेले करणे नियम १९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्याने निर्धारित 

केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे 

बाजारमुल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावयाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४ - ०.०५ / १०० ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०११ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( ५ ) 


रत्नागिरी 


राजापूर संपूर्ण 


०.७२ 


०.८२ 


०.८२ 


खरेदी विक्री व्यवहारानुसार 
येणारे बाजारमूल्य रु . १६४६ . 


नागरी क्षेत्र 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

अनुसूची-४ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 


प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.८२ 


१.६४ 


१.६४ 


टिपा 
( १) अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून अंमलात आलेले सुधारित अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 
करुन रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे वसुली बाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २ ) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै, २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहतील. 
( ३ ) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमूल्य दर तक्त्यावरुन तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचे रकमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे . 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ या हमी कालावधीचे व अनुसूची क्रमांक ४ मधील दिनांक 

१ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर हे अस्तित्वात असलेले दराचे 
दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११३ (२) नुसार अस्तित्वात असलेले अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारुन निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
( ५) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधीन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) निवासयोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 


दुप्पट इतका असेल. 


( ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल , मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेलेविशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदेविचारात घेण्यात 


येतील . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० ७५ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो -२/ अकृ . आका/ २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १११, ११२, ११३ व ११४ अन्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगरपंचायत नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६, दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते 
दिनांक ३१ जुलै २०११, दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे 
अकृषिक प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ कलम ११३, पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा वापर करून खाली 

नमूद 
केलेल्या अनुसूची (१) ते ( ४ ) मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारित करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५ / प्र.क्र . ४७/ टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारित दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत . दापोली नगरपंचायत नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू 
करणेत आलेले अकृषिक दर रद्द करून दिनांक १० नोव्हेंबर २००१ रोजी दिनांक १६ ऑक्टोबर २००१ रोजीची शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत 
आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे. मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे बाजारमूल्य निर्धारीत करणे ) नियम, १९९ ५ नुसार येणारे 
प्रति चौ . मी . बाजारमूल्याचे०.०५ टक्के दराने , संपूर्ण दापोली नागरी क्षेत्रातील सुधारित अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत आलेले आहेत 

अनुसूची -१ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ ते दिनांक ३१ जुलै २००६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर 


१ 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२००१ पासून मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 

बाजारमूल्य 

निर्धारीत 
असलेले करणे) नियम , १९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्यानेनिर्धारीत 

केलेले अकृषिक 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


सन २००१ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमूल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४ ४ ०.०५ / १०० ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००१ ते दिनांक ३१ 
जुलै २००६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


०.४३.२ 


४३५ 


०.२२ 


०.४३.२ 


दापोली 
नागरी क्षेत्र . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १० अ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

अनुसूची -२ 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २००१ 

ते दिनांक १ ऑगस्ट 

२००६ या हमी 
कालावधीतील निश्चित 

करणेत आलेला 
अकृषिक प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२००६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०११ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.४३.२ 


०.८६.४ 


०.८६.४ 


अनुसूची-३ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर 


तालुका नागरी क्षेत्राचेनाव दिनांक १ ऑगस्ट नियम १५ नुसार मुंबई 

२०११ पूर्वी मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
अस्तित्वात 

बाजारमूल्य 

निर्धारीत 
आलेले करणे) नियम , १९९ ५ 
अकृषिक नुसार महसूल 
प्रमाणदर अधिकाऱ्याने निर्धारीत 

केलेले अकृषिक 
जमिनीचेनिश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमूल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४ x ०.०५ / १०० ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०११ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( ५ ) 


रत्नागिरी 


०.८६.४ 


१००० 


०.५० 


०.८६.४ 


दापोली संपूर्ण 
नागरी क्षेत्र . 


७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

अनुसूची-४ 
महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 


प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २००६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.८६.४ 


१.७२.८ 


१.७२.८ 


टिपा 
( १ ) अनुसूची १ ते ४ मध्ये नमूद दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून अंमलात आलेले सुधारित अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 

करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे वसुलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहतील . 
( ३) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमूल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमूल्याचेरकमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २००६ ते दिनांक ३१ जुलै २०११ या हमी कालावधीचे व अनुसूची क्रमांक ४ मधील दिनांक 

१ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर हे अस्तित्वात असलेले दराचे 
दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ११३ (२ ) नुसार अस्तित्वात असलेले अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
( ५ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधीन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील : 
( अ) निवासायोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल. 
( ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरूपाचे फायदे, गैरफायदेविचारात घेण्यात 
येतील . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो -२ / अकृ . आका/ २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ची कलमे १११, ११२ , ११३ व ११४ 
अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६, दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते 
दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे अकृषिक प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ कलम ११३ पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान 
केलेले अधिकाराचा वापर करून खाली नमूद केलेल्या अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारीत करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी . २०१५ / प्र.क्र . ४७/ टी -१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निर्देशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारीत दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत . मंडणगड नगरपंचायत दिनांक १९ मार्च २०१५ रोजी गठीत झालेली आहे . 
मंडणगड तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील अकृषिक दर दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून लागू करणेबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजीची 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे. मुंबई मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे बाजारमूल्य निर्धारीत करणे) नियम , 
१ ९९ ५ नुसार येणारे प्रति चौ . मी. बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्ण मंडणगड नागरी क्षेत्रातील सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत 
आलेले आहेत . 


अनुसूची-१ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १९ मार्च २०१५ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचेनाव 


सध्या 

नियम १५ नुसार मुंबई 
अस्तित्वात मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
असलेले बाजारमूल्य 

निर्धारीत 
अकृषिक करणे) नियम १ ९९ ५ 
प्रमाणदर नुसार महसूल 

अधिकाऱ्यानेनिर्धारीत 
केलेले अकृषित 
जमिनीचेनिश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( ३ ) 

( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४४०.०५ / १०० ) 


दिनांक १९ मार्च 
२०१५ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


००.२१.२ 


१० ९ ० 


०.५४ 


०.५४ 


मंडणगड संपूर्ण 

नागरी क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० ७९ 

अनुसूची -२ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 

आलेला 
अकृषिक प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


मंडणगड संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.५४ 


१.०८ 


१.०८ 


टीपा : 


( १) अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून अंमलात आलेले सुधारीत अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 
करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे वसुलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहतील. 
( ३) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमूल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचे रक्कमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर 

हे अस्तित्वात असलेले दराचे दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११३( २) नुसार 

अस्तित्वात असलेले अकृषिक आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
(५ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधिन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील 
( अ) निवासायोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल . 
( ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, 
असा दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदेविचारात 
घेण्यात येतील . 


मात्र 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो-२/ अकृ . आका / २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ची कलमे १११, ११२ , ११३ व ११४ 
अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६, दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१, या हमी कालावधीचे अकृषिक प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९ ६६ कलम ११३ पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान केलेले 
अधिकाराचा वापर करून खाली नमूद केलेल्या अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारीत करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी. २०१५ / प्र.क्र . ४७/ टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारीत दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत. गुहागर नगरपंचायत दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजी गठित झालेली आहे. गुहागर 
तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील अकृषिक दर दिनांक १३ एप्रिल २०१२ पासून लागू करणेबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजीची शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे. मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे बाजारमूल्य निर्धारीत करणे) नियम १९९ ५ 
नुसार येणारे प्रति चौ. मी . बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने , संपूर्ण गुहागर नागरी क्षेत्रातील सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत आलेले 
आहेत . 


अनुसूची-१ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १३ एप्रिल २०१२ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचेनाव 


सध्या नियम १५ नुसार मुंबई 
अस्तित्वात मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
असलेले बाजारमूल्य 

निर्धारीत 
अकृषिक करणे) नियम १ ९९ ५ 
प्रमाणदर नुसार महसूल 

अधिकाऱ्यानेनिर्धारीत 
केलेले अकृषित 
जमिनीचेनिश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( ३ ) 

( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४४०.०५ / १०० ) 


दिनांक १३ एप्रिल 
२०१२ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १) 


( २ ) 


रत्नागिरी 


गुहागर संपूर्ण 


०.२१.२ 


८०० 


०.४० 


०.४० 


नागरी क्षेत्र . 


८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

अनुसूची -२ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 


प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.४० 


०.८० 


०.८० 


टीपा : 


( १) अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद दिनांक १३ एप्रिल २०१२ पासून अंमलात आलेले सुधारीत अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 

करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे वसुलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहतील . 
( ३) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमूल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचे रक्कमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर 

हे अस्तित्वात असलेले दराचे दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११३( २) नुसार 

अस्तित्वात असलेले अकृषिक आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
(५ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधिन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 

आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील 
( अ) निवासायोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल . 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल. 
( ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदेविचारात घेण्यात 
येतील . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ११ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो-२ / अकृ . आका / २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १११, ११२, ११३ व ११४ अन्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरुख या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०२१, या हमी कालावधीचे अकृषिक प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ कलम ११३ पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा 
वापर करून खाली नमूद केलेल्या अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारीत करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी -२०१५ / प्र.क्र . ४७ / टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारीत दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत . देवरूख नगरपंचायत दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी गठीत झालेली आहे. 
संगमेश्वर तालुक्यातील देवरूख संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील अकृषिक दर दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ पासून लागू करणेबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ 
रोजीची शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे. मुंबई मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे बाजारमूल्य निर्धारीत करणे ) 
नियम १९९ ५ नुसार येणारे प्रति चौ . मी . बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्ण देवरुख नागरी क्षेत्रातील सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर निश्चित 
करणेत आलेले आहेत . 


१ 


अनुसूची -१ 
महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०१६ पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नांव 


बाजारमुल्य निर्धारीत 


सध्या 

नियम १५ नुसार मुंबई 
अस्तित्वात मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
असलेले 
अकृषिक करणे ) नियम १ ९९ ५ 
प्रमाणदर नुसार महसूल 

अधिकाऱ्याने निर्धारीत 
केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे बाजारमूल्य 

प्रति चौ . मी . 
( ३ ) 

( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 
( कॉलम ४ X ०.०५ / १०० ) 


दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१२ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( १) 


( २ ) 


( ५ ) 


रत्नागिरी 


०.२१.२ 


९ ८० 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


देवरुख संपूर्ण 
नागरी क्षेत्र . 


८३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

अनुसूची -२ 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.४ ९ 


०.९ ८ 


०.९ ८ 


( ५ ) महाराष्ट्र 


टीपा 
( १) अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आलेले सुधारीत अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 

करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे वसुलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २ ) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै, २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहतील . 
( ३ ) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमुल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचे रक्कमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर 

हे अस्तित्वात असलेले दराचे दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११३ ( २) नुसार 
अस्तित्वात असलेले अकृषिक आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
जमीन 

महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधिन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 
आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील 
( अ ) निवासयोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल. 
(ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदे विचारात घेण्यात 
येतील . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु .) – ११ अ 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या-बिशोमो -२/ अकृ . आका / २०१८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १११, ११२, ११३ व ११४ अन्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा या नागरी क्षेत्रातील दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०२१ या हमी कालावधीचे अकृषिक प्रमाणदर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ कलम ११३ पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान केलेले अधिकाराचा 
वापर करून खाली नमूद केलेल्या अनुसूची ( १) ते ( २) मध्ये नमूद केलेनुसार सुधारीत करणेत येत आहे. 

शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी . २०१५ / प्र.क्र . ४७/ टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये नागरी क्षेत्रातील 
अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर निश्चित करणेसंदर्भात देणेत आलेल्या निदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २००१ पासून लागू करणेत आलेले दर रद्द 
करून सुधारीत दराने अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करावयाचे आहेत. लांजा नगरपंचायत दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी गठीत झालेली आहे . 
लांजा तालुक्यातील संपूर्ण नागरी क्षेत्रातील अकृषिक दर दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू करणेबाबत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजीची 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत आलेली अधिसूचना रद्द करणेत येत आहे . मुंबई मुद्रांक (मालमत्तचे खरे बाजारमुल्य निर्धारीत करणे) नियम 
१ ९९ ५ नुसार येणारे प्रति चौ. मी . बाजारमुल्याचे ०.०५ टक्के दराने, संपूर्ण लांजा नागरी क्षेत्रातील सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करणेत 
आलेले आहेत . 


अनुसूची-१ 
महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक ३१ जुलै 
२०१६ पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर . 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव 


बाजारमुल्य निर्धारीत 


सध्या नियम १५ नुसार मुंबई 
अस्तित्वात मुद्रांक ( मालमत्तेचे खरे 
असलेले 
अकृषिक करणे) नियम १ ९९ ५ 
प्रमाणदर नुसार महसूल 

अधिकाऱ्याने निर्धारीत 
केलेले अकृषित 
जमिनीचे निश्चित 
होणारे बाजारमुल्य 

प्रति चौ . मी . 
( ३ ) 

( ४ ) 


सन २०११ मधील प्रति चौ . मी . 
निश्चित करावायाचा अकृषिक 
प्रमाणदर कॉलम ४ मधील 

अकृषिक जमिनीचे 
बाजारमुल्यावर येणारी 
०.०५ टक्के इतकी रक्कम 


दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१४ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०१६ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 

अंमलात येणारा 
अकृषिक प्रमाणदर 


( कॉलम ४ ४ ०.०५ / १०० ) 


(१ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


रत्नागिरी 


००.२१.२ 


१३८० 


०.६ ९ 


०.६ ९ 


लांजा संपूर्ण 
नागरी क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० ८५ 

अनुसूची -२ 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १६६ चे कलम ११३ नुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ 

पर्यंतचे हमी कालावधीसाठी निश्चित करणेत आलेले अकृषिक प्रमाणदर. 


तालुका 


नागरी क्षेत्राचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 

पूर्वी अस्तित्वात 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 


म.ज.ज.अ. १ ९ ६६ चे 
कलम ११३ ( २ ) नुसार 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 

अकृषिक आकारणी 
प्रमाणदराचे येणारी दुप्पट 
( कॉलम ३ चे दुप्पट ) 

( ४ ) 


दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१६ ते दिनांक ३१ 
जुलै २०२१ पर्यंतचे 
हमी कालावधीसाठी 
निश्चित करणेत 
आलेला अकृषिक 

प्रमाणदर 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी 


संपूर्ण नागरी क्षेत्र 


०.६ ९ 


१.३८ 


१.३८ 


टीपा 
( १) अनुसूची १ ते २ मध्ये नमूद दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात आलेले सुधारीत अकृषिक प्रमाणदरानुसार अकृषिक आकारणी 

करून रक्कम खातेदारांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे वसुलीबाबत दिलेले निदेशानुसार करणेत येईल . 
( २ ) उक्त अकृषिक प्रमाणदर हे दिनांक ३१ जुलै, २०२१ पर्यंतचे हमी कालावधी पर्यंत अंमलात राहातील . 
( ३ ) अकृषिक आकारणी प्रमाणदर निश्चित करताना बाजारमुल्य दर तक्त्यावरून तसेच जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारे 

बाजारमुल्याचे रक्कमेचे आधारे निश्चित करणेत आलेले आहे. 
( ४ ) अनुसूची क्र . २ मधील दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या हमी कालावधीचे दर निश्चित करताना प्रत्यक्ष येणारे दर 
हे अस्तित्वात असलेले दराचे दुप्पटीपेक्षा अधिक येत असलेने महाराष्ट्र 

जमीन महसूल 

अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११३ ( २ ) नुसार 
अस्तित्वात असलेले अकृषिक आकारणी प्रमाणदराचे दुप्पट रक्कम आकारून निश्चित करणेत आलेले आहेत . 
( ५ ) महाराष्ट्र 

जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११४ चे उपबंधास अधीन राहून नागरी क्षेत्रातील जमिनीबाबत अकृषिक 
आकारणी प्रमाणदराची आकारणी पुढीलप्रमाणे राहील 
( अ ) निवासयोग्य इमारतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक 

आकारणीच्या प्रमाणदराइतका राहील . 
( ब ) औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दिडपट इतका असेल. 
( क ) वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरणेत आलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर हा अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या 

दुप्पट इतका असेल. 
(ड ) इतर कोणत्याही अकृषिक कामासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीवरील अकृषिक आकारणीचा दर अपर जिल्हाधिकारी 

ठरवतील तो अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दिडपटीपेक्षा अधिक नसेल, मात्र असा 
दर ठरविताना जमीन जेथे असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरुपाचे फायदे, गैरफायदे विचारात घेण्यात 
येतील . 


बाबासाहेब जा . बेलदार , 
अपर जिल्हाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


. 


८६ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून 
वाचले. ( १) नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / 

यूएलसी / ६(i) SR- VI-१४०/ १११० , दिनांक १५ जुलै १९ ८८ व शुद्धिपत्र दिनांक २९ जानेवारी १ ९९ ० , 

१४ जुलै १९९ २, २९ जुलै १९९ ५ व ३० जानेवारी १ ९९ ७ . 
( २ ) कलम १०( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक २४ मार्च २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ मे २००५ 

व कलम १० ( ५ ) खालील नोटीस दिनांक १० जानेवारी २००७. 
( ३) कलम २० खालील सूटीचे आदेश क्र . सी / यूएलसी/ डे- III / से-२० / NGL/SR- VII/ ९९ ४ , दिनाक १३ ऑक्टोबर 

१ ९ ८८ . 
( ४ ) शासन , नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचेकडील पत्र क्र . नाजक २०१४ / प्र.क्र . ९ ५ / नाजकधा-३, दिनांक ११ 
जून २०१८ . 

आदेश 


~ 


“ 


मालाड 


क्रमांक सी / यूएलसी / डे- XV / ६(i)/SR-VI-१४०/२०१८.– प्रस्तुत प्रकरणी मे. पॉलीडोर ऑफ इंडिया लि . ( म्युझिक इंडिया लि .) 
यांनी यांच्या मालकीच्या, मौजे- वाढवण, ता . बोरीवली येथील सर्व्हे क्र . ३ पार्ट , न.भू.क्र . ५७- ओ, क्षेत्र २४२९.२ चौ . मी . तसेच त्यांच्या 
मालकीच्या इतर जमिनीकरिता, नाजकधा अधिनियम , १९ ७६ चे कलम ६(१ ) खालील विवरणपत्र दिनांक ६ ऑगस्ट १९ ७६ रोजी या कार्यालयात 
दाखल केले होते . सदर विवरणपत्राची छाननी करून , कलम ८( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / यूएलसी/ ६(i)/SR- VI-१४०/ १११० , दिनांक 
१५ जुलै १९ ८८ व शुद्धिपत्र दिनांक २९ जानेवारी १ ९९ ०, १४ जुलै १ ९९ २, २९ जुलै १९९ ५ व ३० जानेवारी १९९ ७ रोजी पारित करून , 
मौजे-वाढवण , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५७- अ श्रेत्र २४२९.२ चौ. मी . इतके क्षेत्र अतिरीक्त घोषित करण्यात आले होते. सदर अतिरीक्त 
घोषित क्षेत्राकरिता, नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम १०( ३ ) व १०( ५ ) ची कार्यवाही करून , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २००७ रोजी जागेचा एकतर्फी ताबा घेण्यात आला आहे. 

प्रकरणी या कार्यालयाने शासनास दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी सविस्तर अहवाल सादर केला होता . सदर अहवालाच्या अनुषंगाने 
शासनाने दिनांक ११ जून २०१८ रोजी या कार्यालयास खालील प्रमाणे आदेश दिलेले आहेत . 

शासनाने दिनांक २६ जून १९९ ० च्या आदेशानुसार कलम २० च्या आदेशातील अट क्र . ७ शिथील करण्याचा निर्णय घेऊन महसूल 
व वन विभागाच्या दिनांक ११ मे १९ ८४ च्या धोरणानुसार शैक्षणिक जमीन वितरीत करताना जी भोगवटा किंमत शासनाकडे भरण्यात येते 
त्यानुसार सदर भोगवटा किंमत आकारून आरक्षणाखालील क्षेत्राला सूट देण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला होता . सदर प्रकरणी मे. 
कॉस्मोपॉलीटन एज्युकेशन ट्रस्ट यांची मौजे- वाढवण, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५७- अ, एकूण क्षेत्र २४२९ .०० चौ.मी. ची उक्त महसूल 
प्रचलित धोरणानुसार भोगवट्याची किंमत जमा केली नसल्यास सदर संस्थेकडून उक्त भोगवट्याची किंमत व्याजासह ( संस्थेने खरेदी केलेल्या 
दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक २९ मार्च १९९ ६ पासून ) वसूल करण्यात यावी . 

तरी, या कार्यालयाचे पत्र दिनांक २६ जून २०१८ अन्वये मौजे- वाढवण, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५७- अ मधील एकूण क्षेत्र 
२४२९ .०० चौ.मी. या मिळकतीची महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्र . LRF- 1083 /1496/CR 3700/ G- 6, दिनांक ११ मे 
१९ ८४ नुसार भोगवट्याची किंमत परिगणीत करून या कार्यालयास कळविणेस सहायक संचालक, नगररचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, फोर्ट , 
मुंबई यांना कळविणेत आले होते. त्यानुसार त्यांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रक्कम रुपये १,९६,३८३.०० ( अक्षरी रुपये एक लाख 
शहान्नव हजार तिनशे त्र्याऐंशी मात्र) इतकी भोगवट्याची किंमत निश्चित केलेली आहे. व सदर रक्कम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये 
चलन क्र . ३२१९ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी भरणा केले आहे . व मूळ चलन या कार्यालयात सादर केले आहे . 

तरी, शासनाकडील पत्र दिनांक ११ जून २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, मे. मालाड कॉस्मोपोलिटीन एज्युकेशन ट्रस्ट यांची, मौजे 
वाढवण, ता . बोरीवली, येथील न.भू.क्र . ५७- ओ एकूण क्षेत्र २४२९ .०० चौ.मी. साठी शासन निर्णय दिनांक ९ जून २०१६ मधील निर्णयानुसार 
प्रस्तूत क्षेत्राबाबत नाजकधा कलम १०( ३ ) व १०( ५ ) नुसार केलेली कार्यवाही रद्द करून, सदर जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या इतर 

नाजकधा कलम २० अन्वये शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सूट अशी नोंद घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे . 
वरील नमूद कार्यवाहीच्या अनुषंगाने, मौजे-वाढवण, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५७- ओ एकूण क्षेत्र २४२९.०० चौ . मी . या क्षेत्रासाठी 
पारित केलेली नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ चे कलम १०( ३ ) व १०( ५ ) खालील कार्यवाही रद्द करून , 
सदर जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या इतर हक्कात “ नाजकधा कलम २० अन्वये शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सूट ” अशी नोंद घेण्यात यावी. 


" 


“ 


" 


हक्कात 


मुंबई, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


राजेंद्र बोरकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म), बृहन्मुंबईकरिता. 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , अ -विभाग , मुंबई यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) या कार्यालयाचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ (१ ) अन्वये अवसायनाचा 

अंतिम आदेश, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२. 
( २) दैनिक पुढारीमधील नोटीस दिनांक १ मार्च २०१७. 
( ३ ) अवसायक यांचा दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजीचा अंतिम अहवाल. 


•• 


क्रमांक मुंबई / उपनि / अ-विभाग/ बी-१/ अकबर अलीज क्रे / क .२१/ २०१८ / १३१६.- ज्याअर्थी, अकबर अलीज स्टाफ को - ऑप . क्रेडीट सो . 
लि ., ४५/४७, व्ही . एन . रोड, मुंबई ४०० ०२३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणीकृत असून 
या कार्यालयाचे अधिपत्याखाली कामकाज करीत आहे 

ज्याअर्थी, अकबर अलीज कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देऊन सर्व जुने कायम कर्मचारी सेवामुक्त केले आहे . 
त्यामुळे संस्था चालविणे यापुढे शक्य होणार नाही असे दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या पत्राने संस्थेने चेअरमन व सेक्रेटरी यांनी कळविले होते . 
तसेच संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी सर्व 
सभासदांची अंतीम सर्वसाधारण सभा घेऊन संस्था बंद करून घेण्याचा ठराव केलेला आहे. तसेच लेखापरीक्षण कालावधी अखेरपर्यंत संस्थेने सर्व 
सभासदांची कर्जे 

वसूल केलेली आहेत व सर्व सभासदांच्या देणे रकमा दिलेल्या आहेत . त्यामुळे अहवाल वर्षाअखेरपर्यंत कोणत्याही सभासदांचे 
येणे देणे व्यवहार नाही. संस्थेने कोणतेही बाहेरून कर्ज घेतलेले नाही व सर्व सभासदांनी राजीखुशीने राजीनामा देऊन संस्था समाप्तीकरण करण्याचा 
ठराव संमत केलेला आहे ; 
यास्तव या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये सदर संस्था अवसायनात घेण्यात आली असून यु . 

डी . 
पिंगळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ या अवसायकांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि ; 

ज्याअर्थी, अवसायक यांनी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या पत्राने अहवाल सादर केला असून सदर अहवालात असे नमूद केले आहे की , 
वाचावे क्र . ३ अन्वये संस्थेचे सर्व सभासद, धनको, ऋणको यांना जाहिर नोटीस देऊन संस्था रद्द करण्याबाबत काहीही हरकती अथवा सूचना 
असल्यास या कार्यालयास उपस्थित राहावे असे कळविले होते. सदर दिवशी व वेळी सभेस, धनको, ऋणको व संस्थेचे सभासद यांनी उपस्थित 
राहून आपले म्हणणे अथवा आक्षेप सादर केलेले नाहीत . त्यामुळे सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यास कोणाचीही हरकत / आक्षेप दिसून येत नाही. 
तसेच अवसायकांनी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या अहवालाचे अवलोकन केले असता संस्थेच्या सर्व सभासदांची येणी- देणी पूर्ण झाल्याचे 
दिसून येते व उर्वरित शिल्लक असलेली रक्कम मा . जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर मुंबई यांचे सरप्लस खाती वर्ग करण्यात 
आलेले आहे. त्यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द करणे योग्य होईल असे माझे मत झाले आहे. त्यानुसार मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

आदेश 


श्री . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, अ-विभाग, अकबर अलीज स्टाफ को - ऑप. क्रेडीट सो . लि ., ४५/४७, व्ही . एन . रोड, मुंबई ४०० ०२३, नोंदणी क्रमांक 
बीओएम / आरएसआर / ५४ ९, दिनांक ७ जुलै १९ ७१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, अ-विभाग, मुंबई. 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून 
वाचले. 

( १ ) नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम ८ ( ४ ) खालील आदेश क्र . सी / 

यूएलसी / डे- V/ ६(i)/SR-IV - ६६६, दिनांक ३० जून २००६. 
( २) कलम १०( ३ ) खालील अधिसूचना दिनांक १८ सप्टेंबर २००६ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ९ नोव्हेंबर 

२००६ व कलम १० ( ५ ) खालील नोटीस दिनांक २१ नोव्हेंबर २००६. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडील याचिका क्र . ७३७ / २०० ९ मधील आदेश दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११. 
( ४ ) मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेकडील विशेष अनुमती याचिक (SLP ) क्र . १७३०८/२०१४ मधील 

आदेश दिनांक २७ मार्च २०१५ . 
( ५ ) या कार्यालयाचा शासनास सादर केलेला अहवाल दिनांक ८ मे २०१७ . 
( ६ ) शासन , नगरविकास विभाग , मंत्रालय यांचेकडील पत्र क्र . नाजक २०१४ / प्र.क्र . ९ / नाजकधा-१, दिनांक २१ 

मे २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक सी / यूएलसी / डे- V / ६(i)/SR-IV-६६६/२०१८.- प्रस्तुत प्रकरणी मे . नॅशनल वायर हेल्ड वर्क्स प्रा . लि . यांच्या मालकीच्या, 
मौजे- मोहिली, ता . कुर्ला येथील न.भू.क्र . ६५ ९, ६६२/४, ६४३, ६४४ मधील ३१६१.३० चौ.मी. अतिरीक्त क्षेत्राबाबत नागरी जमीन ( कमाल 
धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम १०( ३ ) व १० ( ५ ) ची कार्यवाही करुन दिनांक ३० नोव्हेंबर २००६ रोजी जागेचा ताबा 
घेण्यात आला आहे. त्याविरुद्ध जमीनधारकाने मा . उच्च न्यायालयात याचिका क्र . ७३७/ २०० ९ दाखल केली असता, प्रकरणात सुनावणी 
होऊन मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ चे आदेशात , जमीनधारकास जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी नाजकधा कायद्यातील 
तरतुदीनुसार ३० दिवसांचा कालावधी न दिल्याने, कलम १०(५ ) खाली केलेली भूसंपादनाची कार्यवाही नाजकधा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत 
असून उक्त जागेचा घेण्यात आलेला ताबा विधीग्राह्य नसल्याबाबत नमूद करुन प्रस्तुत जमीनीचा ताबा दिनांक २९ नोव्हेंबर २००७ वा तत्पुर्वी 
कायदेशीररित्या घेतलेला नसल्याने, तसेच मा . उच्च न्यायालयातील, व्होल्टास लिमिटेड विरुद्ध अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, ठाणे 
नागरी समुह या प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयाशी साधर्म्य असल्याने भूसंपादनाची कार्यवाही व्यापगत झाली असल्याचे नमूद करुन अर्जदाराची 
विनंती मा . उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. तद्नंतर प्रकरणी शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवी दिल्ली येथेविशेष अनुमती याचिका 
क्र . १७३०८/२०१४ दाखल केली होती. मा . सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका दिनांक २७ मार्च २०१५ रोजी निकाली काढली 

असून 

त्यामध्ये 
मा . उच्च न्यायालयाचा कलम १०( ३ ) व १० (५ ) खालील कार्यवाही रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 

उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार , या कार्यालयाचे पत्र दिनांक ८ मे २०१७ अन्वये शासन , नगरविकास विभाग यांना सविस्तर अहवाल सादर 
करण्यात आला होता. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडील पत्र क्र . नाजक २०१२ / प्र.क्र . ९/ नाजकधा-१, दिनांक २१ मे २०१८ अन्वये 
या कार्यालयास खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत : 

मे . नॅशनल वायर हेल्ड वर्क्स प्रा . लि . यांच्या मौजे- मोहिली, ता . कुर्ला येथील न.भू.क्र . ६५ ९, ६६२/४, ६४३ व ६४४ या 
मिळकतीमधील एकूण ८ ९१३.८० चौ.मी. क्षेत्राला उद्योग संचालनालयाकडून दिनांक ६ ऑक्टोबर १९९ ४ च्या आदेशानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
सूट देण्यात आली आहे. तसेच सदर सूट देण्यात आलेल्या क्षेत्रावर नाजकधा कलम १०( ३) व १०( ५ ) नुसार करण्यात आलेली कार्यवाही 
रद्द करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन पत्रानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यात आला होता. तसेच प्रस्तूत प्रकरणी मा . उच्च न्यायालयासमोरील 
दाखल रिट याचिका क्र . ७३७/ २००९ मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक १७ नोव्हेंबर २०११ च्या आदेशानुसार, विचाराधीन क्षेत्रावर नाजकधा 
कलम १० ( ३) व १०( ५ ) नुसार करण्यात आलेली कार्यवाही रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. सदर आदेशाच्या विरुद्ध मा . सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिका क्र . १७३०८/२०१४ फेटाळण्यात आली आहे. 

प्रस्तूत प्रकरणी वरील सर्व बाबींचा विचार करता, शासन, नगरविकास विभाग यांनी पुढीलप्रमाणे या कार्यालयास कळविलेले आहे : 

( अ) मौजे-मोहिली, ता . कुर्ला येथील नगर भूमापन क्र . ६५ ९, ६६२/४, ६४३ व ६४४ या मिळकतीमधील ८९ १३.८० चौ.मी. 
क्षेत्रावर नाजकधा कलम १०( ३) व १०( ५) नुसार कार्यवाही करुन जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली महाराष्ट्र शासनाची नोंद 
कमी करण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० ८ ९ 
( ब ) प्रस्तूत क्षेत्रावर औद्योगिक प्रयोजनार्थ 

सूट देण्यात आलेली असल्याने सदर सूटीच्या आदेशातील संपूर्ण क्षेत्रासाठी नाजकधा कलम 
२० च्या आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहतील . 

या कार्यालयाने दिनांक ८ मे २०१७ रोजी शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासन , नगरविकास विभाग यांचेकडील 
पत्र दिनांक २१ मे २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मौजे- मोहिली, ता . कुर्ला येथील न.भू.क्र . ६५ ९, ६६२/४, ६४३, ६४४ क्षेत्र ३१६१.३० 
चौ.मी. या मिळकतीस कलम १०(३ ) व १०( ५ ) अन्वये दाखल केलेली धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासनाची " नोंद रद्द करावी. 

तसेच संचालक , उद्योग विभाग यांचेकडील आदेश क्र . ULC/ N- ७३/ MC / DC / HSAD / C -१००२२, दिनांक ६ ऑक्टोबर १ ९९ ४ 
रोजी कलम -२० खाली मौजे- मोहिली, ता . कुर्ला येथील न.भू.क्र . ६५ ९, ६६२/४ , ६४३, ६४४ क्षेत्र ८ ९१३.८० चौ.मी. करीता औद्योगिक 
प्रयोजनासाठी सूट दिली असल्याने , सदर मिळकत पत्रिकेवर संपूर्ण क्षेत्रासाठी “ नाजकधा कलम -२० अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट व 
पूर्वपरवानगी शिवाय हस्तांतरणास प्रतिबंध ” अशी नोंद इतर हक्कात घेण्यात यावी. 

प्रस्तुत प्रकरणी नाजकधा अधिनियम , १९ ७६ अंतर्गत कलम २० अन्वये औद्योगिक प्रयोजनासाठी सूट देण्यात आलेल्या आदेशातील 
अटी व शर्ती कायम राहतील. 


मुंबई, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


राजेंद्र बोरकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई करीता. 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे यांजकडून 


संदर्भ .. 


( १) OW/ DCP TRAFFIC THANE/CP- THANE/ MUMBRA BYPASS REPAIR/ 2003/ 2018, 


Dated 18th April 2018 AND Dated 5th May 2018 . 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 


- 


क्रमांक DCP TRAFFIC THANE/ CP-THANE/ NOTIFICATION/ 66/2018.- ज्याअर्थी, मुंब्रा- कौसा बाह्यवळण रस्त्याचे 
प्ररामा-४ कि.मी. १३ ९/ २०० ते १३९ / ८१० या लांबीतील रेल्वे उड्डाणपुलाचे मजबुतीकरण करणे व बेअरिंग बदलण्याचे कामानिमित्त या मार्गावरून 
होणारी संपुर्ण वाहतूक बंद करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग , पनवेलकडून कळविण्यात आले होते . 

( २) ज्याअर्थी, मुंब्रा- कौसा बाह्यवळण रस्त्यावरील पुलाचे दुरूस्तीचे काम पूर्ण होईपावेतो सदर मार्गावरून होणारी वाहतूक पर्यायी मार्गाने 
वळविणेत आल्याबाबत वरील संदर्भान्वये वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी करण्यात आली होती . ( प्रत सलग्न). 

( ३ ) ज्याअर्थी, मुंब्रा- कौसा बाह्यवळण रस्त्यावरील पुलाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग , पनवेल यांचेकडून पुर्ण करण्यात येऊन 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ रोजी या मार्गावरील वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. 
( ४ ) त्याअर्थी, मी , विवेक फणसळकर , पोलीस 

आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र.एम.व्ही.ए -११६ /सीआर ३७/टीआर , 
दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात मालवाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक सुनिश्चित होण्याकरिता आम जनतेच्या 
सोयीसाठी पुढीलप्रमाणे वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी करतो की : 

( ५ ) मोटार परिवहन कायद्याचे कलम २(१६) अन्वये परिभाषीत सर्व प्रकारच्या अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ( Heavy 
Goods Vehicles ) वाहनांना ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे सर्व शहरांचे मार्गावरून दररोज दुपारी १२-०० ते दुपारी ४-०० तसेच रात्रौ 
२३-०० ते ५-०० वा. दरम्यान वाहतूकीस मुभा देण्यात येत आहे. तसेच जे.एन.पी.टी. नवी मुंबईकडे जाणारी व येणारी वाहतूक ठाणे शहरातील 
मुंब्रा बायपास मार्गेच जातील व कल्याण शहरातून जे.एन.पी.टी. केड जाणारी व येणारी वाहने फक्त रात्री २३-०० ते पहाटे ५-०० या वेळेतच 
कल्याण फाटा मार्गे मार्गस्त होतील. इतर वेळी सर्व जड अवजड वाहनांना ठाणे आयुक्तालयाअंतर्गत मार्गावर प्रवेशास बंदी राहील. 

( ६ ) तरी वरील संदर्भान्वये जारी करण्यात आलेली वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना रद्द करण्यात येत असल्याची तसेच जड अवजड 
मालवाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ( Heavy Goods Vehicles ) वाहनांचे मार्गक्रमणास मुभा देण्यात आलेल्या वेळेबाबतची अधिसूचनेची 
राजपत्रात प्रसिद्धी देण्यात यावी. 


ठाणे, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - १२ 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस 

आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ४२४८ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


१ 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्रीमती ज्यो . ना . यादव , 

११८ दिनांक २५ ऑगस्ट दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ प्र . ना . रोकडे, 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०१८ ते ३१ ऑगस्ट 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व अर्जित २०१८ पर्यंतची ७ ते दिनांक २८ ऑगस्ट 

( क . स्तर ) 
न्यायदंडाधिकारी रजा. दिवस अर्जित रजा 

२०१८ चे कार्यालयीन 

चिपळूण . 
वर्ग -१ , खेड . 

कार्योत्तर मंजूर 

वेळेपर्यंत . 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ 

श्रीमती जे . जे . माने , 
चे कार्या. वेळेनंतरपासून दिवाणी न्यायाधीश 
ते दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ क . स्तर व 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 

चिपळूण. 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ , श्री . व्ही . ए. जाधव , 
ते दिनांक १२ सप्टेंबर दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ 

२ रे सह दिवाणी 
२०१८ पर्यंत ९ दिवसांची व १३ सप्टेंबर २०१८ ची न्यायाधीश, क . स्तर व 
सुट्टी. 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ चे चिपळूण . 
कार्या. वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ 
रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वी 
पर्यंत . 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ श्रीम . व्ही . डी . साळवे, 
रोजीचे कार्या. 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक क . स्तर . व 
१४ सप्टेंबर २०१८ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 

कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . खेड . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


अर्जित रजा . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२७० / २०१८.- श्री . आर . जी . अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ ते १ सप्टेंबर 
२०१८ अशी चार दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ व ३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ ते 
४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . आर. जी . अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर. जी . अस्मर , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर. जी . अस्मर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . एम . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५२६९ / २०१८.- श्रीमती एस . एस . पिंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग , यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते 
३० ऑगस्ट २०१८ या कालावधीच्या ४ दिवसांच्या मंजूर झालेल्या अर्जित रजेपैकी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ ची एक दिवसाची अर्जित रजा रद्द 
करणेत येत आहे. 

मु . गो . सेवलीकर , 
अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३१९ / २०१८.- श्री. आर . आर. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड, यांची दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ ते १२ सप्टेंबर 
२०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागिल दिनांक ९ सप्टेंबर २०१८ व पुढील दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक 
८ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या लोकअदालतीचे कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . आर . आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, महाड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. आर . आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 
भाग एक ( को.वि.पु .) – १२ अ 


मु . गो. सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम १०२ (१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , शीवनंदन घोरपी मच्छिमार सहकारी संस्था, मर्या., जानवली, ता. कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केकेआय / आरएसआर / असआर / ३०८ / ९ ८ , दिनांक २७ मार्च १ ९९ ८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि 
त्याच अधिकारातील कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेचे संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम १०२ (१ )( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, बोरचादेवी दुग्ध व्याव. सह . संस्था, म., निमअरुळे, ता. वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी 
क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्लूडी / अजीआर / ओ / ३८ ९ / डी / ०२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २००२ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 

अधिकारातील कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू 
तसेच संस्थेचे संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


९ ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


~ 


. 


क्रमांक जिविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुक्कुट पालन सह. संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी 
क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एजीआर / ओ / ३० ९ / २०११, दिनांक २४ मे २०११ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिविअ/सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ (१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , रिया दुग्ध व्याव. सह. संस्था म.,लिंगेश्वर, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
केकेआय / एजीआर / ओ / ४०४ / डी / सन २०१०, दिनांक ३० जुलै २०१० या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३(१ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


९ ४ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३२० / २०१८.- श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण , यांची दिनांक १८ सप्टेंबर , २०१८ ते २१ 
सप्टेंबर, २०१८ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१८ व १७ सप्टेंबर, २०१८ तसेच पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर, 
२०१८ व २३ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक १५ सप्टेंबर , २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . एम. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३२१ / २०१८.- श्री . पी . एम . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण , यांची दिनांक १० सप्टेंबर , २०१८ ते १२ सप्टेंबर , 
२०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१८ व पुढील दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक 
८ सप्टेंबर , २०१८ रोजीच्या लोकअदालतीचे कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . पी . एम. पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. पी. एम . पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. पी . एम. पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ . 


मु . 

गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


९ ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


~ 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६६२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 
सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , नवयुग मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., तारकली मालवण, ता. मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसएनडी / एमएलएन / आरएसआर/ असआर / २०६ / ९ ६, दिनांक १५ जानेवारी १९९ ६ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 
अधिकारातील कलम १०३(१ ) अन्वये श्री . नविनकुमार ते . मोहारे, सांख्यिकी (म.प्र. ) अधिन मा . सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय , सिंधुदुर्ग 
मालवण यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६६३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ (१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , महापुरूष मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., तारकली, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसएनडी / एमएलएन / आरएसआर / असआर/ ३०६ / ९ ४, दिनांक ११ जुलै १९९ ४ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 
अधिकारातील कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . नविनकुमार ते . मोहारे, सांख्यिकी ( म.प्र. ) अधिन मा . सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , सिंधुदुर्ग 
मालवण यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. 


किंवा दावा 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश/ २०१८ / ६६४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ (१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, वाघेश्वर मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., तोंडवली मालवण, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी 
क्रमांक आरटीजी / आरएसआर/ ३९ ३ / १९ ६८ , दिनांक ३० मे १ ९ ६८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
१०३(१ ) अन्वये श्री . डी. आर. लोकेगांवकर , विकास अधिकारी , सि.जि.म.सह. बँक लि ., शाखा मालवण यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक । 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिविअ/सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६६४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , जिजास मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मालवण, मेठा, ता . मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसएनडी / एमएलएन / आरएसआर / असआर/ ३१६/ ०८, दिनांक ३० जून २००८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३( १ ) अन्वये श्री . व्ही . एन. डोर्लेकर , विकास अधिकारी-कट्टा, सि.जि.म.सह. बँक लि ., शाखा मालवण यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


९ ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , हरकुळ गोड्या पाण्यातील मच्छीपालन व्याव. सहकारी संस्था मर्या., हरकुळ खुर्द, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / आरएसआर / असआर / ३१९ / २०१२, दिनांक १९ जुलै २०१२ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत 
यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी -२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग 
यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ (१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , माऊलीप्रसाद दुग्ध व्याव. सहकारी संस्था, म. कोलझर , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी/ डीडीएम / अजीआर / ओ / ४३६ / २०१५, दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३(१) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १३ 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , ब्राम्हणदेव मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मोर्व, ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
डीजीडी / आरएसआर / एसआर / ३१७ / सन ०८ , दिनांक ११ सप्टेंबर २००८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ , अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेचे संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिविअ/सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , भवानी दुग्ध व्याव. सहकारी संस्था म . कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी / केकेआय / अजीआर / ओ / ३२९ / डी / सन ९ ५ , दिनांक २६ सप्टेंबर १९९ ५ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 
अधिकारातील कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू 
तसेच संस्थेचे संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


- 


. 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६६२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ (१ )( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, विजय मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., देवबाग , मालवण, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसएनडी / एमएलएन / आरएसआर/ असआर / ७५१ / ८ ९, दिनांक २० नोव्हेंबर १९ ८ ९ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 
अधिकारातील कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . नविनकुमार ते. मोहारे , सांख्यिकी (म.प्र.) अधिन मा . सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , सिंधुदुर्ग , 
मालवण यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , 

वस्तू किंवा 

दावा 
तसेच संस्थेचे संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / ६३७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) चे कलम १०२ ( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्रीकृष्ण मच्छिमार साहित्य व यंत्रनौका सहकारी संस्था मर्या., मालवण, ता . मालवण , 

जि . सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्रमांक एसएनडी/ एमएलएन / आरएसआर/ असआर/ ३११/ २००१, दिनांक ९ जानेवारी २००१ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि 
त्याच अधिकारातील कलम १०३(१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, 

वस्तू 
तसेच संस्थेचे संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे . 


किंवा दावा 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) १३ अ 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०१८ / ५२५. या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री भगवतीदेवी दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या. सांगुळवाडी , ता. वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. /व्हि.डब्ल्यु.डी./ अ.जी.आर./ ओ./ ४७९/ सन २०१८ , दिनांक ७ जुलै 
२०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था " असे आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक ७ जुलै २०१८ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचावे.- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२. 

( २ ) या कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र . जिदुविअ /शाखा- क / प्रा.म.या. / ३५ , दिनांक १८ जानेवारी २०१८ चे. 
( ३ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / ७७- / नोटीस/ १९ ४ / सन २०१८ , दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२/ ३८४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग आदेश देत आहे 
की , कडापे मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या. मु . आवरे, ता . उरण, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / युआरएन / अजीआर ( ओ)/ ४७३( डी ) / 
सन २०१५, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच अधिनियमातील कलम 
१०३( १) अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री. बी . बी . वेल्हाळ , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नेमणूक 
करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर 
तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे. 
दस्तऐवज, पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोटकलम २ मधील तरतूदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का 
करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत 
आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग. 


१०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . पनवेल यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ १६१८ / (टीसी)/ ३८५२ / 
२०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जिल्हा रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
फरहान अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सीटी सर्व्हे नं . 
२२१ / ए, २२१ / ए-१, २२१ / ए-२ , फा . प्लॉट नं . ५१८/४, पनवेल 
ता. पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ 
३८५२/ २०१८-१९/ सन २०१८ , दिनांक ३० जून २०१८ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ १६०५ /(टीसी)/ ३८५० / 
२०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जिल्हा रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुरमेश 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गावठाण हाऊस / ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी नं . 
१४ ९, आसुडगांव, ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी/ (टीसी) / ३८५० / २०१८-१९ / सन २०१८, दिनांक २९ जून २०१८ 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वयेतीचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


“ 


“ 


पनवेल, 
दिनांक २९ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


पनवेल , 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . 

पनवेल . 


दिनांक ३० जून २०१८ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /१६०७ / (टीसी)/ ३८५१ / 
२०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल, जिल्हा रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सिद्धी 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गट नं . २१/ ए, हिस्सा नं . ६, 
पाली देवद सुकापुर , ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी /(टीसी) / ३८५१ / २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक २९ जून २०१८ 
ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये तीचे 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यांत आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टीसी) / २०१७-२०१८ / ३६५६ / 
सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा रायगड , 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पितृछाया सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या. नेरळ , ता . कर्जत, जि . रायगड, सर्वे नं . ४४२ प्लॉट नं . १७, 
मौजे नेरळ , ता . कर्जत, जि . रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 

अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६० व 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


पनवेल , 
दिनांक २९ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल, ता . पनवेल . 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / विलिनीकरण / क .१७/ आदेश / संकल्पग्राबिशेतीसपतसंस्था / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १७ व नियम १६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, बी . एस. माळी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी आदेश देते की , श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण, ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी तीचा नोंदणीकृत पत्ता प्रधान 
कार्यालय 

एच -१ , पटेल प्लाझा, गुहागर बायपास रोड, परांजपे हायस्कूलजवळ , चिपळूण , जि . रत्नागिरी (विलीन करून घेणारी पतसंस्था ) 
या संस्थेमध्ये संकल्प ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. करजुवे, मु . पो. करजुवे, ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी (विलीन होणारी 
पतसंस्था ) या अवसायनातील संस्थेला विलीन करून घेऊन या दोन्ही संस्थांचे एकीकरण करण्यास मान्यता देत आहे. 

तसेच दोन्ही संस्थांच्या विलीनीकरणानंतर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे विद्यमान संचालक मंडळ कामकाज पाहील. 

हा आदेश आज दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 


बी . एस . माळी , 
जिल्हा उपनिबंधक, 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक जिउनिर/ प्रशासन/ विलिनीकरण / क.१७/ आदेश / राधाकृष्णबिशेतीसपसं / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, 
२०१३ चे कलम १७ व नियम १६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, बी . एस . माळी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी 
आदेश देते की , श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण , ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी तीचा नोंदणीकृत पत्ता प्रधान कार्यालय 
एच-१, पटेल प्लाझा, गुहागर बायपास रोड , परांजपे हायस्कूलजवळ, चिपळूण , जि . रत्नागिरी (विलीन करून घेणारी पतसंस्था ) या संस्थेमध्ये 
राधाकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. करजुवे, म. करजुवे, मु. पो . पीर धामापूर, ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी (विलीन होणारी 
पतसंस्था) या अवसायनातील संस्थेला विलीन करून घेऊन या दोन्ही संस्थांचे एकीकरण करण्यास मान्यता देत आहे. 

तसेच दोन्ही संस्थांच्या विलीनीकरणानंतर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे विद्यमान संचालक मंडळ कामकाज पाहील . 

हा आदेश आज दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 


रत्नागिरी, 


दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

कुडाळ 
आदेश 


- 


क्रमांक स.अ.श्रे -१/ अ / नों . रद्द / श्री.दे.गि.खा.ला.स.सं./ सन २०१८ / ४२४.- मी , दा. शं. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
कुडाळ मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री देव गिरोबा खारभूमी लाभार्थी 
सहकारी संस्था मर्या., आरवली टाक, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . जा.क्र.एसडीजी/व्हीएलए / आरएसआर / पीआर / ६१४ / सन २००३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २००३ या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत आहे . 

सदरचे आदेश आज दिनांक २९ जून २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे. 


कुडाळ , 
दिनांक २ ९ जून २०१८ . 


दा . शं . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कुडाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

१०३ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका कल्याण यांजकडून 

अंतरिम आदेश 


. 


क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -४ / कलम १०२ (१ )( क ) / ११२७ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ 
(१)( क ) अन्वये, मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , योगेश रं. देसाई, उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे लावण्य 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., स्टेट बँकेच्यामागे, मुरबाड रोड, कल्याण (प.), ता . कल्याण जि . ठाणे ही संस्था समापित करून सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . मोहन ढेरंगे, लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, कल्याण यांची नियुक्ती करीत आहे. 

सदर आदेशावर संस्थेच्या नवनिर्वाचित समितीने या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत म्हणजेच दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ 
रोजी दुपारी १२.३० वाजता उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करावे. सदर दिवशी व वेळी उपस्थित न राहिल्यास आपणास काहीही म्हणावयाचे 
नाही असे गृहीत धरून सदरील आदेश कायम करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

सदर आदेश आज दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


कल्याण , 
दिनांक १८ जुलै २०१८ . 


योगेश रं . देसाई, 
उप निबंधक सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका, कल्याण . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका कल्याण यांजकडून 

अंतरिम आदेश 


क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -४ / कलम १०२ ( १)( क ) / ११२८ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ 
( १)( क )( ४ ) अन्वये, मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , योगेश रं. देसाई, उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे 
आनंदभुवन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., संतसेना महाराज चौक , कासारहाट आळी, कल्याण ( प.), ता . कल्याण जि . ठाणे ही संस्था 
समापित करून सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . मोहन ढेरंगे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, कल्याण यांची नियुक्ती करीत आहे. 

सदर आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत म्हणजेच दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी दुपारी १२.३० वाजता उपस्थित राहून 
आपले म्हणणे सादर करावे. सदर दिवशी व वेळी उपस्थित न राहिल्यास आपणास काहीही म्हणावयाचे नाही असे गृहीत धरून सदरील 
आदेश कायम करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी. 

सदर आदेश आज दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


कल्याण, 

योगेश रं. देसाई, 
दिनांक १८ जुलै २०१८ . 

उप निबंधक सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका, कल्याण. 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी )/ ३८४५ / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . ४ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . १५० / 
१(१), १५०/१( २), १५०/१( ३ ) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३८४५ / २०१८-१९ सन 
२०१८ , दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९ (१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


संस्था " 


पनवेल , 


दिनांक १५ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३८४४ / २०१८-१९/ सन २०१८.– सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . ३ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं. १५० / 
१(१), १५०/१( २), १५०/१(३ ) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ३८४४ / २०१८-१९ सन 
२०१८ , दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९ ( १) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


पनवेल , 


चेतन चौधरी, 
दिनांक १५ जून २०१८ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३८४३ / २०१८-१९ / सन २०१८.– सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . १) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . १५० / 
१(१), १५०/१( २), १५०/१( ३ ) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / ३८४३/ २०१८-१९ सन 
२०१८ , दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


पनवेल , 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी )/ ३८४७ / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . ९ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . सर्व्हे नं . १५० / 
१ (१), १५०/१(२) , १५०/१( ३ ) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३८४७/ २०१८-१९ सन 
२०१८, दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९ (१) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


“ 


पनवेल , 


दिनांक १५ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० १०५ 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी)/ ३८४६/ २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . ५ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . १५० / 
१(१), १५०/१( २), १५०/१(३ ) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी /( टीसी)/ ३८४६ / २०१८-१९ सन 
२०१८ , दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९ (१) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


पनवेल , 


दिनांक १५ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी / १४२५ /(टिसी) / ३८४१ / २०१८-१९/ सन २०१८.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . ६ ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 
सर्व्हे नं. १५०/१(१), १५०/१( २), १५०/१(३ ) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३८४१ / २०१८ 
१ ९ सन २०१८ , दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९(१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


पनवेल , 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल. 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल /एचएसजी /१४२७/(टिसी)/ ३८४२/ २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दिप सिटी (बिल्डींग नं . ७) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 
सर्व्हे नं. १५०/१(१), १५०/१(२ ), १५०/१( ३) उसी खुर्द, ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३८४२ / २०१८ 
१ ९ सन २०१८ , दिनांक १५ जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९( १) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


पनवेल , 


दिनांक १५ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु .) – १४ अ 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


क्रमांक १- सआ / ना.बँका/प्रिमीअर बँक पतरुपांतर / क -९ नोंदणी आदेश / २०१८ / ५८ ९ / दिनांक २६/ ३/ २०१८.- ज्याअर्थी, दि प्रिमिअर को 
ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील नियम , १९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी बँक 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक १२८४१ व नोंदणीचा दिनांक २३ मे , १९ ४ ९ असा असून सदर बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १७ व नियम १६ अन्वयेचे आदेश जा.क्र.ना.बँका/ १- सआ /प्रिमीअर बँक / रुपांतर / क -१७ आदेश / २०१८ , दिनांक २६ मार्च, २०१८ अन्वये 
नियम, १९ ६१ चा नियम १० नुसारचा वर्ग ( ३) “ सहकारी बँक ” उप- वर्ग (ब ) “ इतर बँका ” “ नागरी बँका ” या वर्गातून, वर्ग ( ८ ) “ साधन संपत्ती 
संस्था ” चा उप- वर्ग ( अ) “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था नागरी पतसंस्था " या वर्गात रुपांतर करण्यात आले आहे 


" " 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७( ४ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम , १६ ( ७ ) 
मधील तरतुदीनुसार एखादया संस्थेचे रुपांतर करण्यात आले असेल त्या बाबतीत अशा संस्थेची नोंदणी, रुपांतरित नव्या संस्थेची नोंदणी ज्या 
दिनांकास करण्यात येईल त्या दिनांकास रद्द करण्यात येईल. सबब सदर तरतुदींनुसार पतसंस्थेत रुपांतर करण्यात आलेल्या उक्त पतसंस्थेची नोंदणी 
करणे क्रमप्राप्त आहे ; 


त्याअर्थी, दि प्रिमिअर को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई या बँकेचे रुपांतर झालेल्या पतसंस्थेची नोंदणी करणेबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 


आदेश 


. 


मी , डॉ. विजय झाडे, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ अन्वये दि प्रिमिअर को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची नोंदणी क्रमांक पीएनए / 
सीअँडआर / आरएसआर / सीआर/ ०१ / २०१७-१८/ सन २०१८ असून नोंदणी दिनांक २६ मार्च, २०१८ अन्वये नोंदणी करीत आहे. महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १२(१) व नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” आणि 
उप - वर्ग ( अ ) “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

दि प्रिमिअर को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने स्विकारलेले उपविधींची महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६० चे कलम १३ व 
नियम १२ अन्वये नोंदणी करीत आहे . 


. 


तसेच असाही आदेश देतो की , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १७( २) मधील तरतुदीनुसार संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , 
१८८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असेल तरी, सदर बँकेचे रुपांतर करण्यात आल्यामुळे याबाबत सदर बँकेचा 
याबाबतचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ बँकेची मत्ता व दायित्वे रुपांतरित पतसंस्थेमध्ये निहित होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरणपत्र असेल. तसेच 
कलम १७(३ ) मधील तरतुदीनुसार सदर बँकेचे रुपांतरामुळे अशा रीतीने रुपांतर केलेल्या बँकेचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार 
नाही किंवा रुपांतर करण्यात आलेल्या बँकेकडून किंवा बँकेविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरु करण्यात आली असेल अशी 
कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही आणि तद्नुसार अशी न्यायिक कार्यवाही रुपांतरित पतसंस्थेस किंवा असा पतसंस्थेविरुद्ध चालू 
ठेवता येईल किंवा सुरु करता येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मार्च २०१८ रोझी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


पुणे , 
दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


डॉ . विजय झाडे, 
सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१०७ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९४० 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , 

तालुका 

पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/१५ ९ ४ /(टीसी )/ (टिसी) ३८४९ // २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक सहकारी संस्था 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , कमंडर रिनायेन्सेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. स . नं . ९ ६, 
हिस्सा नं. २/४ नेरे गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३८४९ / २०१८-१९ सन २०१८, दिनांक २७ 
जून २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 

उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


" 


पनवेल , 


दिनांक २७ जून २०१८ . 


चेतन चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


.. 


क्रमांक मुंबई/ सानि / एस.वि / बी -४ /१३२ ९ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १७ व नियम १ ९ ६१ चा 
नियम १६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारापरत्वे मी, राजेश लव्हेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग , मुंबई या आदेशान्वये 
श्री राजराजेश्वरी कुटीर को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि . नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी / डब्ल्यु /९०६५/१९८३, दिनांक २४ ऑक्टोबर १९८३ 
पत्ता :-४१, दातार कॉलनी, भांडुप ( पुर्व) मुंबई ४०० ०४२ व शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एचएसजी / 
एसडब्ल्यु/ ३४०६ /१९८८, दिनांक २ मे १९८८ या दोन संस्थांचे एकत्रीकरण करण्याकरिता सादर केलेले मसदयाअन्वये श्री राजराजेश्वरी कुटीर 
को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . व शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . ही गृहनिर्माण संस्था विलीनीकरण करुन दोन संस्थांचे एकत्रीकरणाचा 
प्रस्ताव मंजुर करण्यात येत आहे. त्यामुळे आजच्या दिनांकापासुन सदर दोन संस्थांचे कामकाज सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . 
नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी /एसडब्ल्यु / ९०६५ /१ ९ ८३, दिनांक २४ ऑक्टोबर १९ ८३ पत्ता : - ४१ दातार कॉलनी, भांडुप (पुर्व) , मुंबई 
४०० ०४२ या नावाने चालविण्याचे आदेश निर्गमित करीत आहे. तसेच यापुढे असाही आदेश देत आहे की शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा . 
लि . ही संस्था श्री राजराजेश्वर कुटीर को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेत विलीनीकरण केल्यामुळे शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एचएसजी / एसडब्ल्यु / ३४०६/ १९८८, दिनांक २ मे १९ ८८ या संस्थेची नोंदणी ह्या तारखेपासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत आहे . 

संस्था एकत्रीकरणाची कार्यपद्धती : 

( १) श्री राजराजेश्वर कुटीर को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी / एसडब्ल्यु/ ९ ०६५/ १९ ८३, दिनांक २४ 
ऑक्टोबर १९८३, पत्ता : -४१, दातार कॉलनी , भांडुप ( पूर्व) मुंबई ४०० ०४२ या संस्थेमध्ये शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / एचएसजी /एसडब्ल्यु / ३४०६ /१९८८ , दिनांक २ मे १९ ८८ ही संस्था विलिनीकरण करुन दोन संस्थांचे एकत्रीकरण करण्यात 
येत आहे . 

( २) श्री राजराजेश्वर कुटीर को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक बीओएम/ एचएसजी / एसडब्ल्यु /९ ०६५ /१९ ८३, दिनांक २४ ऑक्टोबर 
१९ ८३, पत्ता : -४१, दातार कॉलनी, भांडुप ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२ या नावाने या आदेशाच्या तारखेपासून कार्यरत असेल. श्री राजराजेश्वर कुटीर 
को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेच्या मूळ नोंदणी प्रमाणपत्राच्या मागे सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक बीओएम / 
एचएसजी / डब्ल्यु / ९ ०६५ / १९ ८३, दिनांक २४ ऑक्टोबर १९ ८३ अशी दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर संस्थेच्या उपविधीतील संस्थेच्या 
नावात नवीन नावाची नोंद करण्यात आलेली आहे. 

( ३) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एचएसजी/ एसडब्ल्यु/ ३४०६ / १९८८ , दिनांक २ मे १९८८ ही संस्था 
श्री राजराजेश्वरी कुटीर को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक बीओएम/ एचएसजी/ डब्ल्यु /९०६५ / १९ ८३ , दिनांक २४ ऑक्टोबर १९ ८३, 
पत्ताः -४१, दातार कॉलनी, भांडुप (पूर्व), मुंबई ४०० ०४२ या संस्थेमध्ये विलिनीकरण केल्यामुळे तिची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर मूळ संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र निबंधक कार्यालयामार्फत रद्द करण्यात येत आहे. 
भाग एक ( को.वि.पु .) - १४ अ 


१०८ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
संस्था एकत्रीकरणाबाबत अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या : 

दोन संस्थांचेएकत्रीकरण बाबत खालील अधिकार , कर्तव्य व जबाबदाऱ्या निश्चीत करण्यात येत आहेत . 
(१) सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि . नोंदणी क्रमांक बीओएम / एचएसजी / डब्ल्यु /९०६५ / १९८३, पत्ताः -४१, दातार कॉलनी , 
भांडुप ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये हिशोबाची पुस्तके , कायदेशीर 
नोंदवह्या आणि उपविधीतील तरतुदीनुसार सर्व दप्तर मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्येकिंवा अन्य प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सुचविल्याप्रमाणे ठेवावयाची 
आहेत . 

( २) सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ३६ प्रमाणे कार्पोरेट बोर्ड 
म्हणून या आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्व दिले जात आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये शुक्लेंदु 
को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एचएसजी / एसडब्ल्यु / ३४०६ /१९ ८८, दिनांक २ मे १९ ८८ अस्तित्वात असलेल्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार अलहिदा देण्यात येत आहेत . त्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या संस्थेचे दप्तर सुधांशु हाईटस को - ऑप. सोसा. लि . या 
संस्थेच्या अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार यांच्याकडे शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . अध्यक्ष , सचिव व खजिनदार हे रितसर सुपूर्द करण्याची 
जबाबदारी असेल. सदर दप्तर हस्तांतरण करण्यास दिरंगाई केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० चे कलम ८० अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम ५ ९ अन्वये व संस्थेचे आदर्श उपविधी क्रमांक १० ( अ) अन्वये सुधांशु हाईटस को - ऑप . 
हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेच्या एकूण २९ भागधारकांची पहिली सभा सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेचे मा . अध्यक्ष यांना 
बोलविण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत . तसेच सदर सभेचे कामकाज उपविधी नियम क्रमांक ८५ ते ८८ अन्वये चालविण्यात यावे. 

( ४ ) संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १ ९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १ ९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी एकत्रीत होणारा ठराव 
प्रत्येक बाबतीत मूळ संस्थेची मालमत्ता किंवा दायीत्व सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि . या संस्थेमध्ये रुपांतरीत होण्याबाबतचे पुरेसे 
अभिहस्तांतरण असेल. 

( ५) दोन संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे दोन्ही संस्थेचे हक्क किंवा बंधन यावर परीणाम होणार नाहीकिंवा ज्या संस्थांचे एकत्रीकरण करण्यात 
आलेले आहे अशा संस्थाविरुद्ध जी न्यायीक कार्यवाही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १७(२ ) अन्वये सदर संस्थेविरुद्ध चालू 
ठेवता येईल अथवा सुरु करता येईल . 

( ६ ) या आदेशाची अंमलबजावणी करतेवेळी काही अडचणी निर्माण झाल्यास अथवा शंका उपस्थित झाल्यास तर खालील सही करणारे 
निबंधक यांच्या सूचना अथवा आदेश अंतीम असतील . 

( ७ ) दिनांक ३१ मार्च २०१८ अखेर तयार केलेला ताळेबंद पत्रकातील प्रत्येक युनीटने दाखविलेली सर्व येणी व देणी तसेच ताळेबंद पत्रकातील 
जबाबदाऱ्या व मालमत्ता सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेमध्ये वर्ग करावयाच्या आहेत . 

( ८ ) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . या नावाने असलेली बँक खाती बंद करुन सुधांशु हाईटस को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . नावाने 
उघडलेल्या खात्यामध्ये शिल्लक रकमा वर्ग करण्यात याव्यात. 

( ९) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि . या नावाने बँकेतील मुदत ठेवी प्रमाणपत्र व भाग दाखले यावरील नावात बदल करुन सुधांशु हाईटस 
को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि . या नावाने प्रचलित करण्यात याव्यात . 

( १० ) शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेचे सर्व भागधारकाकडून सभासदांची वसूल रक्कम सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. 
लि . या नावाने असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात याव्यात . 

( ११ ) सर्व सभासदांकडून सभासद अर्ज नव्याने भरुन घेण्यात यावेत व सदर सभासद अर्जाना पहिल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात यावी. 
( १२ ) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . च्या मालकीची जमीन जुमला व स्थावर मालमत्तेवर सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या 
नावाने बदल करण्यात यावा . 

( १३) शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . संस्थेच्या नावाने असलेला वीज बील, मालमत्ता कर व अन्य कोणतीही बिले ही सुधांशु हाईटस 
को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि . सोसायटीच्या नावावर करण्यात यावीत . 

( १४ ) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . नावाने कोणतीही देणी भविष्यात देणी लागत असतील तर ती सुधांशु हाईटस 
को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या नावाने असलेल्या बँक खात्यातून देण्यात यावीत तसेच श्री राजराजेश्वरी कुटीर को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि . 
सोसायटीच्या नावावर असलेली वीज बीले , मालमत्ता कर अथवा कोणतीही बिले सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेच्या नावाने 
प्रचलीत करण्यात यावीत . 


या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

१० ९ 
(१५ ) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . या नावाने कोणत्याही रक्कम वसूल करावयाच्या असतील तर त्या सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग 
सोसा. लि . या संस्थेला वसुलीचे अधिकार असतील . 

(१६ ) शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेचे सर्व दप्तर सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेकडे हस्तांतरण करण्यात 
यावे. सदर हस्तांतरण सदर संस्थेचेविद्यमान अध्यक्ष यांच्या सहीने कामकाज पूर्ण करावे. 

( १७ ) सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या नावाचा नामफलक दोन्ही संस्थेच्या इमारतीवर प्रदर्शित करावा. 
( १८ ) शुक्लेंदु को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेच्या सर्व भागधारक सभासदांना संस्थेच्या सभासदांमध्ये एकत्रीत करण्यात येतील व त्यांना 
नव्याने भाग प्रमाणपत्र वितरित करण्यात यावीत . 

(१९ ) शुक्लेंदु को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेच्या सर्व दप्तर सुधांशु हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . या संस्थेच्या व्यवस्थापक 
समितीच्या ताब्यात असेल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ जुलै २०१८ रोजी या कार्यालयाचे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एस-विभाग , मुंबई. 


" 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय/ एचएसजी /टीसी/ ११२७/ २०१८-१९ / सन २०१८. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या स्वामी रेसीडेंसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंदुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा (१९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


कणकवली, 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८- सआ/ वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ व जा . क्र . पतसंस्था सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 
दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीचे परिपत्रक . 


वाचावे. 


( २) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक ५ जुलै २०१८ 

आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १५ जून २०१८ च्या ठरावाची नक्कल . 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि /मुंबई-१/ कक्ष-३ / कलम १५६/ आदेश/ २८५७ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, श्री . डी . एस . साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १) 
शहर या आदेशान्वये प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, ३७/२६४७, अभ्युदयनगर , गं. द. आंबेकर मार्ग, काळाचौकी , 
मुंबई ४०० ०३३. या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान केलल्या 

अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . हरिदास सिताराम गोरडे 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


१ 


उप व्यवस्थापक 


- 


अटी .- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची तसेच कलम ९१ अन्वये प्राप्त हुकूमनाम्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा ( सोबत आदेशाची प्रत ). 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


१११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., 
मुंबई, ३७/२६४७, अभ्युदयनगर, गं. द . आंबेकर मार्ग, काळाचौकी, मुंबई ४०० ०३३ असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
करावयाची याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याचा नोंद घ्यावी. 


खर्चाच्या दराने वसूल 


रक्कम 


मुंबई, 
दिनांक ९ जुलै २०१८. 


डी. एस . साळुखे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर . 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT , 1951 . 


No. SB /Communal/ 04 /2018.— In exercise of the powers conferred by section 36 ofMaharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951) I, Vivek Phansalkar , Commissioner of Police , Thane hereby 
authorize all officers incharge of Police Station , All Divisional Asstt. Commissioners of Police 
and Zonal Dy . Commissioners of Police in their respective areas of Police Commissionerate to 
exercise the powers under section 36 of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall 
remain in force from 00-00 hours of 16th September 2018 to 24-00 hours of 15th December 2018 . 


Thane, 

VIVEK PHANSALKAR , 
dated 14th September 2018 . 

Commissioner of Police , 

Thane City . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक सनिक / अ/ श्री टेवनाई वि.का.स.से. सोसा.लि. तरंदळे / अवसायन / मध्यं. आदेश / ६५० / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग श्री टेवनाई वि.का.स. से. सोसा. लि ., तरंदळे , ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश देत असून त्याच अधिनियमाच्या कलम १०३(१) अन्वये श्री . पी . एस . शिरसेकर, उप लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, कणकवली यांची उक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


. 


कणकवली , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ . 


एस . एच. कांबळे , 
सहायक निबंधक , 

कणकवली. 


सहकारी संस्था , 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए/ एचएसजी/टिसी/ १२९०४ / सन २०१८ / ६४९ ३. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रुस्तमजी पॅरामाऊंट ए आणि बी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . जी / ६२६, आणि जी / १६४ ए, व्हिलेज बांद्रा, मेन अॅवेन्यू रोड , १८ वा रोड , खार दांडा, खार 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए/ एचएसजी /टिसी /१२९ ०४ / सन २०१८, दिनांक २० जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१ / टे.सी. ४ / सन २०१८ / ५८७६. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, मुक्ता मेहेक रेसिडेंसी सी विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ६३७ / ए ऑफ व्हिलेज पोयसर, सर्वे नं . २२ , ९० फुट रोड, ठाकुर कॉम्प्लेक्स , कांदिवली ( पूर्व), 
मुंबई ४०० १०१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्र . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/टिसी/१२८ ९९/ सन २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
असे करण्यात आले आहे . 


/ 


“ 


संस्था " 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक ५ जुलै २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ४ / सन २०१८/ ५८७७. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , मुक्ता मेहेक रेसिडेंसी ए विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ६३७/ ए ऑफ व्हिलेज पोयसर , सर्वे नं . २२, ९० फुट रोड, ठाकुर कॉम्प्लेक्स , कांदिवली ( पूर्व), 
मुंबई ४०० १०१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम /एसआरए /एचएसजी /टिसी/ १२८ ९८ / सन २०१८, दिनांक ५ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 
दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 


११३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा ./ सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी.४/ सन २०१८ / १८०२.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , हनुमाननगर , आझादनगर , एस.आर.ए. सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ५३२ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज पहाडी गोरेगाव, कामा इंडस्ट्रीयल इस्टेट , वालभट्ट रोड , गोरेगाव ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०६३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. /टी.सी. / १२८६० / सन २०१८, दिनांक ७ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक ७ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा./ सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी.४/ सन २०१८ / ६६०९.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, के. डी . हाईटस् III एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , पुनर्वसन इमारत क्रमांक ३, न.भू.क्र . ५२१ ते ५३३, ५३६, ५३७, खोत डोंगरी , राणी सती मार्ग, मालाड (पूर्व), 
मुंबई ४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. /एस.आर.ए. /एच.एस.जी./टी.सी. /१२९०६ / सन २०१८, दिनांक २५ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २५ जुलै २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा., मुंबई . 


. 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा ./ सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी.४ / सन २०१८ / ५ ९३६.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सतरा पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस.नं. ५२३ , एफ.पी.नं. १७ ९, टी.पी.एस.- III व्हिलेज एक्सर, ता . बोरीवली, कस्तुर पार्क, शिंपोली रोड , बोरीवली ( पश्चिम) , 
मुंबई ४०० ०९२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम./ एस.आर.ए. /एच.एस.जी. /टी.सी. / १२९ ०१ / सन २०१८, दिनांक ७ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ७ जुलै २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १५ 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी .६ / सन २०१८ / २०५५.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, ओम बाबा विहार ई आणि एफ विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., सीटीएस नं . ६ ( पार्ट ), मदर डेअरी रोड , नेहरुनगर , कुर्ला ( पूर्व), मुंबई ४०० ०२४ या नावाने दिले असून , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./ १२ ९ १२ / सन २०१८ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ मधील नियम कमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / ६४ ९६ / सन २०१८.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आई कडेश्वरी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
मौजे-बांद्रा (प.), न.भू.क्र . बी -९०६, बी / १ ( पै), आणि बी -११५२ ( पै), ता . अंधेरी, कडेश्वरी मार्ग, बांद्रा (प.), मुंबई ४०० ०५०. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी. / टी.सी./ १२ ९ ०५ / सन २०१८ , दिनांक २० जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी.४/ सन २०१८ / २०१५.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रिद्धी सिद्धी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, न.भू.क्र . १७७८ ( पैकी ), १७७९ ( पैकी ), १८०७ अ (पैकी), मौजे-दहिसर , ता . बोरीवली, राधेश्याम घनश्याम दुबे चाळ , साधुभाई 
चाळ , मानचंद चुन्नीलाल कंपाऊंड, अंबावाडी, एस. व्ही . रोड, दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( १९ ६१ चा नियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./ १२९११/ सन २०१८ , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


११५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१ / टे.सी.४ / सन २०१८ / ४२.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, फातिमा टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस. नं . १३४ , १३४/१ ते २५ , १३५, १३५/१ ते १२, १३६, १३६/१ ते ३८, १३७ आणि १३७/१ ऑफ व्हिलेज दिंडोशी, पठाणवाडी, 
एम. एच. पठाण रोड , मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा नियम २४ ) 
कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी. / १२९ ०८ / सन २०१८ , दिनांक ३० जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक ३० जुलै २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१/ टे.सी.४ / सन २०१८ / ६३१ ९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, जय गणेश एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, न.भू.क्र . ६१० ए/ १ सी ( पार्ट ) आणि ६७७ ए ( पार्ट ) , मौजे मालाड, तालुका बोरीवली, फिल्म सिटी रोड, मालाड ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा नियम २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ 
एस.आर.ए./एच.एस.जी. /टी.सी./ १२ ९ ०३ / सन २०१८, दिनांक १७ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बाजीराव शिंदे , 
मुंबई , 
दिनांक १७ जुलै २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी.४/ सन २०१८ / ६३००.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सनराइज ऑरलेम टॉवर-१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ४३८ बी ( पार्ट ) ऑफ मौजे- वलनाई, मालाड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा नियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी. /टी.सी. / १२९ ०२/ सन 
२०१८ , दिनांक १७ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था " 

" संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १७ जुलै २०१८ . 


बाजीराव शिंदे , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु .) – १५ अ 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन -१/ टे.सी.४ / सन २०१८ / २५१.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण ,मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , साईकृपा एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
न.भू.क्र . १६ अ ( पार्ट ), १६ अ/ १ आणि २, १७, आप्पा पाडा, गोलतकर कंपाऊंड , गांधीनगर , व्हिलेज, मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ७. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा नियम २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी./ टी.सी. / १२ ९० ९/ सन २०१८, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी -वि / अधिसूचना/ ८२३/ २०१८. याद्वारे प्रमाणित करतात की , ट्रान्सकॉन स्काय सीटी तिरूमला हॅबिटेटस को . ऑप . 
हौ.सो.लि., सी.टी.एस. नं . ६२२ बी / २ ( पार्ट ), बाळराजेश्वर मंदिर रोड, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी/ एचएसजी/ टीसी /१०९ १० / 
सन २०१८ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


मुलुंड, 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई . 


. 


~ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / डब्ल्यूएस / जीएनएल /( ओ) /११६६३.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , नियो . स्वावलंबी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निर्मल स्मृती चाळ, भांडुप (प.), 
मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था 

“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


असून उप वर्गीकरण 


नवी मुंबई, 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


राजेश लव्हेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई . 


११७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी ./ ( टीसी )/११०२१/२०१८-१९.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो. चौरंग आस्था को - ऑप . हौ. सोसा . लि ., प्लॉट नं . ८, द अद्वैत को - ऑप . हौ.सो.लि. , एम.डी.केनी 
मार्ग, महावीर गौरवच्या समोर, भांडुप (प .), मुंबई ४०० ०४२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम (९ )(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


राजेश लव्हेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी./(टिसी) /११००७/२०१८-१९.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो. बालाजी हाईटस को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., जुना सी.टी.एस. नं . २०२ ( पार्ट ), न्यु सी.टी.एस. नं. 
२०२ बी, गावदेवी रोड , भांडुप ( प), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ( २४ )( ९)( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ . 


राजेश लव्हेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , माणगांव यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिमा / आर.जी.डी./ एस.डी.एन./ जीएनएल / ओ / १३८२ / २०१८-१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , माणगांव , 
जिल्हा रायगड जाहीर करतात की , श्री अभ्युदय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., श्रीवर्धन , मु . पो . श्रीवर्धन , तालुका श्रीवर्धन, 
जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक आर.जी.डी./ एसडीएन / जीएनएल / ओ / १३८२/ २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक ४ जून २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली 
आहे . 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६० चा नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 


माणगाव , 
दिनांक ४ जून २०१८ . 


राजेंद्र ह . गायकवाड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . माणगाव - रायगड . 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / ३८३८ / २०१८-२०१९ / २४८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सन- राईज रेसीडेन्सी फेज-१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., दामत सर्वे नं . ७३, हिस्सा 
नं . २ दामत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


कर्जत , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


~ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/ (टीसी)/ ३७७५ / २०१८-२०१९ / २५० / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एस . व्ही . एस. रेसीडेन्सी रोझाबेला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . १०४ / ब / २ , क्षेत्र 
८६० चौ . मी . दहिवली तर्फे निड , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


कर्जत , 
दिनांक १४ मे २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी/(टीसी )/ ३८३४ / २०१८-२०१९/ २४९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री . शैलेश शोधा वृंदावन प्राईड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., दहिवली, ता . कर्जत , 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


कर्जत , 
दिनांक २३ मे २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


११ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /(टीसी )/ ३८७८ / २०१८-२०१९ / ३५८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., बार्डी, ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


संस्था " 


कर्जत , 
दिनांक ११ जुलै २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी /( टीसी) / ३८३८ / २०१८-२०१९ / २४८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सनराईज रेसीडेन्सी फेज-१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., दामत, सर्व्हे नं . ७३, हिस्सा 
नं . ०२, दामत- नेरळ , ता. कर्जत, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम , १ ९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी )/ ३३८ / २०१८-२०१९ / ३८७७ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड यांद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सम्यक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नाना मास्तर नगर , मुद्रे. बुद्रुक कर्जत , ता . कर्जत , 
जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक २० जून २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

कर्जत . 


१२० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /( टीसी) / २०१८-२०१९ / ३८७६ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड यांद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कलाकृती अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नेरळ, ता . कर्जत , जि . रायगड, ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


कर्जत , 
दिनांक २० जून २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी /एचएसजी/ (टीसी)/ ३७६७/ २०१७-२०१८ / / ९९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जिल्हा रायगड यांद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मानस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या-कर्जत , जि . रायगड , सीटीएस नं . ८ ब + ८ क 
प्लॉट नं . ३ व ४ , क्षेत्र १ ९९ ६.७७५ . चौ. मी . मौजे कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम (१२ ) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


कर्जत , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीओ)/ ३७६६/ २०१७-२०१८ / ९ ८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम साई प्रेरणा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., नेरळ , सीटीएस . नं . २८ ९ हिस्सा नं . ० 
क्षेत्र ०-१८ दस्त नं . ५९ ७० / २०० ९ मौजे नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ( २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ मालकी 
हक्क गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


१२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी )/ ३८३५ / २०१८-२०१९ / २५ ९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , वृंदावन गार्डन कॉम्प्लेक्स गुलमोहर एच आणि आय विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. , 
सर्वे क्रमांक , १८ , हिस्सा नं. १ + २ बी + रसी, मुद्रे खुर्द, एकुण क्षेत्र , ६८४० चौ. मी ., कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


कर्जत , 
दिनांक २८ मे २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


~ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी /(टीसी)/ ३७६९ / २०१८-२०१९/ १६६/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , मित्तल ईमरॉल्ड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . गुणगे , सीटीएस नं . ५१, हिस्सा नं . ३, मौजे 
गुणगे, ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२ ) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


“ 


" 


कर्जत , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /( टीसी) / ३८३७ / २०१८-२०१९ / २८६ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , हरी ॐ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या- कर्जत सर्वे नं . २, हिस्सा नं . १ ब, प्लॉट नं . ५ एकुण 
क्षेत्र ४०८.६ ९ चौ . मी . मु. पो. कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६० व नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १६ 


१२२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी)/ ३८७९ / २०१८-२०१९/ ३४० / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , सुयोग अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. भिसेगांव, ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२ ) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६० व नियम , १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टीसी )/ ३८८० / २०१८-२०१९ / ३८४ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , वेदानशी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कर्जत , ता. कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


कर्जत , 
दिनांक २१ जुलै २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 
ता . कर्जत , जिल्हा रायगड . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-४/ २७१०/ सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , गोवर्धन 
कॉम्प्लेक्स सी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी(टीसी) / ३०६५७/ सन २०१८ , सीटीसर्व्ह 
नं . २५१० ते २५४०, मौजे आजदे गोळवली, आजदेगांव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम (१२) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक १७ मार्च २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

१२३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच -पश्चिम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ)/२५०० / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग, मुंबई , याद्वारे 
अधिसूचना करीत आहे की , रिझवी चेंबर्स प्रिमायसेस को - ऑप. सो . लि ., २०१, रिझवी चेंबर्स, २ रा मजला, हिल रोड, बांद्रा (प.), 
मुंबई ४०० ०५०. नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्लू / जीएनएल / ( ओ)/ २५०० / सन २०१८ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
(१ ९ ६१ चा २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनयमाच्या कलम (१२ )( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ . 


बी . एस . कटरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एच -पश्चिम विभाग, मुंबई . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 
अंतीम आदेश 


. 


क्रमांक सनिक / अ / प्र.कॅश्यु / अवसायन / अं.आ / ६१९ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये, 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. एच. कांबळे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता. कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, 
प्रथमेश कॅश्यु प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या., कलमठ, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार 
ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक ६ जून २०१८ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , कणकवली . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिक / अ / लो.ग्रा.बि.पत.कण./ अवसायन / अं.आ / ६१८ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग, लोकमान्य ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत व 
तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक ६ जून २०१८ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे . 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १६ अ 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिक / अ / संचयनीनगर सह . गृह . संस्था. मर्या., कलमठ / अवसायन / अं.आ / ६१५ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच. कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, संचयनीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कलमठ , ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचा 
व्यवहार बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक ६ जून २०१८ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, कणकवली. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिक / अ / बा . भाल. महा. गार. व ने . को - ऑप . कण ./ अवसायन / अं.आ/ ६१६ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, बाबा भालचंद्र महाराज गारमेंट व नेटींग को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि ., कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक ६ जून २०१८ रोजी 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 


. 


क्रमांक सनिक / अ/ श्री . समर्थ सु. बे. से. स. कुर्ली/ अवसायन / अं.आ / ६१७/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच. कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, श्री . स्वामी समर्थ सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, मर्या., नवीन कुर्ली, ता . कणकवली, जि .सिंधुदुर्ग , 
या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक ६ जून २०१८ रोजी दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कणकवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १ ९ ४० 

१२५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिक / अ/ श्री. स्वामी स पाणी . शिडवणे/ अवसायन / अं.आ / ६१४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच. कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, श्री स्वामी समर्थ पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या., शिडवणे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचा व्यवहार 
बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक ६ जून २०१८ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 
आहे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


एस . एच. कांबळे, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, कणकवली. 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी.४ / सन २०१८ / ८३.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पुर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, राखी टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस.नं. ३३२, ३३३ ऑफ व्हिलेज कन्हेरी , कस्तुरबा रोड नं . ३, बोरीवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./१२९ ०७ / 
सन २०१८, दिनांक ३१ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


बाजीराव शिंदे, 
मुंबई, 

सहनिबंधक , 
दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 

सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

मुंबई . 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


झो.पु.प्रा ., 


. 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि / कार्यासन-१/ टे.सी.१/ ५ ९०८ / सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, पंचशिल एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
मौजे -मुलुंड, ता . कुर्ला, न.भु.क्र . ६७७, ६७७/१ ते २४, एस.एन. रोड, मुलुंड ( प. ) मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४) ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./ १२९ ०० / 
सन २०१८, दिनांक ६ जुलै २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ 
चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

मुंबई. 


झो.पु.प्रा ., 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड - पाली यांजकडून 


आदेश 


. 


. 


क्रमांक सनिसु / वि .२/ वनदेवी सामा वनि /विभाजन मंजुरी / आदेश / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , समीर जांबोटकर, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड-पाली असा आदेश देतो की , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ ( ज्याचा उल्लेख या आदेशांत नियत दिनांक असा 
केला आहे.) पासून वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., महागांव , ता . सुधागड, जि . रायगड या संस्थेचे विभाजन 
खालील नमूद केलेल्या शर्तीस अधिन राहून करण्यात येत आहे. 

१. विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., महागांव, ता . सुधागड, जि . रायगड (पूर्व), 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एसजीडी / जीएनएल / ( ओ) /११२१/ २०० ९-२०१० / सन २०० ९ , दिनांक १७ सप्टेंबर २०० ९ संस्थेचे विभाजन खालील दोन 
स्वतंत्र संस्था मध्ये करण्यात यावे. 

A. वनदेवी -1 सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., महागांव ( सेरेनिटी व्हीला) ता. सुधागड-पाली , जि . रायगड 


. 


. 


असा राहील . 


B. वनदेवी -2 सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., मढाळी, ता . सुधागड-पाली, जि . रायगड असा राहील. 

नियत दिवसापासून वरील दोन नव्या सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आल्या आहेत असे समजणेत येईल . 


२ . 


वरील दोन्ही संस्थांचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्या खालील नियम १० प्रमाणे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” व उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे असेल. 


" 


३ . 


नवीन प्रस्तापित झालेल्या संस्थांचे दैनंदिन कामकाज पहाण्यासाठी संस्थेने २३ जून २०१८ च्या विशेष सभेत निवड केलेल्या अंतरिम 
समिती नियत दिवसापासून एक वर्षकिंवा निवडणुकीद्वारे नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत यापैकी जी मुदत कमी असेल त्या मुदतीसाठी काम 
पाहील. 


( अ) वनदेवी -1 सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., महागांव ( सेरेनिटी व्हीला) ता . सुधागड पाली, जि . 


रायगड . 


अंतरीम समिती 


( १) श्री . कानन शाहा 


( २) श्री . जगदिश कुमार गोविंदा पिल्लाई 
( ३ ) श्री . उमंग नरेश मणियार 


( ४ ) श्री . नारायण मनोहर पडते 


( ५ ) श्री . पार्थ राहुल टिंबाडिया 
( ६ ) श्री . राहुल मगनलाल टिंबाडिया 


( ७ ) श्री . कर्ण कार्तिक टिंबाडीया 


( ८ ) श्री . कार्तिक मगनलाल टिंबांडीया 


( ९ ) श्रीमती दिप्ती दिलीप तावडे 


( १० ) श्रीमती जेनी विजयकर 


१२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
( ११ ) श्रीमती आलमित्रा बल्लाळ चंद्रचुड . 
( ब) वनदेवी -२ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., मढाळी, ता. सुधागड-पाली, जि . रायगड. 

अंतरीम समिती 
( १ ) श्री . पार्थ टिंबाडिया 
( २ ) श्री . राहुलभाई टिंबाडिया 
( ३ ) श्री . कार्तिक मगनलाल टिंबाडिया 
( ४ ) श्रीमती अलमित्रा चंद्रचुड 
( ५ ) श्री . कर्ण टिंबाडीया 
( ६ ) श्रीमती राधिका टिंबाडिया 
( ७ ) श्री . उमेश कलंत्रे 
( ८ ) श्री . विक्रम शाह 
( ९ ) श्री . संदिप टिंबाडीया 
( १० ) श्री . 

जुगल 

मिमाणी 
(११) श्री. दयानंद तलबुगे. 

संस्था विभाजनानंतर विद्यमान संस्थेत सभासद म्हणून कायम राहतील त्यांची यादी स्वतंत्रपणे सोबत जोडलेली आहे. त्याप्रमाणे ते सभासद 
राहतील. 


6 . 


७ . 


विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., महागांव या संस्थेचा ३१ मार्च २०१७ अखेरचा ताळेबंद 
विभाजन होणाऱ्या दोन्ही संस्थामध्ये विभागणी केलेला आहे . सदरचा विभाजीत ताळेबंद प्रमाणित लेखा परिक्षक यांनी साक्षांकित केलेला आहे . 
व त्यास संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिलेली आहे. त्याप्रमाणे संस्थेचे भागभांडवल इतर येणी देणी असणारी मालमत्ता धारण 
केलेले भूखंड सर्वेनंबरसह व सभासदांना वाटप केलेले प्लॉट क्रमांक त्यांची यादी स्वतंत्र दिलेली आहे त्याप्रमाणे राहील. 
५ . 

विभाजना नंतर निर्माण होणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये विभाजीत ताळेबंदानुसार निघणारी अंतिम येण्यादेण्याची रक्कम दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ अंतिम धरून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ या मुदतीत पूर्ण करावयाची आहे. 
६ . विभाजना नंतर निर्माण होणाऱ्या दोन्ही संस्थांना आदर्श उप विधी लागू होतील . 

या आदेशाचे तरतुदीचा अर्थ लावणे किंवा अंमलात आणणे याबाबत जर कोणतीही शंका किंवा वाद निर्माण झाला तर सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , सुधागड-पाली यांचेसमोर सोडवावा व त्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहील . 

विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या., महागांव, ता . सुधागड-पाली या मुळ संस्थेचे संस्था 
विभाजनापर्यंतचे अभिलेख कागदपत्रे , रजिस्टर्स, इत्यादी सर्व जुने रेकॉर्ड संस्थेचे विद्यमान सचिव श्री . पार्थ राहुल टिंबाडीया यांचे कस्टडीत 
राहील. व विभाजनानंतर संस्थांची कार्यालये, अभिलेख , रजिस्टर्स इत्यादी सर्व संस्था नोंदणी तारखेपासून त्या त्या संस्थांनी स्वतंत्रपणे ठेवावीत . 

या आदेशाच्या परिपुर्तीसाठी व अंमलबजावणीसाठी नियत दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ हा असेल . 
१०. या नियत दिवसापासून विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी सोसायटी लि ., महागांव, ता . सुधागड-पाली 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एसजीडी / जीएनएल / ( ओ)/ ११२१ / २०० ९-२०१० / सन २००९ , दिनांक १७ सप्टेंबर २०० ९ ही संस्था विसर्जित 
केली आहे. आणि तिची नोंदणी सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात आली आहे असे गृहीत धरणेत येईल . 

हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


८ . 


९ . 


सुधागड- पाली, 


दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


समीर जांबोटकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सुधागड-पाली . 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुधागड 

पाली यांजकडून 
आदेश 


" 


" 


क्रमांक सनिसु/ वि .२/ वनदेवी सामा वनि/विभाजन मंजुरी / आदेश / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , समीर जांबोटकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड पाली असा आदेश देतो की , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ ( ज्याचा उल्लेख या आदेशांत नियत दिनांक असा 
केला आहे.) पासून वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव, ता . सुधागड, जि . रायगड या संस्थेचे विभाजन 
खालील नमूद केलेल्या शर्तीस अधीन राहून करण्यात येत आहे . 

१ . विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव , ता . सुधागड, जि . रायगड (पूर्व) , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एसजीडी / जीएनएल / ( ओ)/ ११२१ / २०० ९-२०१० / सन २०० ९, दिनांक १७ सप्टेंबर २०० ९ संस्थेचे विभाजन खालील दोन 
स्वतंत्र संस्थामध्ये करण्यात यावे. 

अ . वनदेवी -१ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव ( सेरेनिटी व्हीला), ता . सुधागड पाली, जि . रायगड 
असा राहील. 

ब . वनदेवी -२ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. मढाळी, ता . सुधागड पाली, जि . रायगड असा राहील. 

२ . नियत दिवसापासून वरील दोन नव्या सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आल्या आहेत असे समजणेत येईल . 

( अ) वनदेवी -१ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव ( सेरेनिटी व्हीला) या संस्थेचा नियत दिवसापासून 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एसजीडी / जीएनएल / ( ओ) / ३७४० / २०१८-२०१९ / सन -२०१८ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ असा असेल . 

( ब ) वनदेवी -२ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. मढाळी या संस्थेचा नियत दिवसापासून नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ एसजीडी / जीएनएल / ( ओ)/ ३८८१ / २०१८-२०१९ / सन-२०१८ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ असा असेल. 

वरील दोन्ही संस्थांचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्या खालील नियम १० प्रमाणे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था व उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे असेल . 

३ . नवीन प्रस्थापित झालेल्या संस्थांचे दैनंदिन कामकाज पाहाण्यासाठी संस्थेने २३ जून २०१८ च्या विशेष सभेत निवड केलेल्या अंतरिम 
समिती नियत दिवसापासून एक वर्ष किंवा निवडणुकीद्वारे नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत यापैकी जी मुदत कमी असेल त्या मुदतीसाठी काम 
पाहील. 

( अ ) वनदेवी -१ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव ( सेरेनिटी व्हीला), ता . सुधागड 
पाली , जि . रायगड. 

अंतरिम समिती 
( १ ) श्री . कानन शाहा 
( २) श्री . जगदिश कुमार गोविंदा पिल्लाई 
( ३ ) श्री . उमंग नरेश मणियार 
( ४ ) श्री . नारायण मनोहर पडते 
( ५ ) श्री . पार्थ राहुल टिंबाडिया 
( ६ ) श्री . राहुल मगनलाल टिंबाडिया 
( ७ ) श्री . कर्ण कार्तिक टिंबाडीया 
( ८ ) श्री . कार्तिक मगनलाल टिंबाडीया 
( ९ ) श्रीमती दिप्ती दिलीप तावडे 
( १० ) श्रीमती जेनी विजयकर 
( ११ ) श्रीमती आलमित्रा बल्लाळ चंद्रचुड 


१२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
( ब ) वनदेवी-२ सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. मढाळी, ता . सुधागड पाली, जि . रायगड 

अंतरिम समिती 
( १ ) श्री . पार्थ टिंबाडीया 
( २ ) श्री . राहुलभाई टिंबाडीया 
( ३ ) श्री . कार्तिक मगनलाल टिंबाडीया 
( ४ ) श्रीमती अलमित्रा चंद्रचुड 
( ५ ) श्री . कर्ण टिंबाडीया 
( ६ ) श्रीमती राधिका टिंबाडिया 
( ७ ) श्री . उमेश कलंत्रे 
( ८ ) श्री . विक्रम शाह 
( ९ ) श्री . संदिप टिंबांडीया 
( १० ) श्री . 

जुगल 

मिमाणी 
( ११) श्री . दयानंद तलबुगे 

संस्था विभाजनानंतर विद्यमान संस्थेत सभासद म्हणून कायम राहतील त्यांची यादी स्वतंत्रपणे सोबत जोडलेली आहे. त्याप्रमाणे ते सभासद 
राहतील. 


४ . 


५ . 


६ . 


विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव या संस्थेचा ३१ मार्च २०१७ अखेरचा ताळेबंद 
विभाजन होणाऱ्या दोन्ही संस्थामध्ये विभागणी केलेली आहे. सदरचा विभाजित ताळेबंद प्रमाणित लेखापरिक्षक यांनी साक्षांकित केलेला आहे . 
व त्यास संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिलेली आहे. त्याप्रमाणे संस्थेचे भागभांडवल इतर येणीदेणी असणारी मालमत्ता धारण 
केलेले भूखंड सर्व्हे नंबरसह व सभासदांना वाटप केलेले प्लॉट क्रमांक त्यांची यादी स्वतंत्र दिलेली आहे त्याप्रमाणे राहील . 

विभाजनानंतर निर्माण होणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये विभाजित ताळेबंदानुसार निघणारी अंतिम येण्या देण्याची रक्कम दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ अंतिम धरून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ या मुदतीत पूर्ण करावयाची आहे. 

विभाजनानंतर निर्माण होणाऱ्या दोन्ही संस्थांना संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र , नोंदणीचे ज्ञापन , नोंदणीची अधिसूचना व मंजूर उपविधी 
या आदेशासोबत पाठविण्यात येत आहेत . 

या आदेशाचे तरतुदीचा अर्थ लावणे किंवा अंमलात आणणे या बाबत जर कोणतीही शंका किंवा वाद निर्माण झाला तर सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड पाली यांचेसमोर सोडवावा. व त्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहील. 

विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी संस्था मर्या. महागांव, ता . सुधागड पाली या मूळ संस्थेचे संस्था 
विभाजनापर्यंतचे अभिलेख कागदपत्रे, रजिस्टर्स, इत्यादी सर्व जुने रेकॉर्ड संस्थेचे विद्यमान सचिव श्री . पार्थ राहुल टिंबाडीया यांचे कस्टडीत 
राहील व विभाजनानंतर संस्थांची कार्यालये, अभिलेख, रजिस्टर्स इत्यादी सर्व संस्था नोंदणी तारखेपासून त्या त्या संस्थांनी स्वतंत्रपणे ठेवावीत. 

या आदेशाच्या परिपूर्तीसाठी व अंमलबजावणीसाठी नियत दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ हा असेल. 
१०. या नियत दिवसापासून विद्यमान वनदेवी सामाजिक उन्नती व वृक्ष लागवड सहकारी सोसायटी लि . महागांव, ता . सुधागड पाली , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एसजीडी / जीएनएल / ( ओ) / ११२१ / २०० ९-२०१० / सन २०० ९, दिनांक १७ सप्टेंबर २००९ ही संस्था विसर्जित 
केली आहे आणि तिची नोंदणी सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात आली आहे असे गृहीत धरणेत येईल . 


७ . 


८ . 


९ . 


हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधागड पाली, 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ . 


समीर जांबोटकर , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , 


सुधागड पाली. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १७ 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका चिपळूण जि . रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिचि/ वि -२/ नोंदणी रद्द / अष्टविनायक औद्यो / १०४ / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० ९ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी, विनय पां . शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण, जि . रत्नागिरी अष्टविनायक 

औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुडली, ता . गुहागर, जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अवसायन कामकाज समापित करणेबाबतचे आदेश 
देत आहे. या आदेशासोबतच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी / जीएचआर / 
पीआरडी/ आय / ५८३ /१९९ १, दिनांक ८ जुलै १ ९९ १ अन्वये नोंदविण्यात आलेली संस्थेची नोंदणी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी रद्द करण्याचा 

आदेश दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी देत आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ९( १) नुसार संस्थेच्या मालमत्तेची 
विल्हेवाट लावणेसाठी असाईनी नियुक्तिचे आदेश अलाहिदा निर्गमित करणेत येत आहेत . 


चिपळूण, 

विनय पां . शिंदे, 
दिनांक २६ जुलै २०१८ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , तालुका चिपळूण . 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि / कार्यासन -१/ टेसि.१/ २ ९ ५३/ सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, शिवसाई एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
न.भू.क्र . ३१/ बी( पै), ३२, ३२/१ ते ३, ३३ ( पै) व ३४ , उत्कर्ष नगर, व्हिलेज कांजुर, भांडुप (प.) मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / 
टि.सी. / १२८ ९ ० / सन २०१८ , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांचे कार्यालय, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र ./१५३/ २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , वर्धमान नगर बि . नं . ३७ ते ४३ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नंबर ८२३/ ६,८, २६ आणि ८२५/ ९, मु . चितुपाडा, 
बिडको रोड, माहीम पालघर, ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /(पी.एल.आर) /एच.एस.जी/ (टि.सी)/ २९ ३/ २०१७-२०१८ / सन 
२०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यांत 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियम कलम (१२) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

१३१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र./ १४० / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , हार्मनी एनक्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नंबर ९६ / २/ १, उमरोळी, ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर) /एच.एस.जी/ (टि.सी)/ २ ९ १/ २०१७-२०१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ १४१ /२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , फिया प्रथम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नंबर ८२६ , प्लॉट नं . ४१, माहिम, सुंदरम शाळेजवळ, माहिम रोड, पालघर, 
ता . जि . पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/(टि.सी )/ २ ९ २/ २०१७-२०१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


. " 


पालघर , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ १७५ / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , शांती विस्टा, बि . नं . १, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ५२ व ५४ ( जुना सर्वे क्र . ९१ व ९ २) खैरा, यशवंत सृष्टी , 
ओव्हर ब्रीजच्या बाजूला, बोईसर ( प.), ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/(टि.सी )/ २९ ५ / २०१७ 
२०१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


अंधारे, 


पालघर, 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 


सुरेश 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १७ अ 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांचे कार्यालय, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./ १७६ / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , शांती विस्टा, बि . नं . २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ५२ व ५४ ( जुना सर्वे क्र . ९१ व ९ २) खैरा, यशवंत सृष्टी, 
ओव्हर ब्रीजच्या बाजूला, बोईसर (प.), ता . जि . पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/(टि.सी)/१७६/ २९ ६ / 
२०१७-२०१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


अंधारे , 


पालघर , 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 


सुरेश 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांचे कार्यालय, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ १७७ / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , शांती विस्टा, बि . नं . ३ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ५२ व ५४ ( जुना सर्वे क्र . ९१ व ९२ ) खैरा , यशवंत सृष्टी, 
ओव्हर ब्रीजच्या बाजूला, बोईसर (प.), ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ ( पी.एल.आर) /एच.एस.जी/ (टि.सी)/ २९ ७/ २०१७ 
२०१८ / सन २०१८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम 
१०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


अंधारे , 


पालघर , 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 


सुरेश 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांचे कार्यालय, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./ १७८ / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , शांती विस्टा, बि . नं . ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ५२ व ५४ ( जुना सर्वे क्र . ९१ व ९ २) खैरा, यशवंत सृष्टी , 
ओव्हर ब्रीजच्या बाजूला, बोईसर (प.), ता . जि . पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /( पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/ २९ ८ / २०१७ 
२०१८ / सन २०१८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९( १) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


अंधारे , 


पालघर , 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 


सुरेश 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


१३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 
सहनिबंधक सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए/ एचएसजी/टिसी/१२८४७/ सन २०१७/९०२४. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्रद्धा व्हयुव सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सी.टी.एस.नं. २७६२ ( बी ) आणि २७६२ बी / १ ते १० आणि १६ ते १८ , सर्वे नं . ३६४ , हिस्सा नं . १७ ( पार्ट ), कोलेकल्याण , 
यशवंतनगर , वाकोला, सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी. /टि.सी. / १२८४७/ सन २०१७, दिनांक १५ 
डिसेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि / कार्यासन -१/ टेसि.१ / ६४४ / सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, अश्वव्हिला ए विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ८३१ ( पार्ट ), ८३२, ८३२/१ ते ३ ऑफ व्हिलेज मुलुंड, नारायण नगर, डॉ . राजेंद्र नगर रोड , मुलुंड (प.) , 
मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. /टी.सी./ १२८५३ / सन २०१८, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


. 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / १२८५१/ सन २०१८ / ४००. – सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, साई आशिष एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित., न.भू.क्र . ४४३, ४४४ , ४४५ ( पार्ट ), एन. एस . फाळके मार्ग, साईवाडी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०६९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टि.सी. / १२८५१ / सन २०१८ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीधारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


मुंबई , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी/ १२८५४ / सन २०१८ / ६९ ७. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, अशोक हाईटस कमर्शियल प्रिमायसेस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं. १६६, मोगरा व्हिलेज, ओल्ड नागरदास रोड, अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०६ ९. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी./१२८५४ / सन २०१८ , दिनांक २२ जानेवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २२ जानेवारी २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहनिबंधक सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए/ एचएसजी /टिसी/ १२७९० / सन २०१७/ २७६२. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , आकाश गंगा एसआरए इमारत क्र . ४ 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ६ ९ २, ६ ९३ , ७ ९१, ७९ २ , ७ ९ ३, ४५७, ४६४ आणि ४६० बी ऑफ व्हिलेज कोलेकल्याण , 
वाकोला, दत्त मंदिर रोड, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी. /१२७९ ० / सन २०१७ , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 
१० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


. 


मुंबई, 

संदिप देशमुख, 
दिनांक १२ एप्रिल २०१७ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / कार्यासन-१ /टेसि. १/ ८६ ९ ५ / सन २०१७. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , देव आशिष सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
न.भू.क्र . ३९८ , ३९८ / १ ते १९ ऑफ व्हिलेज कांजुर , सुभाष रोड , भांडुप (प.), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० (१९ ६१ चा नियम २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी. /१२८४४ / सन २०१७, दिनांक 
६ डिसेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 


दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 

१३५ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि /कार्यासन -१ / टे.सी. १ / ५२६ / सन २०१८. - सह निबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आंबेवाडी एस . आर . ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., न.भू.क्र . १४ /ए (पार्ट ), १६ , १७ / बी ( पार्ट ), २३ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज हरयाली, विक्रोळी (प.), मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये, नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए. /एच.एस. 
टि.सी. /१२८५२ / सन २०१८ , दिनांक १५ जानेवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये, तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

असे करण्यात आले आहे . 


.जी ./ 


संस्था " 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ जानेवारी २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पुर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


. 


. 


क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सि. ४ / ११३५/ सन २०१८. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, निलयोग टॉवर, ८ बी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ४८२ ते ४८५, ४८ ९ ते ५०९, ५१४ ऑफ व्हिलेज मालाड , धनजीवाडी, राणी सती मार्ग, मालाड ( पूर्व), मुंबई 
४०० ०९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये, नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए. /एच.एस.जी./टि.सी. / १२८५६/ सन २०१८, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये, तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस /कार्यासन-१/ टे.सि. ४ / ८००२ / सन २०१७. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, नवजीवन एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, एफ.पी.नं. ७१ एल १, टि.पी.एस- II , बोरीवली टि.पी.एस. रोड नं . IV , बोरीवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६६. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी. / 
१२८३९ / सन २०१७, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये , तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ४ / ८१३९ / सन २०१७. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , भाग्य अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस नं . ७४०, ७४०/१ ते ७४०/१० , सर्वे नं . २७३/१ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज कुरार , कोंकणी पाडा, मालाड ( पुर्व), मुंबई ४०० ० ९ ७ . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये, नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी./ टि.सी./१२८४० / सन २०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये, तीचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७. 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ४ / ८८७५ / सन २०१७.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , निलयोग टॉवर , ८ डी , सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, सी.टी.एस नं . ४८२ ते ४८५ , ४८ ९ ते ५०९ , ५१४ ऑफ व्हिलेज मालाड, धनजीवाडी, राणी सती मार्ग, मालाड ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये, नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टि.सी./१२८४६ / सन २०१७, दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या, कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये, तीचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / कार्यासन -१/ टे.सी . १ / ८१ ९ ६ / सन २०१७.- सह निबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, पत्थर नगर , अपना घर एस.आर.ए. सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या., न.भू.क्र . ४२०७, व्हिलेज, मौजे- कोले- कल्याण , तालुका- अंधेरी , पत्थर नगर, भारतनगर, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० 
०५१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये, नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १२८४१/ सन २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये, तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

१३७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप / वी -२ / राजीव प्रेरणा बे.से.सं./ नोंदणी रद्द आदेश /१३०७/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , चेतन चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड 
या आदेशान्वये अवसायक , राजीव प्रेरणा बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. न्यु . पनवेल ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ)/ ५६१ / ०५-०६/ सन २००५, दिनांक २३ मार्च २००६ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे , 
आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे तसेच या आदेशापासून राजीव 
प्रेरणा बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. न्यु . पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्था संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्त्वात राहण्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 


दिनांक ३० मे २०१८ . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल. 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. अ -२/ सन २०१७/ ८३२९.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री सुमुख हाईटस सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सी.टी.एस नं . १५५ ( पार्ट ) १७२, १५८ ( पार्ट ) आणि १७१ (पार्ट ), ऑफ व्हिलेज ओशिवरा , आनंद नगर , जोगेश्वरी ( प .), 
मुंबई ४०० १०२. या नावाने दिली असून ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी./ १२८४२/ सन २०१७, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी. ४ / सन २०१७/ ८७८३.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , निलयोग टॉवर , ८ सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ४८२ ते ४८५, ४८ ९ ते ५०९ , ५१४ ऑफ व्हिलेज मालाड , धनजीवाडी, राणी सती मार्ग, मालाड ( पूर्व), मुंबई 
४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम. / एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी./ १२८४५ / सन २०१७, दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १८ 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ४ / सन २०१७ / ८३५ ९.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री सिद्धीविनायक रायपाडा एस.आर.ए. सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भू.क्र . ७३७, ७३७/१ ते २, ७३८ , ७३८/१, ७३९ , ७३ ९/ १ ते २, ७४०/१ ते ३, ७४१/१ ते ६, ७४३ 
पार्ट , ७४३/१ ते १६२, रायपाडा स्कूल रोड, न्यु ईरा टॉकिजच्या मागे, मालाड ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. /एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / 
टि.सी./१२८४३ / सन २०१७, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. , मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि /कार्यासन-१/ टे.सी. १ / २१०८८ / सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री साईबाबा एस . आर. ए. सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ३५६ / अ / २ ( पैकी), मौजे -हरीयाली व्हिलेज , ता . कुर्ला, जनता मार्केट , कन्नमवार नं , २, विक्रोळी ( पूर्व.) , 
मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी. / १२८८५ / सन २०१८-१९, दिनांक ३ एप्रिल २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


“ 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था, 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा . , मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/टे.सी. ४ / सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सिद्धी समर्पण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस 
नं . ९ ०८ , ९१२ , ९ १३ आणि ९१३ ( पार्ट १ ते ९ ) ऑफ व्हिलेज , दहिसर , डॉ . जयवंत सावंत मार्ग, ऑफ एस . व्हि . रोड, दहिसर (पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी. /टि.सी./ १२८८६ / सन २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


१३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/टिसी/ १२८८० / सन २०१८ / JTR/19/ 17813.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , शेवंता एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . २७४, २७४/१ ते १५ , २८७, २८७/१ ते ६, ऑफ व्हिलेज मोगरा , पी. पी. डायस कंपाऊंड, नटवर नगर रोड 
नं . १, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / १२८८० / सन २०१८, दिनांक २० मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


~ 


" 


. 


झो.पु.प्रा., 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २० मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) 

मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम/ एसआरए /एचएसजी /टिसी/ १२८८१ / सन २०१८ / JTR/ 18/18442.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , रुस्तमजी इलिटा सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १, सी.टी.एस. नं . १९ ५ (पार्ट ), ऑफ व्हिलेज अंधेरी, डी . एन. नगर , अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / 
एचएसजी /टिसी/ १२८८१/ सन २०१८, दिनांक २२ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 

असे करण्यात आले आहे . 


संस्था " 


झो.पु.प्रा ., 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक २२ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/टिसी/ १२८६३ / सन २०१८ / JTR/18/16103.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, गोकुळ निवास एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२/ सी , संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड , चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी / 
टिसी/ १२८६३/ सन २०१८, दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 
" असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १९ 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए /एचएसजी/टिसी / १२८६४ / सन २०१८ / JTR/18/16110.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, स्वागत एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२ / डी , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड , चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआर.ए / एचएसजी / 
टिसी / १२८६४ / सन २०१८, दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

मुंबई . 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


झो.पु.प्रा ., 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि /कार्यासन -१/ टेसि . १/ ४५७५ / सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री गणपत माळी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . २३१ ए ( पार्ट ), २३४ , २३४/१ ते १४ , २३५, २३५/१ ते ६, २३६, २३६/१ ते ७, १३३१, १३३१/१ ते १० , 
व्हिलेज कांजुर , ता . कुर्ला, भांडुप ( प.), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. अधि . 
२४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी/ १२८ ९ ४ / सन २०१८ , दिनांक २४ मे २०१८ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


झो.पु.प्रा ., 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक २४ मे २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/टिसी/ १२८६६ / सन २०१८ / JTR/18/ 16140.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , नंदादीप अपार्टमेंट एसआरए 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२ / एफ , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व) मुंबई ४०० ०७२. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. अधि. २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / 
एचएसजी /टिसी/ १२८६६ / सन २०१८, दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " 

असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० १४१ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी / १२८६७/ सन २०१८ / JTR/18/16145.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, नवजीवन एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२ / जी , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए./एच.एस.जी. /टी.सी. / १२८६७/ सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीधारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/ एसआरए /एचएसजी /टीसी/ १२८६८ / सन २०१८ / JTR/18/16154.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , साईदर्शन एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ / एच, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. /टी.सी./ १२८६८ / सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीधारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम /एसआरए / एचएसजी/ टीसी / १२८६९/ सन २०१८/ JTR/18/16165.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , मिलन निवास एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२/ जे , संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टी.सी./ १२८६९ / सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीधारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाजीराव शिंदे , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो..प्रा. , मुंबई. 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए/ एचएसजी /टीसी/ १२८७०/ सन २०१८ / JTR/18/ 16174.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , रुद्राक्ष एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२ / अ-१ , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड , चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / 
एच.एस.जी./ टी.सी. /१२८७० / सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी 

असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा . , मुंबई. 
सहनिबंधक सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी / १२८६५ / सन २०१८ / JTR/ 18/16127.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , इंद्रायणी एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ /इ, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली , अंधेरी ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि. क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी. / टी.सी. / १२८६५ / सन २०१८, दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीधारी 
संस्था " 

असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी/ १२८ ९३ / सन २०१८ / JTR/18/31882.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , न्यू अंधेरी शिवशक्ती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस नं . ८० ९ ( पार्ट ), ८१० ऑफ व्हिलेज आंबिवली, जे . पी . रोड , अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५३. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि. क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी./टी.सी./१२८ ९३ / सन २०१८, दिनांक २१ मे २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीधारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


. 


मुंबई, 
दिनांक २१ मे २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई . 


१४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस /कार्यासन-१ / टे.सी ६ / सन २०१८ / ४०८८. सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ए/ ३, मयुरेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
सी.टी.एस. क्र . १४ ९ २/ ते १५२७, अ-२, जीवदया लेन , एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर, ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८६. या नावाने दिली असून , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी./१२८ ९ १/ सन २०१८ , दिनांक १० मे २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १० मे २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा . , मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी/ १२८७१ /२०१८ / JTR/ १८ /१६१८३.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सुखसागर एसआरए सहकारी 
गृनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२/ बी -१, संघर्ष नगर चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी. / १२८७१ / सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/टिसी/१२८८८ / सन २०१८ / २५ ९९.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सम्राट ए विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ३०३३, ३०३३/१ ते १०, ३१०३, ३१०३/१ ते १५ , ३०७५ ते ३० ९ २, ३० ९ २ / १ ते ११, एच / ईस्ट वॉर्ड , यशवंत 
नगर, वाकोला, सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . 
क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टि.सी. / १२८८८ / सन २०१८, दिनांक १८ एप्रिल २०१८ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


मुंबई, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २० 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/टिसी/ १२८६१ / सन २०१८/ JTR/ १८ /१६०६१.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आनंदमाता एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२/ ओ, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. /टि.सी. / १२८६१/ सन २०१८, दिनांक मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी/ १२८६२/ सन २०१८/ JTR/ १८ /१६०८६.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री गणेश कृपा एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२/ बी , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./एच.एस.जी. / टि.सी./ १२८६२ / सन २०१८ , दिनांक मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए /एचएसजी /टिसी /१२८७८ / सन २०१८ / JTR/१८ / १६२३८.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, पंचशील एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ / जे-१, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी./टि.सी./ १२८७८ / सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५, शके १९ ४० 

१४५ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी /१२८७७ / सन २०१८ / JTR/18/16229.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , राजमुद्रा एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ / एच -१, संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी./टी.सी./ १२८७७/ सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 

सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा ., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/टीसी/ १२८७६/ सन २०१८/ JTR/18 /16207.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , जीवन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं . १२ / जी -१ , संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड , चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी./ टी.सी./१२८७६/ सन २०१८, दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे , 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी / १२८७५ / सन २०१८/ JTR/18/16204.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, कमळ एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ /एफ -१, संघर्ष नगर , चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./१२८७५/ सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाजीराव शिंदे , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो..प्रा. , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २० अ 


१४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम/ एसआरए / एचएसजी /टीसी /१२८७४/ सन २०१८ / JTR/18/16199.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आम्रपाली एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ /इ-१, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी. /१२८७४ / सन २०१८, दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " 

असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा . , मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी / १२८७३ / सन २०१८ / JTR/ 18/ 16195.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ,मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , पारीजात निवास एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं . १२ / डी -१, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./एच.एस.जी. /टी.सी. / १२८७३/ सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


. 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबंई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १२८७२ / सन २०१८/ JTR/18/16191.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, संकल्प एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बिल्डींग नं. १२ / सी -१, संघर्ष नगर, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि. क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी./१२८७२ / सन २०१८ , दिनांक १५ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 


. 


~ 


" 


मुंबई, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई . 


१४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी . ४ / सन २०१८ / ४६९२.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, संगिता एस्पायर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
एफ.पी.नं. २५० , टी.पी.एस. V , पी . एम . रोड, विलेपार्ले ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधि . क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. /टि.सी./१२८ ९ ५ / सन 
२०१८, दिनांक ३० मे २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


झो.पु.प्रा ., 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक ३० मे २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/टीसी/१२८९ ७/ ५२९ ३/ सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , हबटाऊन सॉलरीस प्रिमायसेस सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं. ४२७/६ (पार्ट), ४२७/७ ( पार्ट ) आणि ४५५ ( पार्ट ), व्हिलेज गुंदवली, एन . एस. फडके मार्ग, 
अपो . तेली गल्ली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. अधि. २४ ) 
कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी. /१२८ ९ ७/ सन २०१८ , दिनांक १८ जून २०१८ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


“ 


“ 


" 


. 


मुंबई, 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १८ जून २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ४ / ४१५० / सन २०१८.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , रिद्धी सिद्धी हाईटस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस. नं . ५० एच , व्हिलेज पहाडी गोरेगांव, तीन डोंगरी, यशवंत नगर रोड नं . १, गोरेगांव (पश्चिम ), मुंबई ४०० १०४. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी./टी.सी./ १२८ ९ २ / सन २०१८, दिनांक १० मे २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी /( टीसी) /१३४५०/२०१८-२०१९.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की प्रगती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्र . २ व ३, महावीर नगर, कांदिवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / 
एचएसजी /( टीसी)/ १३४५० / २०१८-२०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) याच्या कलम 
९(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ याचा नियम १०( १) अन्वये तीचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


बजरंग जाधव , 


मुंबई, 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एम/ एचएसजी/ टीसी / १० ९८०/ १७-१८ / सन २०१८.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , अर्जेंट सिल्व्हर आर्च को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ३२, सिंधी सोसायटी , सी.टी.एस. नं . ३२८ , 
३२८/१ ते ३२८/४, चेंबूर व्हीलेज , चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. अधि . 
२४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 

स्नेहा जोशी, 
दिनांक २७ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी ) /१३४४८/२०१७-२०१८.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , भाग्यतारा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, चाळ क्र . १ ९९ ते २०५, मोतीलाल नगर १, गोरेगांव ( प. ), मुंबई ४०० १०४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २० मार्च २०१८ . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

१४ ९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक मुंबई/ उपनि / मुंमप्रविप्रा / नोंदणी / सन २०१७/ १९ ४ ९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुरक्षा “ डी ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., बि . नं . ४ , सी.टी.एस. नं . २५१- A ऑफ व्हिलेज 

आर. सी . मार्ग, वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम 
क्र . २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व तिचा नोंदणी क्र . एमयुएम / एमएमआरडीए / एचएसजी/ टीसी / ३६५ / २०१७-१८ , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ असा आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
१० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 


आहे . 


मुंबई, 

नितीन दहीभाते, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ/ ११५ ९९ / ४९ ७ / २०१७-२०१८ / सन २०१८. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल-विभाग, 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , टेक केअर सेवा सहकारी संस्था म., एल-२८७ / ३८ , सुंदर बाग, हनुमान कंपाऊंड, असल्फा नगर , 
एन. एस. एस. रोड, हनुमान मंदीर जवळ , घाटकोपर (प.) मुंबई ४०० ०८४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरीता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


. 


. 


नवी मुंबई, 


. 


शिरीष सपकाळ , 
दिनांक २२ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलआर /व्हीएसआय / एचएसजी/ (टिसी)/ ३३७ / सन २०१८, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 

क्रमांक उपनि / वसई / नोंदणी / रु.ए.ग्लो.सि.अॅ. आय. को - ऑप . हौ.सो.लि./ ५१४३/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . राजेश एम. शिंदे, मुख्यप्रवर्तक रुस्तमजी एव्हरशाईन ग्लोबल सिटी अॅव्हेन्यू आय बिल्डींग 
नं .१ ते ३ को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . सर्व्हे नं . ५, ५ बी , ५ डी , ५ जी (पार्ट ), डोंगरे , नारंगी, ग्लोबल सिटी, विरार ( प.), ता . वसई, 
जि . पालघर संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


वसई, 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . अशोक कुंभार, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसई. 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ (टीसी) / २७९ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दत्तात्रेय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ५०/५, भूखंड क्र . ५, नवली, लोकमान्यनगर , 
पालघर (प.), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


~ 


“ 


पालघर , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ संस्था नोंदणी / २०१८ / २१४.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री देवी माऊली बादेकर, दुग्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सोनुर्ली, तालुका सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / एस.डब्ल्यु.डी / अ.जी.आर. / ओ./ ४७० / सन २०१८, दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे . 
उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 

असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


संस्था " 


" 


सिंधुदुर्गनगरी, 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक १ मार्च २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/ सिंधु / क-१ / संस्था नोंदणी/ २०१८ / २०३.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री लक्ष्मीनारायण सहकारी 
दुध व्यवसायिक मर्या. हळदीचे नेरुर, क . नारुर, तालुका कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ के.डी.एल. / अ.जी.आर./ ओ./ ४६९ / सन २०१८, दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


~ 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


